मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संर्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


सत्यमेव जयते 


ल्‌ 


महाराष्ट्र शासन 
तह मराठी भाषा विभाग 

मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास राज्य मराठी विकास सस्था स्वता 

नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 


थोबीतलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥0७0५://॥॥४५.1॥80131011.50४.॥ इ-पत्ता ॥॥४5_॥॥1081(89%/5100.00॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातील मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना' कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सदर अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असळेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेलळा आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आली असून या 
सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या लेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


नवभारत 


वर्ष २३ । अंक पहिळा । झॉक्टोबर १९७५, 


महाराष्ट राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ पुरस्कृत 
प्राक्ञपाठशाला मंडळ वाई, संचालित मासिक 


वभारी 


वर्ष २३॥ अंक १। ऑक्टोबर १९७९ 
किमत २ रुपये । वार्षिक वर्गणी १८ रुपये 


अध्यक्ष च विश्वस्त 
तकेतीथे लक्ष्मणशास्त्री जोशी 


संपादक मंडळ 

मे. पुं. रेगे । कार्यकारी संपादक 
वसंत स. जोशी 

रा. ग. जाधव 

अ. ना. ठाकूर 

सु. र. देशपांडे 

अ. र. कुलकर्णी 
रंगनाथशास्त्री जोशी 

रा. पु. कोल्हटकर 

भा. ग. सुर्वे । निमंत्रक 


निर्मिती सछागरर 
श्री. सर्जेराव घोरपडे 


पत्रव्यवहार : 


संपादकीय ! भा. ग. सुर्वे 
प्राज्षपाठशाळा मंडळ, वाई-४१२८०३ 
व्यवस्थापकोय : पां. गो. आपटे, 


व्यवस्थापक * नवभारत ' मासिक 
द्वारा : प्राज्ञ प्रेस, वाई ( जि. सातारा ) 


नवभासी 


ऑक्टोबर १९७९ 


अनुक्रम 


संपादकीय : ग्रंथ-परीक्षण २९ 
१| एव वि. अकोलकर, केशव मेश्राम, 


तर्करेखा, (भाग २) : प्र. म. बांदिवडेकर, पंडित टापरे. 


- मे. पुं. रेगे 

पत्रव्यवहार : प्र 
मण्डूक सूक्त- वैज्ञानिक दृष्टीकोणातून : २१ 
- बा. वा. कोल्हटकर सार-संकलन ५५. 
चोंभाचे ' उत्तरा * : एक तापदायक त नया. वर्ष ३वे (अंक १ ते १ २) ५८ 
संपादन (पूर्वाध) २५ | लेख-सखूची 
- पां. ना. कुलकर्णी 

लेखक-परिचय 


7 मे. पुं. रेगे - तत्त्वज्ञानाचे प्राध्यापक, मुंबई, (ए] वा. वा. कोल्हटकर- संस्कृतचे प्राध्यापक, 
राजाराम कॉलेज, कोल्हापूर, (1 पां. ता. कुलकणीं- मराठीचे प्राध्यापक व विभाग 


प्रमुख, 
राजाराम काँठेज, कोल्हापूर. (-] ब. वि. अकोलकर- तत्त्वज्ञानाचे सेवानिवृत्त प्राध्यापक, मानस 
शास्त्रावरील ग्रंथांचे लेखक॒ व अभ्यासक, पुणे. (य केशव मेश्राम- प्रसिद्ध कवी, कादंबरीकार व 


छेखक; मराठीचे प्राध्यापक, म. दयानंद कॉलेज, मुंबई. ( प्र. म. वांदिवडेकर- राज्यशास्त्राचे 
प्राध्यापक व विभाग प्रमुख, कला-वाणिज्य महाविद्यालय, वाई. [| पंडित रापरे- मराठीचे 
प्राध्यापक, कला-वाणिज्य महाविद्यालय, वाई. 


* र्य 
सपादकाय-- 


बहुसंख्य आणि अल्पसंख्य : 


पहिल्या महायुद्धापूर्वी जमनी आणि अस्ट्रिया या देशांतील ज्यू रहिवाश्यांची त्या देशांचे समान 
नागरिक हा दर्जा आपल्याला प्राप्त व्हावा, तो व्यवहारात सर्वतोपरी मान्य आणि रूढ व्हावा अक्षी 
उत्कट इच्छा होती. त्यांचे वेगळेपण त्यांना नको होते, ऐतिहासिक वारसा म्हणून जरी ते त्यांना लाभले 
होते तरी नवीन संदर्भात त्यांच्या दृष्टीने ते क्षीण झाले होते, इतर त्यांना वेगळे राखीत होते म्हणूनच 
ते आता टिकून राहिले होते आणि एकसंध जर्मन राष्ट्रात विलीन होऊन त्याचे विसर्जन करावे अशी 
त्यांची तळमळ होती. त्यांची भाषा आणि संस्कृती त्यांच्या दृष्टीने आणि वस्तुतः जर्मन होती. जमनी 
आणि ऑस्ट्रिया तेव्हा वैभवाच्या शिखरावर होती. ऑस्ट्रिया अर्थात्‌ परंपरेने एक महान साम्राज्यसत्ता 
होती. जर्मनी नव्याने एकसंध राष्ट्र म्हणून इतिहासात वावरू लागले होते. उद्योगधंदे, तंत्रज्ञान, व्यापार 
ह्या क्षेत्रात तर जमनीने आघाडी मारली होती पण व्रिज्ञान, गणित, तत्त्वज्ञान इ. ज्ञानप्रांतांत जर्मनीने 
वैशिष्ट्यपूणे आणि अनन्यसाधारण असे स्थान स्वत:साठी प्राप्त करून घेतले होते. विशेषतः ऐतिहासिक 
भाषिक, धार्मिक संशोधनात सवंश्रेष्ठ ग्रंथ, विषयाला व्यापून टाकणारे, त्याच्या अंतरंगात खोल शिरून 
त्याच्या रहस्याचा भेद करणारे अभिजात ग्रंथ जर्मनच असणार अशी जर्मन विद्ृत्तेची ख्याती पसरली 
होती. जर्मन सैनिकांची शिस्त आणि शौय व जर्मन सेनानींची युद्धनीतिनिपुणता यांमुळे जमेनीचा लष्करी 
दरारा प्रस्थापित झाला होता. जमंनीच्या ह्या यशात जर्मनभाषी राष्ट्र म्हणून ऑस्ट्रियाही काही प्रमाणात 
सहभागी होता. अह्या ह्या बलाढय, संपन्न, सुसंस्कृत, विजिगीषू राष्ट्राचे समान नागरिक बनण्यात समान 
नागरिक म्हणून मामप्र होण्यात ज्यू जमातीतील व्यक्‍तींना स्वाभाविकपणे धन्यता वाटत होती. हे घडून 
येण्याची शक्‍यताही निर्माण झाली होती. परंतु महायुद्ध झाले, जर्मनीचा लष्करी पराभव क्षाला, ह्या राष्ट्रीय 
हानीची व अपमानाची जबाबदारी दुसऱ्या कुणावर तरी ढकलणे मानसक्कास्त्रीय दृष्ट्या ज्मनांना आव- 
इयक झ्षाले आणि हा बोजा ज्यू जमातीच्या शिरावर चढविणे सोयीचे ठरले. कारण हे ज्यू जर्मन राष्ट्रां-्‌ 
तर्गत होते आणि वेगळे होते. पुढे नात्सी पक्षाने आणि राजवटीने ज्यूद्रेषाची जी आग भडकविली तिच्यात 
जमन ज्यू जमात भाजून तर निघालीच पण तिचे तोपर्यंत काहीसे अस्थिर असलेले जमंनत्वही जळून खाक 
झाले. ह्या अनुभवानंतर आणि ह्यापूर्वीच्या, इतक्या भीषण नसलेल्या पण ह्याच प्रकारच्या अन्यत्र 
आलेल्या अनुभवांनंतर, एक वेगळे राष्ट्र म्हणून जगणे यूरोपमधील ज्यू जमातीच्या दृष्टीने अटळ झाले. 


एखाद्या विशिष्ट राष्ट्राच्या क्रिवा समाजाच्या संदर्भात बहुसंख्य असलेली जमात आणि त्यातील 
एखादी अल्पसंख्य असलेली जमात किवा गट ह्यांच्यामधील संबंधांचे एक प्रकारचे अतिशय रेखीव 
आणि भडक चित्र ह्या उदाहरणात दिसते. एखादा वंश्याने, धर्माने, भाषेने, संस्कृतीने एकजिनसी 
असलेला समाज एखाद्या प्रदेशात नांदत असतो. तो प्रदेश त्या समाजाच्या नावावर मोडतो. त्या 
समाजाचा इतिहास हा त्या प्रदेशाचा इतिहास ठरतो आणि त्या प्रदेशात, ह्या बहुसंख्य समाजाच्या 
चोटात एक वेगळी असणारी आणि दिसणारी जमात नांदू लागते. ही बाहेरून आलेली असेल, भाषेने, 
धर्माने, संस्कृतीने ती वेगळी असेल. पण काही कारणामुळे ती वेगळी असते. सत्ता, संपत्ती, सामाजिक 
प्रतिष्ठा ह्या बहुसंख्य समाजाकडे असतात. त्यांचे सभ्यतेचे, सुसंस्कृत जीवनाचे मानदंड प्रमाण मानले 


(२) 


जातात. अल्पसंख्य जमातीची बहुसंख्य जमातीविषयीची वृत्ती दुहेरी असते. एका बाजुने तिला आपले 
वेगळेपण टिकवून धरायचे असते. तर दुसऱ्या बाजूने तिला वहुसंख्यांकांच्या बलिष्ठ आणि व्यापक 
समाजजीवनाशी एकजीव व्हायचे असते. एका बाजूने ती आपली वेगळी रहाणी, भाषा, संस्कृती जोपासत 
रहाते. दुसर्‍या बाजूने ती बहुसंख्यांकांची संस्कृती आत्मसात करण्याची, निदान तिची नक्कल करण्याची 
धडपड करीत असते. ज्या प्रमाणात बहुसंख्य समाज समंजस आणि स्वागतशीलळ असतो त्या प्रमाणात 
अल्पसंख्यांकांचा वेगळेपणाचा आग्रह क्षीण होतो; त्या दोहोत काही भिन्नता राहिली तरी विरोध रहात 
नाही. अल्पसंख्य समाज हा वेगळा समाज रहात नाही. त्या प्रदेशातील एकात्म समाजाचा काहीसा 
वेगळेपणे जगणारा गट असे त्याचे स्वरूप वनते, 

बहुसंख्य आणि अल्पसंख्य जमातींच्या परिस्थितीचे आणि त्यांच्यामधील परस्परसंबंधांचे जे 
चित्र वर दिले भाहे ते भारतीय समाजाला अजिबात लागू पडत नाही ही गोष्ट स्पष्ट आहे. येथील 
बहुसंख्य समाज म्हणजे भारतभर पसरलेला हिंदू समाज; आणि प्रमुख अल्पसंख्य जमाती म्हणजे 
मुसलमान आणि ख्त्रिस्ती जमाती. हिंदू समाजाच्या सामाजिक बांधणीचे मुख्य तत्त्व म्हणजे जाति- 
व्यवस्था हिंदू समाज संख्येने बहुसंख्य असला तरी जातीउपजातींनी छिन्नविच्छिज्ञ झालेला असा तो 
समाज आहे. तो एकसंध, एकजिनसी असा समाज नाही. आपल्या संरक्षणाचे आणि अंतर्गत सुव्यवस्थेचे 
साधन म्हणून सावभौम राजकीय केंद्र निर्माण करण्याचे सामथ्ये गेल्या हजार वर्षांत त्याने दाखविलेले 
नाही. हा देश हिंदूंचा आहे ह्या म्हणण्याचा अर्थ केवळ ह्या देशात हिंदु समाज शतकानशतके बहुसंख्येने 
वसती करून आहे एवढाच भाहे. ह्या देशावर ह्या समाजाचे प्रभुत्व होते, काही अडचणींचे कालखंड 
सोडले तर ह्या देशातील सत्तास्थाने स्वाभाविकपणे हिंदू समाजाच्या स्वाधीन होती असा त्याचा अर्थ 
नाही. ह्या समाजाचा गेल्या हजार वर्षांचा इतिहास हा पारतंत्र्याचा, स्वत:च्याच देशात दुब्यम दर्जाचे 
नागरिक म्हणून जगण्याचा, जेत्यांशी जुळवून घेऊन सुरक्षित रहाण्याचा इतिहास आहे. एकवटून 
चिवटपणे झुंजत रहाणे हा हिंदू समाजाचा स्वभावधर्म नाही. चिवटपणे सहन करीत तगून रहाणे ि हा 
त्याचा स्वभावधमं आहे. भी ह्‌ 

जातिव्यवस्थेमुळे अनेक जातींचा समूह असे ह्या समाजाचे 
परिणाम होतात. एकतर, ह्या समाजात अंतर्गत एकसंधता, एक 
आढळतो. इतिहासात अजून पूर्णपणे एकसंघ असा समाज निर्माण 
आणि शासित वर्ग ह्यांच्यामधीळ भेद आणि दरी हे सर्वच ऐतिहारि 
इतिहासात जे समाज प्रभावी ठरले आहेत त्यांच्या ठिकाणी ह्या 


स्वरूप सिद्ध झाले आहे. ह्याचे दोन 
जिनसीपणा अत्यंत क्षीण प्रमाणात 
झालेला आढळत नाही. शासकवग 
सक समाजांचे वैशिष्ट्य आहे. पण 


(३) 


जातिव्यवस्थेमुळे हिंद्समाजाला एकसंध समाजाचे स्वरूप देणे अशक्यप्राय झाले आहे. एका 
झाडाच्या अनेक फांद्या असाव्यात तक्षा हिंद्समाजातील जाती ह्या समाजाचे अनेक घटक आहेत असे 
नाही.-अुनेक फुलांचा एखादा गुच्छ असावा तशी ह्या समाजाची घडण आहे. जातिव्यवस्थेचे एक 
मूलतत्त्व असे की प्रत्येक जात अंतर्गत दृष्ट्या स्वायत्त असते. इतर जातींची, इतर 
जातीतील माणसांची कदर करणे म्हणजे त्या जातीच्या स्वायत्ततेचा आदर करणे, तिच्या 
अंतर्गत व्यवहारात ढवळाढवळ न करणे, त्या जातीतील माणसे आपल्या परंपरागत जातिधर्माप्रमाणे 
वागत असताना त्याच्यात कोणत्याही प्रकारचा व्यत्यय न आणणे. ह्यामुळे हिंदूसमाजाला सर्वे 
समाजाची काळजी घेणारे, समाजातील सवे व्यक्तींचे नियंत्रण करणारे असे स्वतःचे सार्वे- 
भौम राजकीय सत्ताकेंद्र निर्माण करण्याची, ते टिकवून धरण्याची, प्रबल करण्याची आवश्यकताच 
वाटली नाही. कोणी का राज्यकर्ता असेना, तो जोपर्यंत जातिधर्म पाळण्याच्या आड येत नव्हता 
तोपर्यंत हिंदू जातीमध्ये आणि हिंदू समाजामध्ये आपले स्वातंत्र्य गेळे आहे अश्ली भावना निर्माण होणे 
शक्‍य नव्हते. ह्या भावनेला काही अर्थ, काही आधार नसता. 

जातिव्यवस्थेमुळे इतर अल्पसंख्य समूहांना आत्मसात्‌ करण्याची इच्छा आणि ताकद हिंदू समा- 
जाला नाही. हिंदुस्थानातील अल्पसंख्य परधर्मी समाज ह्या हिंदूसमाजाच्या दृष्टीने जाती आहेत. हिंदु- 
समाजात समाविष्ट असलेल्या जाती नव्हेत ; परधर्मी, “ व्रात्य ' जाती. पण जाती. त्यांना आपापल्या 
परंपरागत जातिधर्माप्रमाणे वागू देणे योग्य आहे. ह्यामुळे बहुसंख्य समाजाचे दडपण भारतातील अल्प- 
संख्य परधर्मी जमातींवर कधीच नव्हते. बहुसंख्य समाजाशी एकजीव होऊन त्याच्यात विलीन व्हावे 
का, की आपले वेगळेपण राखावे असा पर्याय अल्पसंख्य जमातीपुढे कधीच नव्हता. बहुसंख्य समाजात 
स्वतःचे विसर्जन करण्याची तीव्र ओढ आणि स्वतःचे वेगळेपण दृढ करण्याचा अहंभाव ह्यांच्यामधील 
मानसिक संघर्ष इथल्या अल्पसंख्य जमातींनी कधी अनुभवला नाही. त्यांना वेगळे राखणे, त्याचे वेगळे- 
पण मान्य करणे, त्याची कदर करणे ही बहुसंख्य समाजाची वृत्ती होती. जनांनी आणि युरोप- 
मधील अवेक राष्ट्रांनी ज्यू जमातीला वेगळे राखले कारण हे हलके, आपल्यापेक्षा कनिष्ठ असे 
लोक आहेत, आपल्या तोडीचे ते नाहीत, आपल्यात सामावून घेतले जाण्याची त्यांची लायकी नाही 
नाही अशी त्यांची धारणा होती. आणि आज गौरवंशीय गोरेतरांकडे ह्याच दृष्टीने पहातात. पण 
हिंदूंनी इतर जमातींना वेगळे राखले त्याच्यामागे अशी तुच्छतेची वृत्ती नव्हती. त्यांना वेगळे राखले 
कारण ते वेगळे होते हे स्पष्ट होते आणि म्हणून ते वेगळे राहणे आणि त्यांनी वेगळेपणे जगणे 
स्वाभाविक होते आणि म्हणून योग्य होते. बैल घोडा होऊ शकत नाही, मुसलमान हिंदू होऊ 
हाकत नाही, ब्राह्मण मराठा होऊ शकत नाही, मराठा ब्राह्मण होऊ शकत नाही. स्त्री पुरुष होऊ 
शकत नाही. प्रत्येकाने अपला धर्म पाळला पाहिजे. 

पण हिंदू मुसलमान होऊ शकतो. ह्या घटनेचा हिंदू दृष्टीने अथ एवढाच की तो बाटलेला 
असतो. म्हणजे तो आपल्या जातीतून, हिंदुसमाजातुन गळून पडलेला असतो. त्याचा ह्या समाजाशी 
असलेला संबंध संपलेला असतो. पुढे त्याचे काय होते ह्याच्यात ह्या समाजाला स्वारस्य नसते. त्याला 
मुसलमान समाजात सामील करून घेण्यात आले अशी वस्तुस्थिती असली तरी ह्या घटनेचा हिंदू 
समाजाशी संबंध पोहोचत नसतो. मुसलमानांनी त्याला आपल्या धर्मात आणि समाजात सामील करून 
घेतले ही त्या समाजाने केलेली कृती आहे. ती आपल्या धाभिक परंपरेशी कितपत जुळणारी आहे 
ह्याचा विचार त्या समाजाने करायचा आहे. त्याच्याशी हिंदूसमाजाचा काही संबंध नाही. 

भारतातील बहुसंख्य समाजाची मनोधारणा अशी आहे. अल्पसंख्य जमातींची मनोधारणा तिच्या 
नेमकी उलट आहे. मुसलमान जमात अल्पसंख्य आहे पण अल्पसंख्य जमातीच्या ठिकाणी आढळणारा 
भयोगंड तिच्या ठिकाणी नाही. भारतीय उपखंडातील मुसलमान जमातीने जेव्हा पाकिस्तानची मागणी 
केली तेव्हा आज भारत म्हणून ओळखण्यात येणार्‍या प्रदेशातील मुसलमानांनी तिला भरघोसपणे 


(४) 


पाठिंबा दिला. मुसलमानांचे नेतृत्व करणाऱ्या मुस्लिम लीगने जातीय दंग्यांचा- म्हणजे मुसलमान 
आणि हिंदू यांच्यामधील दंग्यांचा- वापर पाकिस्तानची निमिती अटळ आहे हे. दाखवून देण्यासाठी 
केला. मुस्लिम लीगच्या हाती जेथे राजकोय सत्ता होती तेथे ह्या उद्देशासाठी शासकौय यंत्रणेचा 
उपयोगही करण्यात आला. वेगळ्या पाकिस्तानची निमिती झाली तर उरलेल्या भारतांत आपण खूपच 
अल्पसंख्य ठरू, शासकीय सत्ता पूर्णपणे हिंदूंच्या कबजात असेल, आपल्याच लोकांनी आक्रमकपणे ह्‌ 
दंगली घडवून आणल्या आहेत, ह्याचा वचपा हिंदू काढतील, ह्यासाठी शासनयंत्रणेचा वापर करतील अक्ली 
भीती भारतातील मुसलमान पुढाऱ्यांना वाटली नाही. पुढे इस्लामवर. आधारलेले पाकिस्तान हे 
वेगळे सावेभोम राष्ट्र झाले आणि त्या राज्यात हिंदूंची पद्धतशीरपणे ससेहोलपट करण्यात आली. 
त्यावेळीही भारतातील बहुसंख्य जमात आणि भारतीय झासनयंत्रणा ह्याचे उट्टे भांरतातील 
मुसलमानांवर काढील ह्या भीतीने पाकिस्तानातील हिंदूंना सुसंस्कृत वागणूक मिळावी म्हणून 
पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांवर दडपण आणण्याचा प्रयत्न भारतीय मुसलमान पुढार्‍यांनी केलेला आढळत 
नाही. भारतात मुसलमान आणि हिंदू यांच्यामध्ये दंगे होतात. हिंदू आणि श््रिस्ती यांच्यामध्ये होत 
नाहीत. पण ख्रिस्ती लोक हिंदूंना फार दबून वागतात, हिंदूंच्या भक्रमक वृत्तीचा प्रतिकार करण्याचे 
सामथ्ये त्यांच्यांत नाही व म्हणून हिंदूंकडून होणारा छळ ते निमूटपणे सहन करीत रहातात असेही 
म्हणता येणार नाही. शिवाय मुसलमान आणि हिंदु यांच्यामध्ये होणारे दंगे मुसलमान जेथे संख्येने 
केंद्रित आहेत अश्या ठिकाणी होतात. इतरत्र मुसलमान संख्येने तुरळक असल्यामुळे भीतीच्या दडपणा- 
खाली वावरत असतात असे चित्र निश्‍चितपणे नाही. थोडक्यात असे म्हणता येईल की भारतातील 
मुसल्मानजमात ही भयग्रस्त, मानसिकदृष्ट्या दडपलेली अश्ी जमात नाहीं. तिच्या ठिंकाणी भरपूर 
आत्मविदववास आहे. 

ह्या आत्मविदवासाची कारणे दुहेरी आहेत. एकतर आपण एकेकाळची राज्यकर्ती जमात आहोत, 
ह्या देशातील बहुसंख्य जमातीवर आपण राज्य केले आहे ह्याचे ऐतिहासिक स्मरण मुसलमानांना 
आहे. ह्या स्मरणामुळे बहुसंख्य समाजापासून ते वेगळे तर होतात पण त्याच्याहना आपण वरिष्ठ 
आहोत अक्षीही त्यांची धारणा बनते. ह्या ऐतिहासिक पावेश्भूमीमुळे, जरी आज भारतात असलेले 
बहुसंख्य मुसलमान ही ह्या देशातील मूळच्या रहिंवाद्यांची संतती असली आणि जरी तौ धर्मंपरि- 
वततंनाने मुसलमान झालेली असली तरी हे भारतीय मुसलमान सर्वसाधारणपणे पहाता स्वतःला धर्माने 
मुसलमान असलेले भारतीय मानीत नाहीत, तर जगभर पसरलेली जी मुसलमान जमात आहे तिंचा 
भारतात असलेला भागं आपण आहोत असे ते मानतात, आणि मुसलमान जमातीच्या इतर देशांत 
असलेल्या भागांनी त्या देशांवर काही काळ राज्य केले भसा इतिहास आहे त्याप्रमाणे मुसलमान 
जमातीच्या भारतात असलेल्या भागाने- म्हणजे आपण- भारतावर राज्य केले आहे असाही इंतिहास 
आहे हे त्यांच्या ध्यानात असते. ह्या आत्मविश्वासाचे दुसरे कारण असे की बहुसंख्य समाज एक सामर्थ्ये- 
संपन्न, जगात प्रतिष्ठा असलेला, विज्ञान, संस्कृती, उद्योग, व्यापार ह्या क्षेत्रांत संघटितपणे कर्तबगारी 
करणारा. असा समाज भाहे, स्वतःसाठी एक विलोभनीय जीवनपद्धती- पराक्रमाला, उ 
व्यक्‍तीच्या आत्मविकासाला वाव देणारी आणि त्यांना पोषक अजी जीवनपद्धती 
केली आहे पण आपल्याला त्यातून वगळले आहे असा त्यांचा प्रत्यय न 
दीनदुबळा, अनुकंपनीय, उपहासाचा विषय म्हणूनच जगात भोळखला ज 
आाहे. 


उपभोगाला, 
त्याने निर्माण 
ही, हा बहुसंख्य समाज 
तो आहे हे त्यांना दिसत 


ख्रिस्ती समाजाची वृत्ती वेगळी आहे, धर्माचे क्षेत्र आ 
ह्याच्यात भेद करण्याची ख्रिस्ती धर्माची पारंपरिक शिकवण 
जमातीचे एक राज्य असावे, एका मुस्लिम राज्यकर्त्यांचा अंमल अः 
आहे. ) ह्यामुळे मुस्लिम समाजाला स्वाभाविक असलेल्या दुहेरी 


णि नागरी राजकीय व्यवहाराचे क्षेत्र 
आहे. ( इस्लामला सर्व मुसलमान 
सलेले एक राज्य असावे असे अभिप्रेत 
निष्ठेची मानसिक अडचण स्त्र्स्ती 


(५) 


लोकांना जाचत नाही. तरीही आज सर्वे जगात प्रतिष्ठित असलेल्या गौरवंज्ली स्त्रिस्ती समाजाशी 
भारतीय ख्त्रिस्ती समाजाला जखडणारा एक सुक्ष्म पण चिवट मानसिक धागा अस्तित्वात आहे. 
जगीकतः भारताला एक कतंबगार राष्ट्र म्हणून जेव्हा प्रतिष्ठा प्राप्त होईल तेव्हा ह्या धाग्याचा ताण 
सैल होईल. 

भारतातील वहुसंख्यांक आणि अल्पसंख्यांक यांच्यामधील परस्परसंबंधांचा जेव्हा आपण विचार 
करतो तेव्हा ही गुंतागुंत ध्यानात घेतली पाहिजे. भारतात हिंदू वहुसंख्य आहेत आणि मुसलमान किंवा 
ख्मिस्ती अल्पसंख्य आहेत तेव्हा त्यांच्यामधील परस्पर संबंधाचे स्वरूप युरोपमधील बहुसंख्य समाज 
आणि अल्पसंख्य ज्यू जमात यांच्यामधील परस्परसंबंधासारखे असेल- चित्र इतके काळेकुट्ट नसेल पण 
त्याच प्रकारचे असणार- असे एखाद्या युरोपियन माणसाला वाठले तर ते ठीक आहे. पण भारतीय 
नेत्यांना तसे वाटले तर तो आंधळेपणा ठरेल. येथे अल्पसंख्यांकांच्या (किवा बहुसंख्यांकांच्या बाजूने ) 
उभे रहाण्याचा प्रश्‍न नाही. तर भावी एकसंघ भारतीय समाज निर्माण करण्याकरता आपल्या मनो- 
वृत्तीत कुणी कसा बदल केला पाहिजे हे सर्वांना आपण कसे पटवून देऊ शकू हा प्रश्‍न आहे. 

एक समर्थ, आत्मविश्वासपूर्ण, विजिगीषू समाज म्हणून हिंदूसमाजाचे पुनरुत्यान घडवून 
आणण्याची आकांक्षा जर हिंदू समाजाच्या नेत्यांनी बाळगली तर ती योग्य आणि आवश्‍यक अशीच 
गोष्ट आहे. पण हिंदू समाजाच्या अस्मितेचा परिपोष करून, त्याला संघटित करून त्याचे पोरुष जागृत 
करण्याची ईर्षा ज्या मंडळींनी बाळगली आहे आणि ह्यासाठी प्रखर निष्ठेने, सातत्याने, शिस्तीने, 
आत्मसमर्पणाच्या वृत्तीने ज्यांनी दोन पिढ्या प्रयत्न केले आहेत, त्यांनी स्वतःला हा प्रश्‍न विचारला 
पाहिजे, की ह्या साध्याला आणि ह्या प्रयत्नांना इतका निकराचा विरोध का होतो ? इतरधर्मीय 
भारतीय ह्या प्रयत्नांमुळे फारतर साशंक बनतात; पण ते ह्या प्रयत्नांना विरोध करू शकत नाहीत. 
कारण ते स्वतःच धार्भिक पायावर संघटित होऊ पहात आहेत आणि ते हिंदूसमाजापेक्षा धामिक जमाती 
म्हणून अधिक संघटित आहेत. हिंदुसंघटनेला खरा परिणामकारक विरोध हिंदू समाजाच्या घटकांकडूनच 
होतो-दलितांकडून होतो, 'बहुजनसमाजां'कडून होतो: थोडक्यात, पारंपरिक हिंदुसमाजाच्या ' कनिष्ठ ! 
मानल्या गेलेल्या जातीकडून होतो. हिंदूसमाजाचे संघटन म्हणजे हिंदूसमाजाच्या वरिष्ठ जातींचे 
संघटन ठरते. आज संबंध हिंदू समाजाचे संघटन करायचे तर ते ' राष्ट्रवादी ? मूल्यांवरच करता 
येईल, सामाजिक समतेचे मूल्य ह्या राष्ट्रवादाचा अनिवाये घटक असेल आणि हिंदू समाजात 
समता निर्माण करण्यासाठी आवश्यक असलेले सामाजिक परिवर्तन हिंदूसंघटनाच्या कार्यक्रमाचा 
अविभाज्य भाग असेल. पण ह्या मूल्यांवर आणि काययंक्रमावर आधारलेल्या “ हिंदू ' संघटनातून 
कुणाही *। अहिंदू ' भारतीयांना वगळण्याचे कारणच उरणार नाही. हिंदूसंघटनाच्या 
पुरस्कर्त्यांनी ही गोष्ट ध्यानात घेणे आणि मनापासून स्वीकारणे जेवढे आवश्यक आहे 
तेवढेच आहिदरू भारतीयांनी आपल्या भारतीयत्वाचा सबंध अर्थे ध्यानात घेणे आणि स्वतःचे 
भारतीयत्व मनापासून स्वीकारणे आवऱ्यक आहे. आम्ही भारताचे रहिवासी आहो, कायद्याने भारतीय 
संघराज्याचे नागरिक आहो, राज्यघटनेने आम्हाला जे काही अधिकार दिले आहेत त्यांचा वापर करून 
आम्ही आमच्या वेगळ्या अस्मितेचा परिपोष करीत राहू अशी जर अल्पसंख्य धामिक जमातींची वृत्ती 
असेल तर ते स्वतःला आपण होऊन भारतीय राष्ट्रापासुन बहिष्कृत करून घेत आहेत असा त्याचा अर्थ 
होईल. मग ते मानसिक दृष्ट्या ' असुरक्षित ' तर राहतीलच; पण सामाजिक समतेवर आधारलेल्या 
सवे समावेशक भारतीय राष्ट्र उभारण्याच्या रोमहषक कामगिरीपासून स्वतःला वगळतील. एका 
स्वतंत्र समाजाचे समान नागरिक हा स्वतःचा वास्तव दर्जा आणि त्याच्याशी संलग्न असलेल्या 
जबाबदाऱ्या आणि अधिकार नाकारून वेगळेपणाच्या बेड्या स्वतःच्या पायात अडकवून घेतील. स्वतःचे 
जीवन खुरटवून टाकतील, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा बिकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्पाठशाळामंडळ, वाई 


मे. पु. रुगे 


तकैरेखा, (भाग २) : 


[ एका यशस्वी पाठबपुस्तकाचे परीक्षण आणि त्याचा सामाजिक संदर्भ ] 


“तकेरेखा !, (भाग २) हे आकारिक तकंशास्त्रा- 
वरील (107718) 10्टांठ) पाठ्यपुस्तक डॉ. सुरेन्दर 
बार्रालिगे आणि प्रा. मो. प्र. मराठे ह्या पुणे 
विद्यापीठाच्या तत्त्वज्ञानविभागाच्या प्राध्यापकांनी 
संयुक्तपणे लिहिले आहे. ह्या पुस्तकाचे येथे परीक्षण 
करण्याचे योजिले आहे. ह्या परीक्षणाची उत्पत्ति- 
कथा सांगणे आवद्यक आहे. काही महिन्यांपूर्वी 
“नवभारत 'मध्ये डॉ. ग. ना. जोशी यांच्या 'पाइचात्य 
तत्त्वज्ञानाचा इतिहास ह्या ग्रंथाचे जे परीक्षण मी 
प्रसिद्ध केले होते, ते अनपेक्षितपणे बरेच गाजले 
आणि त्यातून एक वादंग माजले, हा ग्रंथ महाराष्ट्र 
विद्यापीठ ग्रंथ निमिती मंडळाने प्रसिद्ध केलेला आहे. 
मंडळाचे नियंत्रक श्री. अनंतराव कुलकर्णी ह्यांनी 
ह्या परीक्षणाला उत्तर दिले. ह्या उत्तराचा उद्देश 
मला माझे योग्य स्थान दाखवून देण्याचा होता असे 
मला वाटले. पण त्याबरोबरच त्याच्यामागे रागापेक्षा 
खेदाची भावना अधिक होती अशीच माझी समजूत 
झाली. कुणीही स्वतःकडे विद्षेषाधिकार आहे असे 
भानू नये, चुका दाखवून द्याव्या पण विघातक टीका 
करू नये, सर्वांनी सहकार्याने मराठीत चांगली 
पाठ्यपुस्तके उपलब्ध करून देण्याच्या कामात 
सहभागी व्हावे असा ह्या उत्तराचा मतितार्थ होता. 
हा उपदेश मला करणे अनावश्यक होते अशी माझी 
स्वतःची समजूत असली तरी ती गैर असणे शक्‍य 
होते. कारण डॉ. ग. ना. जोशी यांच्या ग्रंथावर जरी 
मला निश्चितपणे हल्ला करायचा होता तरी 
त्यांच्यावर वैयक्तिक हल्ला करण्याचा माझा 
अजिबात उद्देश तव्हता अश्षी जरी माझी धारणा 
होती आणि आहे तरी मी केलेल्या टीकेला वैयक्तिक 

न, भा. १ 


हल्ल्याचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे असे मत माझ्या 
काही आदरणीय मित्रांनी व्यक्‍त केले होते. तेव्हा 
श्री. अनंतराव कुलकर्णी ह्यांनी अप्रत्यक्षपणे मला 
केलेला उपदेश मी आत्मपरीक्षणासाठी स्वीकारला. 
आपल्या उत्तरात श्री. कुलकर्णी यांनी मी लिहिलेले 
आणि विद्यापीठ ग्रंथर्निमिती मंडळाने प्रसिद्ध केलेले 
आकारिक तकंशास्त्रावरील पुस्तक “ पडले '- 
म्हणजे ते कुणी विकत घेत नाही, वाचत नाही- 
असा उल्लेख केला होता. ह्याच्या मागचा उद्देश 
अर्थात्‌ इतरांनी लिहिलेल्या पाठ्यपुस्तकांवर विदारक 
टौका करण्याचा भधिकार ज्याने स्वतः यशस्वी 
पाठ्यपुस्तके लिहिळी आहेत त्यालाच फारतर असू 
शकेल, हे तत्त्व सूचित करण्याचा होता. डॉ. ग. ना. 
जोली माझ्यावर स्वाभाविकपणे - रागावले होते. 
त्यांनीही मी लिहिलेले पाठ्यपुस्तक कुणी वाचीत 
नाही असे विधान आपल्या उत्तरात केले होते. 


हे जाणून मला अर्थात्‌ वाईट वाटले व माझज्ली 
काहीशी निराशाही क्षाली. कारण शिक्षकांनी व 
विद्यार्थ्यांनी हे पाठ्यपुस्तक वाचावे, अभ्यासासाठी 
त्याचा सतत उपयोग करावा ह्या उद्देशाने तर मी 
ते लिहिले होते, सर्वेसाधारण बुद्धिमत्तेच्या कुणाही 
व्यक्‍तीने जर ते पुस्तक लक्षपू्वेक वाचले, तर तिला 
शिक्षकाची फारशी मदत न घेताही तकेशास्त्राची 
मूलतत्त्वे चांगल्या प्रकारे समजतील अशी माझी 
कल्पना होती, पण ती फोल ठरली, आकारिक 
तकंशास्त्रावर पाठ्यपुस्तक कसे लिहावे ह्याचे धडे 
शिकणे मला आवश्यक होते हे उघड झाले. ह्या 
विषयावरील एखादे यशस्वी मराठी पाठ्यपुस्तक 


अनुक्रमणिका 


२ नवभारत 


बारकाईने वाचूनच हे धडे घेणे शक्‍य होते. सुदैवाने 
असे पाठ्यपुस्तक मराठीत उपलब्ध होते. 
हे पुस्तक म्हणजे पुणे विद्यापीठाच्या तत्त्वज्ञान 
विभागाचे प्रमुख डॉ. सुरेंद्र बारल्गे आणि त्यांचे 
त्याच विभागातील सहकारी प्रा. मो. प्र. मराठे 
ह्यांनी लिहिलेले ' तक-रेखा ' हे पुस्तक. हे पुस्तक 
यशस्वी, आादशेवत्‌ ठरणे स्वाभाविक होते. ' पुणे 
विद्यापीठाच्या तत्त्वज्ञानविभागाचे प्रमुख ' ही 
बारलिंगे यांची केवळ भौपचारिक ओळख झाली. 
युगोस्लाव्हिया भाणि ऑस्ट्रेलिया या देशांत त्यांनी 
तत्त्वज्ञानाचे अध्यापन केले आहे. आंतर्राष्ट्रीय 
प्रतिष्ठा लाभलेले असे आजमितीचे ते. एकमेव 
महाराष्ट्रीय तत्त्ववेत्ते आहेत. विद्यापीठ अनुदान 
मंडळाच्या तत्त्वज्ञानविषयाच्या सल्लागार मंडळावर 
ते होते, आणि मानव्य विद्या आणि सामाजिक 
विज्ञाने ह्या क्षेत्रात मौलिक स्वरूपाचे संशोधन 
करू शकणाऱ्या काही मोजक्या भारतीय विद्वानांत 
त्यांची गणना होते, हे सिमला येथील अँडव्हान्स्ड 
इंस्टिट्यूटमध्ये त्यांना संशोधन करण्याची संधी 
मिळाली ह्यावरून सिद्ध होते, एवढ्या मातव्वर 
विद्वानाने मराठीत पाठ्यपुस्तक लिहायला तयार 
व्हावे ही जितकी भाइचर्याची तितकीच आनंदाची 
गोष्ट होती. त्यांचे सहळेखक प्रा. मो. प्र. मराठे 
हे तरुण आहेत. डॉ. वारलिंगे यांना लाभलेला 
गोरव त्यांना हाभायला अजून वेळ आहे. पण डॉ. 
बारलिंगे यांनी सहलेखक म्हणून निवडले किवा मान्य 
केले हेच प्रसादचिन्ह मानता येईल. 
मी तकंरेखेच्या दुसऱ्या भागाकडे वळलो कारण 
" बहुसामान्यवाची प्रकथनां 'पासुन अनुमाने ज्या 
नियमांना अनुसरून करावी लागतात, त्यांचे विवेचन 
ह्या भागात आले आहे. ( येथे एक गोष्ट सांगणे 
आव्यक आहे. बारिंगे व मराठे ह्यांनी ह्या पुस्त- 
कात वापरलेली परिभाषा मला तऱ्हेवाईक वाटते. 
परंतु ह्या पुस्तकाच्या एका भागाचे परीक्षण मी 
करणार असल्यामुळे येथे मी त्यांचीच परिभाषा 
वापरणार आहे. ) हा विषय काय आहे हे मी 
पुढच्या परिच्छेदात स्पष्ट करणार आहे. येथे मी 
एवढेच म्हणेन, की प्राथमिक भाकारिक तकशास्त्रात 
थोडाफार गुंतागुंतीचा असा एवढाच भाग आहेव 
म्हणून त्याचे स्पष्टीकरण बारलिंगे यांनी कसे केले 


ऑक्टोवर, १९७९ 


आहे हे पहाण्याची माझी इच्छा होती. त्याच्यापासून 
मला बरेच शिकायला मिळेल अशी माझी खात्री 
होती. | 6 
* बहुसामान्यवाची प्रकथने ' म्हणजे काय आणि 
त्यांच्याशी संबंधित असे अनुमानाचे नियम कोणते हे 
आता स्पष्ट करतो. “ सर्वे,' किवा * प्रत्येक ! किवा 
“कोणताही? ही संकल्पना आणि “काही ही संकल्पना 
यांच्यावर आधारले असे अनुमानाचे काही नियम 
आहेत, उदा. ' सर्व वस्तु ईश्‍वराने निर्मिलेल्या आहेत? 
हे विधान घ्या. ( विधानाला बारलिंगे * प्रकथन ! 
म्हणतात. यापुढे ह्या पुस्तकाच्या लेखकांना * बारलिंगे 
आणि मराठे! असा दरवेळी उल्लेख न करता संक्षे- 
पाने त्यांचा 'वारलिंगे' असा उल्लेख करीन.) अशा 
विधानापासुन अनुमाने करण्यासाठी ते पुढील प्रकारे 
लिहिणे उपयुक्त ठरते. 
कोणतीही वस्तु घ्या, 


ष्ट 


ती वस्तु ईश्‍वराने निमिः 


हेली आहे. 
किवा 
कोणतीही क्ष ही वस्तु घ्या, क्ष ईश्वराने निर्मि- 
हेली आहे. 


करिवा थोडक्यात 

कोणताही क्ष घ्या, क्ष ईश्वराने निमिछेला आहे. 

आता “क्ष ईहवराने निमिलेला आहे ' हा शब्द- 
प्रयोग म्हणजे विधान नव्हे, ' हिमालय ईश्वराने 
निमिछेला आहे ' हा शब्दप्रयोग एक विधान आहे. 
कारण एका विशिष्ट वस्तूचा निर्देश करून त्याच्या- 
विषयी ते काहीतरी सांगते. त्याच्यात असलेला 
“हिमाल्य? हा शब्द एका विशिष्ट वस्तूचे नाम आहे, 
तिचा तो निदेश करतो आणि ह्या वाक्यातील उर- 
लेली शब्दपंक्‍ती ह्या वस्तृविषयी काहीतरी सांगते. 
“क्ष ईश्‍वराने निमिलेला आहे? ह्या शब्दप्रयोगातील 
'क्ष' असे विशिष्ट वस्तुचे नाम नाही, एका विशिष्ट 
वस्तुचा तो निर्देश करीत नाही /व म्हणून हा शब्द- 
प्रयोग म्हणजे एक विधान नव्हे, पण ह्या शब्द 
प्रयोगात जर *क्ष'च्या जागी एखाद्या विशेषनामाची 
स्थापना केली, तर त्याच्यापासून एक विधान लाभते. 
उदा. “हिमाल्य' ह्या विक्षेषनामाची * क्ष'च्या जागी 
स्थापना केली, तर * हिमालय ईश्‍वराने निमिलेला 
आहे? हे विधान लाभते आणि * हिंदी महासागर ! 
ह्या विशेषनामाची स्थापना केली, तर * हिंदी महार 


तकरेखा, (भाग २) ३ 


सागर ईश्वराने निमिलेला आहे हे विधान लाभते. 
तेव्हा “ क्ष' हे एका विशिष्ट वस्तूचा निर्देश करणारे 
विशेषनाम नाही. ते चरचिन्ह ( एथ्यां७0]60 ) 
आहे. म्हणजे त्याच्या जागी विशिष्ट विदेष- 
नामांची स्थापना करता येते असे ते आहे. शिवाय 
“क्ष! च्या जागी ज्या विहेषनामांची स्थापना 
करण्यात येते ती विशिष्ट वस्तूंचा किवा व्यक्तींचा 
( जिताशांतेप]5, ७91701001818) निदेश करीत 
असल्यामुळे “क्ष ' ला “ व्यक्ति-चरचिन्ह ' किवा 
* व्यकक्‍तिचर ! ( गतांशंतप्ा ४१॥७]७ ) 
म्हणू या. आता बारलिगे “ हिमालय ईश्‍वराने 
निर्मिलेला आहे? ह्यासारख्या विधानाला ' प्रकथन 
म्हणतात आणि म्हणून *क्ष ईइवराने निमिलेला 
आहे? ह्यासारख्या शब्दप्रयोगाला ते ' प्रकथन- 
फलन ? म्हणतात.  प्रकथन-फलन ? ह्याची व्याख्या 
अक्षी करता येईल : ' प्रकथन-फलन ( ]]10108- 
रणा8] एठलींणा ) म्हणजे असा शब्दप्रयोग, 
की ज्याच्यात “क्ष ', “य! यासारखा व्यक्‍्तिचर 
उपस्थित असतो आणि ह्या व्यक्‍तिचराच्या जागी 
विशेषनामाची स्थापना केळी असता एक प्रकथन 
लाभते. 'क्ष ईश्‍वराने निमिलेले आहे, “य तांबडे 
आहे? ही प्रकथन-फलनाची उदाहरणे आहेत. 

प्रकथन-फलनापासून प्रकथन प्राप्त करून घेण्याचा 
एक मार्ग म्हणजे त्यातील ' क्ष ' सारख्या व्यकक्‍्ति- 
चराच्या जागी विद्षेषनामाची स्थापना करणे. दुसरा 
मार्ग म्हणजे त्याच्यामागे “ कोणताही क्ष घ्या * हा 
शब्दप्रयोग जोडणे, उदा. “क्ष ईश्‍वराने निमिलेले 
आहे? हे प्रकथन-फलन घेतले आणि त्याच्यामागे 
* कोणताही क्ष घ्या ' हा शब्दप्रयोग जोडला तर 
पुढील विधान मिळेल : 

कोणताही क्ष घ्या, क्ष ईश्‍वराने निमिलेला आहे. 
भाता, ' कोणताही क्ष घ्या' ह्या शब्दप्रयोगासाठी 
पुढील चिन्ह वापरण्याचा प्रघात आहेः (क्ष). 
तेव्हा वरील विधान असे लिहिता येईल: 

(क्ष) (क्ष ईश्‍वराने निमिलेला आहे) 
* (क्ष) ' ह्या चिन्हाळा  सर्ववाची संख्यीकारक * 
क्रिवा ' सामान्यवाची संख्यीकारक ' (एं ए68] 
तृष्ध्ातीश') म्हणू या. ज्याच्यात ' क्ष ' उपस्थित 
आहे अश्या प्रकथन-फलनामागे * (क्ष) ' हा सामा- 
न्यवाची संख्यीकारक जोडल्याने त्या प्रकथन-फलना- 


पासून घाऊक पद्धतीने प्रकथने मिळतात असे म्हणता 
येईल. * (क्ष) (क्ष ईश्‍वराने निमिलेला आहे : )? 
ह्या प्रकथनाचा अर्थ असा: 

£ (क्ष ईश्‍वराने निमिलेला आहे )' ह्या प्रकथन- 
फलनात कोणत्याही विज्षेषनामाची स्थापना केली 
असता लाभणारे प्रत्येक विधान सत्य असते. 

आता (क्ष)! च्या- म्हणजे * कोणत्याही ? ह्या 
शब्दाच्या- अर्थावर आधारलेल्या अनुमान-नियमाचा 
परिचय करून घेता येईल. पण त्यापुर्वी काही गोष्टी 
ध्यानात घ्याव्या लागतील. एक गोष्ट अश्ली, की 
बारलिंगे काही कारणाने “क्ष , 'य', इ. मराठी 
चिन्हांऐवजी '& ', ' ४ ', इ. इंग्रजी चिन्हे वापरतात. 
तेव्हा आपल्यालाही तसेच करावे लागेल. दुसरी 
गोष्ट अशी, की अनुमानाचे नियम मांडण्यासाठी 
आपल्याला पुढील चिन्हे लागतील ५ (१) * & ', 
* छु; इ. व्यक्तिचरचिन्हे; (२) ' & तांबडे आहे', 
4 छु ईश्‍वराने निमिलेले आहे ', ' 2 एक फूल आहे ' 
ह्यासारख्या प्रकथन-फलनांचा निदेश करण्यासाठी 
* प्र, ' ऐ',' जळ, * 92, इ. चिन्हप्रयोग. 
* ए७' हे “इ हा 7' आहे ' असे वाचता येईल. 
( उदा. ' इ तांबडे आहे..) (३) हिमालय ', 
* देवदत्त ! ह्यासारख्या विशेषनामांचा निर्देश करण्या 
साठी *8 !, “10 ', इ. अक्षरे. उदा. “ 18 ' म्हणजे 
“8 ही विशिष्ट वस्तू ॥' आहे.' समजा '&' ह्या 
अक्षराने ' देवदत्त ' ह्या विश्षेषनामाचा निर्देश होतो 
आणि *७? ह्या अक्षराने ' माणूस आहे' ह्या 
शब्दप्रयोगाचा निर्देश होतो. मग “ ७8 ' ह्याने 
६ देवदत्त माणूस आहे, ह्या प्रकथनाचा निदेश होईल 
आणि : ७&' ह्याने * & माणूस आहे? ह्या प्रकथन- 
फलनाचा निदेश होईल. 

आता आपल्याला * (£ ) ” ह्या सामान्यवाची 
संख्यीकारकाच्या अर्थावर आधारलेला अनुमान- 
-नियम मांडता येईल. ' (ह ) ए'5 हे विधान घ्या. 
ह्याचा अथे असा आहे, की * प़£ ! ह्या प्रकथन- 
फलनात “&' ह्या चराच्या जागी कोणत्याही 
विशेषनामाची स्थापना केली असता प्राप्त होणारे 
विधान सत्य असते. आता समजा ' ए'& ' मध्ये 
“ह जागी *9 ह्या विश्षेषनामाची आपण स्थापना 
केली. तर ' फ'७! हे विधान लाभेल. तेव्हा, जर 
५ ( & ) ग'? हे विधात सत्य म्हणून दिलेले असेल, 


-पफुनशम' त्ष्वि 
"षसह४०तत 


1.4 नवभारत 


तर “ 7७? हे विधान सत्य ठरते. म्हणजे, अनु- 
मानाचा पुढील आकार (10117) सु्तकत (911) 
ठरतो: 
(उ) पप 
.. ती 

ज्या नियमाला अनुसरून हा अनुमान-आकार 
प्रमाण ठरतो, तो असा मांडता येईल : “(5 ) ए'७? 
ह्या आकाराच्या प्रकथनातील “ ए'८ ' ह्या प्रकथन- 
-फलनात “&£' ह्या चराच्या जागी कोणत्याही 9? 
ह्या विशेषनामाची स्थापना केली असता जे “ए७? 
हे प्रकथन लाभते, त्याचे ' (४) 1'5 ' ह्या प्रकथना- 
पासुन अनुमान करता येते. ह्या नियमाला सामान्य- 
वाची उदाहरणीकरणाचा नियम (1761891 
1189111801), संक्षेपाने [1 ) असे म्हणू या. 

“सर्व & हे ए' आहेत ह्या स्वरूपाची प्रकथने 
आपण ज्याप्रमाणे करतो, त्याप्रमाणे * काही (म्हणजे 
निदान एकतरी) & 1" आहे ' अश्ली विधानेही 
आपण करतो. म्हणजे “ एक तरी & असा आहे की? 
हा दुसरा संख्यीकारक आहे. * काही वस्तू अमंगळ 
आहेत हे विधान म्हणजे * एकतरी असा आहे 
की तो & अमंगळ आहे? हे विधान. * एकतरी & 
असा आहे की ' ह्यासाठी “(|£)' हे चिन्ह वापर- 
तात. तेव्हा ' काही वस्तू अमंगळ आहेत * हे विधान 


असे लिहिता येईल : (र) (& अमंगळ आहे).. 


थोडक्यात “(ए[) ७” म्हणजे ' एकतरी & हा 
ए' आहे '. आता ' देवदत्त माणूस आहे? ह्या 
विधानापासुन “ एकतरी वस्तु (व्यक्‍ती) माणूस 
आहे हे विधान निष्पन्न होते हे उघड आहे. तेव्हा 
अनुमानाचा पुढील आकार सुतकित आहे. 
गळ 
“« (पड) फळ 

हाचा अर्थ असा : “9 ही विशिष्ट वस्तू 1 आहे? 
ह्या विधानापासुन £ एकतरी वस्तु ॥' आहे! हा 
तिष्कर्ष काढता येतो. ह्या नियमाला ' अस्तित्ववाची 
सामान्यीकरण ( 801189] (झ्या. 
88101, 110) म्हणतात. 

ह्या दोन नियमांप्रमाणे अनुमाने करण्याची 
यांत्रिक पद्धती अशी : सामान्यवाची उदाहरणीकरण 
हा नियम घ्या, तो असा आहे. 


ऑक्टोबर, १९७९ 
(३) एफ न 
सा एगो 


असे अनुमान करण्याच्या यांत्रिक पायऱ्या अद्या $ 
*(ह) ७” मधून “((5)! हा सामान्यवाची संख्यी- 
कारक वगळा. उरलेल्या '1'' मध्ये '&! च्या जागी 
“8? हे विशेषनाम स्थापन करा. जे लाभेल तो 
निष्कर्ष म्हणून मांडा. तसेच अस्तित्ववाची सामान्यो- 
करणाच्या नियमाला अनुसरून अनुमान करण्याच्या 
पायर्‍या अश्या : ' ॥'8' हे विधान घ्या. त्यातील १8? 
ह्या विजझ्षेषनामाच्या जागी * £ ' ह्या चरचिन्हाची 
स्थापना करा. मग ' ]'% ' लागेल. त्याच्यामागे 
*“(घ५)' हा अस्तित्ववाची संख्यीकारक जोडा. जे 
लाभेल तो निष्कषं. उदा : 
देवदत्त माणूस आहे. 
(£ माणूस आहे ) 
(छ) (5८ माणूस आहे ). 
ह्या टप्प्यावर आणष्ठी एक गोष्ट ध्यानात घेतली 
पाहिजे. ' (घर) 1" हे विधान आपल्याला असे 
सांगते, की “एकतरी & असा आहे की तो ४ ]' आहे' 
पण हा नेमका कोणता & - नेमकी कोणती व 
ग आहे हे ते सांगत नाही. आता आपण असे करू 
शकू : हा जो कोणतातरी & ]' भाहे त्याचे तात्पुरते 
या 
४७ असे नाव आपण ठेवू, मंग आपल्याला पुढील 
अनुमान -आकार लाभेल : 
(३) एर 
वत गयी 
यम “(१ मधील ७? म्हणजे जो कुणी » ]' आहे 
म्य पाचक विधानात सांगितळे आहे पण तो 
"का कोणता हे सांगितलेले नाही, त्याचे तात्पुरते 
ठच नाम आहे. आता * ( प) ए७ पासुन 
ए'' असा निष्कष काढण्यात काही हंशील नाही 
असे स्वाभाविकपणे वाटेल, कारण * ए'५ ' हे प्रकथन 
नाही; ते प्रकथन-फलन आहे. तेव्हा ' ]'; ' असा 


एक पायरी म्हणून हा निष्कर्ष 
उपयुक्‍त ठरेल. उदा. पुढील 


वस्तू अमंगळ आहेत. ,', 
राने निमिलेल्या आहेत. 


तर्करेखा, ( भाग २) ष्‌ 


आता ' & ईइवराने निमिलेली आहे ' ह्यासाठी 
६ ]ऐ७ ! हे चिन्ह मुक्रर कर्या आणि “ & अमंगळ 
“आहे? यौसाठी “ ७&' हे चिन्ह मुक्रर करूया. मंग 
ह्या भनुमानाची आधारविधाने ( 1161118065 ) 
अशी मांडावी लागतील : - 

१. (३) ए 

२. (परू) जड 
*() ७? हे विधान 'एकतरी 5 ७ आहे' असे 
सांगते. हा जो ५ असलेला & आहे, त्याचे तात्पुरते 
विज्षेषताम ' ४ ' असे ठेवू. तेव्हा * (पर) ७! 
पासून ७]. लाभते. आता १. हे आधारविधान 
“कोणतीही वस्तु ॥' आहे' असे सांगते. तेव्हा 7 (ही 
वस्तू) 1' असणार. तेव्हा * (&) ए७' पासून ॥७' 
लाभते. ( यांत्रिक पद्धतीने आपण अश्या पायर्‍या 
घेऊ : ' (5) 5” पासून '()' वगळू. मग उर- 
लेल्या '1'5' मध्ये '&' च्या जागी कोणत्याही विशेष- 
नामाची स्थापना आपण करू शकतो. आपण ' ए* 
ह्या (तात्पुरत्या) विशेषनामाची स्थापना केली तर 
आपल्याला '1'४' लाभेल.) तेव्हा २. पासून '७७' 
आणि १. पासुन ' ॥'४' आपल्याला लाभले आहे. 
आता “] ' सत्य आहे आणि ' ६ सत्य आहे; असे 
दिले असेल तर ५ आणि १ हे संयुक्‍त विधान सत्य 
असणार. '0 आणि १ हे संयूक्‍त विधान *(]0'५)' 
असे लिहिण्याची प्रथा आहे. तिला अनुसरून आपण 
५ (&ु'ए'४) ! असे लिहू. ' (७४1'१) ? ह्याचा 
अर्थ “४ ही विशिष्ट वस्तु (७ आहे आणि ]' आहे” 
असा होईल. तेव्हा त्याच्यापासुन, अस्तित्ववाची 
सामान्यीकरणाच्या नियमानुसार, 'एकतरी & ही 
वस्तू अशी आहे कीती & ७ आहे आणि ती & ग 
आहे? हे विधान निष्पन्न होईल; म्हणजे, “() 
(७15) ' हे विधान निष्पन्न होईल, अस्तित्व- 
वाची सामान्यीकरणाच्या नियमानुसार घ्यावयाच्या 
यांत्रिक पायर्‍या अशा $ ' 8? मधील “8'या 
विशेषनामाच्या ठिकाणी '&” ह्या चरचिन्हाची 
स्थापना करायची; ह्याने '1॥'5' लाभते (ह्याप्रमाणे 
५ ( ७४५ ) ! ह्यामधील '४' ह्या तात्पुरत्या 
विश्ेषनामाच्या जागी आपण *&! ची स्थापना 
करतो. ह्याने '( ७5७ )' लाभते.) मग ' शी ' 
मागे * ( ए ) ' हा अस्तित्ववाचक संख्यीकारक 
जोडायचा, म्हृणजे ' ( तुडु ) शे ' हा निष्कर्ष 


लाभतो. (ह्याप्रमाणे ( 05.'५ )' मागे * (घर)! 
हा संख्यीकारक भापण जोडतो. ह्याने '( पर ) 
( ७ए, )' हा निष्कर्ष लाभतो.) 

वर “95? आणि “]%' यांचे जे अथे दिले आहेत 
ते पहाता *() (७३.ए')? याचा अर्थ 'एक- 
तरी वस्तु अज्ली आहे की ती अमंगळ आहे 
आणि ईईवराने निर्माण केली आहे' असा होतो हे 
ध्यानात य्रेईल, म्हणजे * काही अमंगळ वस्तू ईश्वराने 
निर्माण केल्या आहेत.' अनुमानाच्या ह्या पायर्‍या 
पुढे दाखविल्याप्रमाणे व्यवस्थितपणे मांडता येतील. 


१, (ह) एफ 

२. (एर) कळ 

३, जु २. पासुन 

४. ४ १, पासुन 

५. ७४. फए ३. आणि ४, पासून 
६. (परु (७. प) ५. पासून 11७ प्रमाणे 


ह्या विवेचनावरून अनुमानाचे पुढील आकार आपण 
सुतकित म्हणून स्वीकारू शकतो हे दिसुन येते. 


(१) (२) (३) 
(छेड) प (ह) पिक फ़्ऱ 
.. फण *. ह... (घड) शिळ 


(१) ह्या आकाराला “ अस्तित्ववाची उदाहरणी- 
करण (11218101111891] 1४81019101-101) 
म्हणतात. (२) हे सामान्यवाची उदाह्रणीकरणाचे 
आणखी एक रूप आहे. ह्या प्रकारच्या पहिल्या रूपात 
* () ७ पासून  ]७ हा निष्कषे काढण्यात 
येतो आणि “ ]७ ह्या निष्कर्षां. “8! हे एक 
विशिष्ट विशेषनाम अंतर्भूत असते, दुसर्‍या रूपात 
* (&) 15 ' पासून * ए'४ ' असा निष्कषे काढण्यात 
येतो आणि “ 1'४ हे प्रकथन-फलून असते; त्यातील 
“छु हे चर एक तात्पुरते विशेषनाम म्हणून 
वापरण्यात येत असते. (३) हे असेच अस्तित्ववाची 
सामान्यीकरणाचे वेगळे रूप आहे. त्याच्यात ' ॥७. ! 
पासून ' (र) ए'&' हा निष्क्षे काढण्याऐवजी 
“ ]'ए] ' पासून हा निष्कषे काढण्यात आलेला असतो. 

आता आणखी एकाच अनुमान-नियमाचा परिचय 
करून घ्यायचा आहे. भूमितीत आपण अनेकदा 
पुढील स्वरूपाचा युक्तिवाद करतो: £ हा 


अनुक्रमणिका 


द नवभारत 


कोणताही त्रिकोण घ्या अशी सुरवात आपण करतो. 
मग ८ च्या ठिकाणी एक विशिष्ट धर्म आहे. उदा. 
कोणत्याही दोन कोनांची बेरीज तिसर्‍या कोनाहून 
अधिक असण्याचा धर्म- असे आपण दाखवून देतो. 
मग आपण असा युक्तिवाद करतो, की ज्या अर्थी 
ः& हा कोणताही त्रिकोण होता (एखाद्या विशिष्ट 
रीतीने निवडलेला त्रिकोण नव्हता तर निरंकुश 
रीतीने घेतलेला कोणताही त्रिकोण होता) आणि 
£ च्या ठिकाणी हा धर्म आहे असे आपण दाखवून 
दिले आहे, त्याअर्थी प्रत्येक त्रिकोणाच्या ठिकाणी 
हा धर्म असला पाहिजे. ह्या युक्‍्तिवादामागील तत्त्व 
असे की जर ४ ही अश्ली कोणतीही वस्तु असताना 
“ पए'४ ' सत्य असले तर ह्यापासुन ' प्रत्येक वस्तू 1' 
असते ?- म्हणजे ' (&) ॥'४ '- हा निष्कर्ष काढता 
येतो. म्हणजे पुढील अनुमानाकार सुतकित आहे: 
डा आ र 3 फळ (मिथे "7 ते निरंकुशपणे 
निवडलेल्या वस्तूचा निदेश होतो) 

ह्या नियमाला ' सामान्यवाची सामान्यीकरण ? 
(एणांश्‍७'88]1 0016191880 - ए७) 
म्हणू या. 

संख्यीकारकांच्या अर्थावर आधारलेले हे चार 
नियम पुढे दिल्याप्रमाणे मांडता य्रेतील : 


सामान्यवाची सामान्यवाची 
उदाहरणीकरण सामान्यीकरण 
१)! एल 
(ह) एड (ह) क फण 
.. गी .'. *, (5) शिळ 
(येथे १ ही निरंकुशपणे निवडलेली वस्तु असते) 
अस्तित्ववाची अस्तित्ववाती 
उदाहरणीकरण सामान्यीकरण 
पा 101६8 
(पड) आळ ए७ _ एर 
.. शि  .'. (घड)शीळ .'. (घुर) फळ 


आता एका परिभाषेचा परिचय करून घ्यावा लागेल. 
“प! हे प्रकथन-फलन घ्या. त्याच्यामागे *(उ) 
हा संख्यीकारक जोडला की “(5) ए'६' हे विधान 
लाभते. आता आपण असे म्हणतो की “(&) ३? 


ऑक्टोवर, १९७९ 


ह्यामधील “5” हा जो संख्यीकारक आहे त्याच्या 
व्याप्तीत “४' मधील “2? येते; ह्या संख्यीकारकाने 
“ए' मधील *5? हा चर वद्ध होतो; म्हणजे १५ 
ह्या प्रकथन-फलनातील “' हा मुक्‍त असतो पण 
धळ मागे (5) किवा “(पई) ' हा संख्यीकारक 
जोडल्याने तो बद्ध होतो. ह्या परिभाषेचा उपयोग 
करून आपल्याला असे म्हणता येईल. ' ए७ हे 
प्रकथन-फलन घ्या, हे प्रकथन-फलन आहे कारण 
त्याच्यात “' हा मुक्‍तचर आहे. नाता 'ए'४! पासून 
प्रकथन प्राप्त करून घेण्याचे दोन मार्ग आहेत. एकतर 
त्यातील मुक्‍तचराच्या जागी विशेषनामाची स्थापना 
केल्याने प्रकथन प्राप्त होईल. किवा त्याच्यामागे 
“(ळह)' किंवा “(घुळ)! हा संख्यीकारक जोडून, 
“ए मधील '&' बद्ध केल्याने प्रकथन प्राप्त होईल. 
पण ज्या शब्दप्रयोगात मुकत चरचिन्ह असते तो 
शब्दप्रयोग प्रकथन नसतो, ते एक प्रकथन-फंलन 
असते. 

चरचिन्ह आणि संख्यीकारक यांच्या साहाय्याने 
मांडलेल्या प्रकथनाला सामात्यवाची प्रकथन 
(8९०७8) 110०७ ) म्हणू या. उदा. 
शर ळ्) (& क्षणभंगुर आहें) ' किवा * (पश) (& 
अमंगळ आहे) ' ही सामान्यवाची प्रकथने आहेत. 
विज्षेषनाम आणि विघेय ह्यांच्या द्वारे मांडलेल्या 
प्रकथनाला एकवाची ( अंगप]8 ) प्रकथन म्ह्ण्‌ 
या. उदा. * देवदत्त माणूस आहे. ! पण * ( परु ) 
(& माणूस आहे) हे सामान्यवाची प्रकथन आहे. 

आता लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी को 
सामान्यवाची प्रकथनात एकाहून अधिक चरचिन्हे 
असु शकतील. समजा * ८ र क ह्या चरचिन्हांनी 
१, २... ह्या संख्यांचा निदेश होतो. आता पुढील 
प्रकथन घ्या : “कोणतीही संख्या घेतली तर तिच्या- 
ही असलेली अक्ली एकतरी संख्या असते.! 
बळा शत करून हे प्रकथन असे मांडता 

ह २ घ्या, एकतरी १ अशी आहे 
की ४ & पेक्षा मोठी आहे. तेव्हा संस्यी कांचा 
आणि गणितातील नेहमीच्या ' >. ! मसाले 
वापर करून हे विधान असे मांडता येईल म 
ज्याच्यात क आ वा | 
हून अधिक च न्हे 
अश्या सामान्यवाची व्ह उलितेअसवात 
वहुसामान्यवाची 


तकंरेखा, (भाग २) ७ 


( णपणा७]17 ४भश'७] ) प्रकथन म्हणतात. 
आता अक्ला वबहुसामान्यवाची प्रकथनांपासुन वर 
दिलेल्या"्वार संख्यीकरणांच्या नियमांना अनुसरून 
अनुमाने करताना विश्षेष खबरदारी घ्यावी लागते, 
उदा. वरील प्रकथनापासून या. ला अनुसरून 
निष्कर्ष काढू या, प्रकथन असे आहे : 

(इ) (37) (४१>5) 
पायऱ्या अशा : '(5) ]%' ह्या आकाराचे प्रकथन 
घ्या. ( म्हणजे ' (४) (घ7) (१>३)' घ्या. ) 
मग. (४) हा संख्यीकारक बाजूला काढा. मग 
उरलेल्या 'प'£' मध्ये ( म्हणजे '(ए7) (7>5)' 
मध्ये) * & ' च्या जागी एक चरचिन्ह स्थापित करा, 
मग जे लाभेल ते निष्कषे म्हणून मांडा. (समजा 
आपण '&' च्या ठिकाणी “2? हे चरचिन्ह्‌ स्थापित 
केले, तर '(घूए) (४>३)' पासून '(घ्7) 
(!>४)! हे आपल्याला लाभेल; तेव्हा ते निष्कर्ष 
म्हणून मांडता येईल.) 

(३) (7) (7>5) 

“. (घश) (१>८) 

आणि हा निष्कषे योग्य आहे असे आपण म्हणू. 
कारण कोणतीही संख्या घेतली तर तिच्य]हून मोठी 
असलेली एकतरी संख्या आहे हे जर सत्य असेस तर 
£ हया संख्येहून मोठी असलेली एकतरी 7 ही संख्या 
असणार हे म्हणणे सयुक्तिक ठरते. पण आता 
समजा ह्याच पायर्‍या आपण अशा रीतीने घेतल्या : 

(३) (घ7) (7>5) 
ह्यापासून '(&)' हा संख्यीकारक वगळला 

(घर) (7>उ) 

मग हयात “३0 च्या जागी ज्या चरचिन्हाची स्थापना 
करायची ते “१? असे ठरविले. 


(ब्र) (४>7) 

आता (३) (घर) (१>४)' ह्यापासून एग ला 
अनुसरून '(॥१) (१ > १)' लाभते असे मानले 
तर घोटाळा होईल. कारण '(घ7) (१ > शं 
ह्याचा अर्थ असा होतो की “एकतरी ४ ही संख्या 
अशी आहे की ही ४ ही संख्या ए हून मोठी आहे'; 
म्हणजे एकतरी संख्या अज्ली आहे की ती स्वतःहून 
मोठी आहे' आणि असे 'असणे अशक्‍य आहे. 


१! 


ह्या घोटाळ्याचे कारण सहज ध्यानात येऊ 
शकते. 


(घर) (>) 
ह्याचा अर्थ “ ५ हून मोठी असलेली ४ ही एक- 

तरी संख्या आहे. न 

(घर) ए7>2) 
हघाचा अर्थ “ 7 हून मोठी असलेली ४ ही एकतरी 
संख्या आहे.' पण 

*“(ख7) (४>१)' 
ह्याचा अर्थ 'स्वतःहून मोठी असलेली १ ही एकतरी 
संख्या आहे.! हा अर्थ बदलतो ह्याचे कारण असे: 
"(प7) (7 > )' मध्ये 'ड' मुक्‍त आहे. त्याच्या 
जागी जर '£' ह्या चराची आपण स्थापना केली 
तर '(ह्7) (7 > 2)' हे लाभते आणि येथेही 
“2? मुक्‍त आहे. पण (7) (४ > >)' मध्ये 
५2 च्य़ा जागी 'ए? ह्या चराची जर आपण स्थापना 
केली तर '(7) (7 > 7) लाभते आणि आपण 
स्थापन केलेला ४? हा '(ए7)' ह्या संख्यीकार- 
काने बद्ध होतो. आणि हचामुळे अथे बदलतो. तेव्हा 
बहुसामान्यरवाची विधातांच्या संदर्भात ए1, ए, 
इ. संख्यीकारक नियमांना अनुसरून अनुमाने कर- 
ताना विशेष खबरदारी घ्यावी लागते. आघार- 
विधानात मुक्‍त असलेल्या चरचिन्हाच्या जागी जेव्हा 
आपण दुसरे चरचिन्ह स्थापित करून निष्कर्ष काढतो 
तेव्हा हे स्थापित केलेले चरचिन्ह एखाद्या संख्यी- 
कारकाच्या व्याप्तीत सापडून बद्ध होत नाही हे 
पहावे लागते. विश्षेषतः ह्या अडचणीमुळे बहु- 
सामान्यवाची प्रकथनांच्या संदर्भात संख्यीकारकांच्या 
अर्थावर आधारलेल्या अनुमान-नियमांची मांडणी 
करताना दक्षता बाळगावी लागते. 

आणखी एक मुद्दा स्पष्ट केल्यानंतर ह्या निय- 

मांचे बार्राळगे यांनी जे विवेचन केले आहे त्याच्या- 
कडे वळता येईल. आपण एा प्रमाणे अनुमान कर- 
ण्याच्या पायऱ्या अश्या दिल्या आहेत : ' (इ) ७. ' 
घ्या. त्यातील “(&)' बाजूला काढा, उरलेल्या 
“ग! मध्ये ' &! च्या जागी कोणत्याही “*8' ह्या 
विज्षेषनामाची किंवा “४” ह्या चरचिन्हाची स्थापना 
करा. जे लाभेल तो निष्कर्ष म्हणून मांडा. आता 
६ (४) ए'2' पासुन किंवा '(४) 1४” पासून हचाच 


ट्‌ नवभारत 


स्वरूपाची कारवाई करायची तर वेगळया पायर्‍या 
मांडाव्या लागतील. “(2) 1'%' घ्या; त्यातील (2) ' 
वगळा. उरलेल्या “12! मध्ये “7? च्या जागी...इ. 
तेव्हा एग ह्या नियमाची सामान्यपणे मांडणी कर- 
ण्पाची- *(&) ए'७' किंवा * (४) ॥'४' ह्यासांरख्पा 
विशिष्ट विधानांच्या संदर्भात नव्हे- सोय असली 
पाहिजे. अशी मांडणी करण्याचा एक मार्गे असा : 
विशिष्ट चरचिन्ह ज्याच्यात उपस्थित आहे असा 
सामान्यवाची संख्यीकारक (उदा. “(£)” ) ज्याच्यात 
तेच चरचिन्ह उपस्थित आहे अश्या प्रकथनफळनाला 
(उदा. “]5) जोडल्याने प्राप्त होणारे प्रकथन घ्या; 
(उदा. “ (&) 15!) मग त्यातील हा सामान्य- 
वाची संख्यीकारक वगळून उरलेल्या प्रकथन-फलनात 
त्या चरचिन्हाच्या जागी कोणत्याही चरचिन्हाची 
किवा विशेषनामाची स्थापना करा. लाभेल तो 
निष्कषे. पण अशी मांडणी क्लिष्ट ठरते. ती सुलभ 
करण्याचा एक उपाय असा “', ' ४, *2!, इ. 
चरचिन्हे, “ ए४ २, “छर्‍' इ. प्रकथत-फलने 
वगैरेंचा निर्देश करण्यासाठी आपण चिन्हे मुक्रर 
करतो. उदा. 'प/', ४? ही अक्षरे ३ !, “४! ', 
८2" इ. व्यक्तिचरांचा निर्देश करण्यासाठी मुक्रर 
करू. तसेच “80 ', “ 3ए/, “6? इ. चिन्हे 
* ए७ १, “ ७]? इ. प्रकथन-फलनांचा निदेश 
करतील आणि “ % ', “6? इ. चिन्हे विज्ञेषनामांचा' 
निर्देश करतील. मग आपल्याला एग हा नियम 
थोडक्यात मांडता येईल : 

एा : (ए) &प पासुन 87 किवा १० निष्पन्न 
करून घेता येते. 

ही ह्या नियमाची सामान्य मांडणी आहे. कारण 
£प * ने कोणतेही चरचिन्ह निदिष्ट होते; ' ४? 
होईल आणि “४ होईल किंवा जी आपली 
चरचिन्हे असतील त्यांतील कोणतेही होईल. तसेच 
€$पए? ने, ज्याच्यात प हे चरचिन्ह उपस्थित 
आहे अश्या कोणत्याही प्रकथन-फलनाचा निदेश 
होईल; उदा, ए जर “&' असेल तर * ए७!, 
“(&&', इ; ए जर “४? असेल तर * प, 
£ ल इ. तेव्हा (ए) 8 पासुन १४ निष्पन्न 
कलन घेता येते ह्या नियमानुसार * (ए५) 
पासुन ए'४ * लाभेल, तसेच ७) क पासून 
७३ किवा ' ७2! लाभेल. चरचिन्हे, विशेषनामे, 


ऑक्टोवर, १९७९ 


प्रकथनफलने, प्रकथने इ. चिन्हांचा किंवा चिन्ह- 
प्रयोगांचा निदेश करण्यासाठी जी “प ह विवर 
* 8॥ ? इ. चिन्हे वापरण्यात येतात त्यांनी] अधि- 
चिन्हे (01009 8४91010018) म्हणतात. 

आता आपल्याला वारलिंगे यांनी बहुसामान्यवाची 
प्रकथनांच्या संदर्भात संख्यीकरणाच्या नियमांची जी 
मांडणी आणि विवेचन केले आहे त्याच्याकडे वळता 
येईल. हे विवेचन वारशगे यांनी 1], ॥. टग 
यांच्या 8971010016 1,७्टांढ य़ा पुस्तकातील 
विवेचनाच्या आधारे केले भाहे. हे योग्यच आहे. 
मराठीत आज तकंशास्त्र आणि सर्वसाधारणपणे 
तत्त्वज्ञान ह्या विषयांवर उपल्ब्ध असलेले साहित्य 
अतिशय तुटपूंजे आहे. तेव्हा इंग्रजीत ह्या विषयांवर 
उपलब्ध असलेले प्रगत ग्रंथ वाचायची विद्यार्थ्यांची 
तयारी करून घेणे हे मराठीतील आजच्या पाठ्य- 
पुस्तकाचे एक महत्त्वाचे कार्य आहे. ह्या दृष्टीने 
कोपी यांच्या वरील पुस्तकाची बारलिगे यांनी 
केलेली निवड योग्य आहे. आता. मी प्रथम संख्यी- 
करणाच्या नियमांची कोपी यांनी जी मांडणी केली 
आहे ती थोडक्यात स्पष्ट करणार आहे आणि नंतर 
ह्या पाइवेभूमीवर वारशिंगे यांनी ह्याच विषयाच्या 
केलेल्या विवेचनाचे परीक्षण करणार आहे. 

आता कोपी ह्यांनी संख्यरीकरणाच्या नियमांची 
जी मांडणी केली आहे. तिच्याकडे वळ या. कोपी 
भरवम "४: आणि *85 अशा दोत चिन्हपरमोगांची 
व्याख्या करतात आणि त्यांचा वापर करून हे 
नियम _मांडतात. ह्या व्याख्यांप्रमाणे & ! ह्या 
अक्षराने '%१, (४१, “४! हुघासारखे कोणतेही 
व्य़क्तिवाची चरचिन्ह निदिष्ट होते; आणि ',. ? ने 
निदिष्ट होणारे चरचिन्ह ज्याच्यात उपस्थित आहे 
अशा चिन्हप्रयोगाचा निदेश “ ४८ 'ने होतो. उदा 
& म्हणजे जर ' ५? असेल तर 'ए७! (प श्र 
( ए4॥८१ ) ! ह्यासारख्या, :ज्यांच्यांत * ४? 
चरचिन्ह उपस्थित आहे अश्या 


स कोणत्याही $ चिन्हू- 
प्रयोगाचा निदेश ४८? ने होऊ डर आता 
समजा (. म्हणजे ' : आहे. मग ' [> ! किवा 


ग > * हे चिन्हप्रयोग ४८ ठरू शकतील, 
आणि त्यांच्यांत ' < ' ची मुक्‍त उपस्थिती असल्या- 
कथनात्मक फलने असतील. 
&)*हा चिन्हप्रयोगही ७.८ 


आता “(२ ) (ए' 


तर्करेखा, ( भाग २९ 3) श्‌ 


ठरतो कारण त्याच्यात ७, म्हणजे '  ' उपस्थित 
आहे. पण ' (& ) ए"५' मध्ये '&' ची मुक्‍त 
उपस्थिती नसल्यामुळे हा चिन्हप्रयोग एक प्रकथन 
ठरते. ' ७ ! प्रमाणेच ' ७' हे अक्षरही कोणत्याही 
वयक्तिवाची चरचिन्हाचा तिर्देश करते. आता 
*ठ0? ची व्याख्या अशी: ७७ मध्ये ज्या, ज्या 
ठिकाणी (८ ची मुक्‍त उपस्थिती असेल त्या, त्या 
ठिकाणी ४ ची स्थापना केली असता जो चिन्हप्रयोग 
निष्पन्न होईल तो म्हणजे ७०. ( पण पुढे पहा. ) 
उदा. समजा |. म्हणजे ' ८ !, ७ म्हणजे 10.4 
आणि ४ म्हणजे ' ४ >. आता “105? मध्ये '४' ची 
एका स्थानी मुक्‍त उपस्थिती आहे; त्या ठिकाणी 
५ ४! ची स्थापना केली तर ' 77 ' निष्पन्न होईल. 
तेव्हा ७७ म्हणजे “ 1'४ ', पण अशा रीतीने प्राप्त 
होणारा चिन्ह्प्रयोग $७ ठरण्यासाठी त्याला एक 
अट सांभाळावी लागते. ७. मध्ये ज्या, ज्या ठिकाणी 
७ ची मुक्‍त उपस्थिती असेल त्या, त्या ठिकाणी 
४ ची स्थापना केल्याने जो चिऱ्हप्रयोग प्राप्त होतो 
तो असा असला पाहिजे की, $४७ मध्ये ज्या, ज्या 
ठिकाणी & मुक्‍त असेल त्या, त्या ठिकाणी ह्या 
चिन्हप्रयोगात ४ मुक्‍त असला पाहिजे; असे असेल 
तरच हा चिन्हप्रयोग $० ठरेल; नाहीतर नाही. 
उदा, समजा, (८ म्हणजे ' ड॑ १ आणि ढी. म्हुंगजे 
८ (पूण) (४.०४). तसेच ० म्हणजे * १ 

असे समजू या. ह्या 6 मध्ये ७. च्या मुक्‍त जागी, 
म्हणजे * £! च्या मुक्‍त जागी ४ ची, म्हणजे 7 | 
ची स्थापना केली असता '( 7 ) (7.07) 


चिन्हप्रयो- 
हा चिन्हप्रयोग प्राप्त होईल. पण ह्या 
गाला ० असे मानता येणार नाही. कारण 


क मध्ये जेथे जेथे (. मुक्‍त आहे तेथे तेथे ची 
स्थापना केल्याने जरी हा चिन्हप्रयोग लाभत, असला 
तरी ५७ मध्ये ( '(ए7) (५.७५) मध्ये) 
जेथे जेथे & (म्हणजे (३') मुक्‍त आहे तेथे, तेथे 
ह्या चिन्हप्रयोगात ७ (म्हणजे '१' ) गृक्त नाही, 
१) (१४७५) मध्ये जो “£' आहे त्या 
ठिकाणी आपण '४ ची स्थापना केली की हा ४", 
र ? ह्या संख्यीकारकाने बद्ध होतो. म्हणून 
क. (9.७४ )' हा चिन्हप्रयोग $० भाहे 
असे मानता येत नाही. 
न. भा. २ 


आणखी दोन मुद्दे ध्यानात घेतले पाहिजेत. समजा 
७. म्हणजे '  ' आहे. मग *(ए£) ४ * ह्याला 
$ ७ मानता येईल; कारण त्याच्यात (८ उपस्थित 
आहे. आता समजा, ० म्हणजे * ४7 '. आता ४ 
प्राप्त करून घेण्यासाठी क & मध्ये जेथे, जेथे ८ 
ची- म्हणजे “ & ! ची- मुक्‍त उपस्थिती आहे तेथे 
तेथे 0 ची- म्हणजे “ ४' ची-स्थापना केली.पाहिजे. 
पण क & मध्ये- म्हणजे '( (तरु) ए'» ' मध्ये- 
७ ची-म्हणजे ' ५ ' ची-मुक्‍त उपस्थिती कुठेच 
नाही. तेव्हा ही कारवाई करता येत नाही, अशा 
परिस्थितीत क ७ म्हणजेच $७ असे आपण मानू. 
दुसरा मुद्दा असा की ७ ८८ पासून %४ प्राप्त करून 
घेताना क ८ मधील ८ च्या मुक्‍त स्थानी आपण' 
७. बद्दल ४ 'ची स्थापना करतो. आता हा जो ४ 
घ्यायचा तो आपण (£ च घेऊ शकतो. म्हणजे क॑ 
मधील & च्या प्रत्येक मुक्‍त स्थानी ८£ बद्दल आपण 
७. चीच स्थापना करू शकतो. असे केल्याने अर्थात्‌ 
क॑ & पासून आपल्याला $ ££ प्राप्त होईल; ह्या 
परिस्थितीतही ४ म्हणजे $ ८ च असेल. 

एवढया खुलाशानंतर कोपी यांनी क (. आणि 
कृ यांच्या ज्या व्याख्या दिल्या आहेत त्या सहज 
समजू शकतील. ह्या व्याख्या त्यांनी ज्या वाक्यांत 
मांडल्या आहेत ती वाक्ये आणि त्यांचे शब्दशः 
केलेले भाषांतर पुढे दिले आहे: 

£ गृ फां]] 00 0017011011, 10 68(8- 
फाओा ... ... एण0 तैशी 0० ए०॥एला8 
ह०एभ्पपओ2् 10 ७६]0881018 ' कृ त 
४ ७१, 80 18 68800). 0089 100 पए७6ते जा. 
11० 88108 80180 11 1116 8810110118 01 
8] ४0पण' वृषछाणिी ०800 7'प]68. ग॥6 
गी780 001ए०॥॥०॥ 18 080 प्रा (७१) 
पश०७७ उगतांऱांतपछा १०18101095 ९६- 
लापहंएशए, फरोभ'०९७5७ ॥7. (*0') 
०8७॥ 0१०॥०॥७ शेणा 81 गाताशातप8] 
ए॥७0]0 ०! ६ तांशी तेष७] 0018108110, 
गृ॥॥७० 800010 001४९11101 18 ७18: 

गृ]७ ९३७७७01 * »४ ७ ' तभाळ॑08 
छाए 0०७०४० 07 7०७०४०8] 
पणाळठा, पुणा 6३७७8छाखा “। ०? 
कभरा०७७ ॥॥७ 708प७ ०. उषा 


१० 


७एश'ए शी66_00०ढप1 ०१०७ 0 ७ उ ७ 
४ ०, 070एं१९त (६ 1 ० 8 8. ए98- 
10 10 100४ 0००प' 1०0 11 ७ ७ 8)] 
018068 ७४७0 ७. 000पा'8 त088 उ ४७. 
[1 ७. ००्पा5ाग8 ॥0 ॥!80 0९6प'6- 
1068 07 ७. गिला &० छत ७. छा!6 
उतेश 1०७]. ७ 810 ७. "१189. ०. ठ0पा'86 
1७ ७ 8810]0 ४७५8016. 11 1]169 970 
ग 00118 0880 ४0०, »॥७. त छळ 716 
1१67111081].] 


“ ६५ & ७१ आणि* ७० ह्या चिन्हप्रयोगांविषयी 
दोन निश्‍चित संकेत प्रस्थापित करणे सोयीचे ठरेल; 
म्हणजे चारीही संख्यीकरण नियमांचे विधान 
करताना त्यातील प्रत्येक चिन्हप्रयोग एकाच अर्थाने 
वापरता येईल. पहिला संकेत असा की मु (* ८!) 
[हे अक्षर ] फक्त व्यक्‍तिवाची चरांचा निर्देश करते, 
तर नु (“०?) व्यक्‍तिवाची चर किंवा अचर ह्यांचा 
निदेश करते. दुसरा संकेत असा : 

“* । ८ हा चिन्हप्रयोग कोणत्याही प्रकथनाचा 
किंवा प्रकथन-फलनाचा निर्देश करते. ७८. मधील 
(. च्या प्रत्येक मुक्‍त उपस्थितीच्या स्थानी ॥. ऐवजी 
४७ 'ची स्थापना केल्याने जे निष्पन्न होते त्याचा 
* कू ने निर्देश होतो; मात्र जर ७ चरचिन्ह असेल 
तर ५६. मध्ये ७ ची ज्या, ज्या ठिकाणी मुक्‍त 
उपस्थिती असेल, त्या सर्व ठिकाणी ७० मध्ये ची 
मुक्‍त उपस्थिती असली पाहिजे. [जर ५. मध्ये 
७. ची एकही मुक्‍त उपस्थिती नसेल तर ५७ आणि 
$० एकच ठरतील. ४ आणि & हे अर्थात एकच 
चरचिन्ह असु शकतील; तसे ते असले तर ह्या 
परिस्थितीतही ७० आणि %६ एकच असतील] 

ही मांडणी जितकी स्पष्ट असणे शक्‍य आहे 
तितकी आहे असे मला वाटते. ह्या संकेतांचा वापर 
करून कोपी सामान्यवाची उदाह्रणीकरणाचा| नियम 
असा मांडतात : 

(७) 6 
न. कण 
आता बारलिगे यांच्या विवेचनाकडे वळू या. 
निदेश्ाच्या सोयीसाठी पुढील उतार्‍यातील वाक्यांना 
मी क्रमांक दिले आहेत. ते अर्थात्‌ मुळात नाहीत, 


नवभारत 


ऑक्टोबर, १९७९ 


“ (१) ज्याच्या संदर्भात उदाहरणीकरण केले 
जाते त्यासाठी आपण “४ हे चिन्ह वापरले आणि 
ज्या चराचे उदाहरणीकरण केले जाळ्षे त्यासाठी 
“.? ह्या चिन्हाचा वापर केला तर सामान्यवाची 
उदाहरणीकरण या नियमाचा आकार आपल्याला 
असा मांडता येईल-- 

(७) १७ 
.. कै 
(२) वरील चिन्हांकनात *७?! हे चिन्ह आपण 
कोणतेही विधेयदर्शक चिन्ह म्हणजेच विधेयचर 
म्हणून वापरले आहे. ( ३) वरील चिन्हांकनातील 
(६) ४७ प्रकथन असेल किवा प्रकथन-फलन. 
(४) $०हेअसेसुत्र सेलकी जे: च्या 
जागी “७ मांडून निष्पन्न झालेले असेल; दुसऱ्या 
कोणत्याही पद्धतीने नाही. (५) वर आपण ४ 
हे ज्याच्या संदर्भात उदाहरणीकरण केळे जाते 
त्याचे निद्शेक आहे असे म्हटले आहे. (६) 
उदाहरणीकरण एकतर चराच्या संदर्भात होईल 
क्वा अचराच्या, (७) परिणामत: ' ७? हा चर/ 
अचर यांचा निदर्शक आहे. (८) याच्या उलट 
“ऱ्ह ज्याचे उदाहरणीकरण होते त्याचा निदशेंक 
असल्यामुळे भाणि नचराचे केव्हाही उदाहरणीकरण 
होतच नसल्यामुळे * ८! हा नेहमीच चर राहील, 
(९) तो कधीही अचर असणार नाही. (१०) झालो 
ह्या भाषेत भापल्याळा सामान्यवाची उदाहरणी- 
करणाच्या नियमावरील निर्बंध असा मांडता येईल 
की जर ' क ' ह्या सुत्रावरून ' ७ हे सूत्र “१ 
च्या जागी “४ ' मांडून निष्पन्न झालेले असेल न 
*&४ ह्या सुत्रात € ७ ज्या ठिकाणी डो 
क अ मुक्‍त असेल 
त्या प्रत्येक ठिकाणी “ ७, ! या सुत्तात क ७! 
असलाच पाहिजे. (११ ) अथवा * की, य 
“७१ ठू&! मधील ' ८! मुक्‍त असल्यामुळे वळ 
असेल; नाहीतर नाही. ( १२) याच न ्ि 
मधील “७१ आणि * ७? मधील ह कड 
स्थाने सारवीच असतील असा मुळीच जी पि 
ही मांडणी अतिशय भोंगळ आहे यात होत नाही. 
पण शिवाय तिच्यात काही निश्‍चित य 
काह (16 चूका आहेत. 
आहेत. पहिली चूक अशी को 2. ग 
ह्यांच्याविषयी जो शिन (त जालिया 
ह्या वाक्यात 


-ज्क$ 


तर्करेखा. 


मांडण्यात आला आहे तो सामान्यवाची उदाह्रणी- 
करणाच्या नियमावरील निबंध आहे असे त्या 
वाक्यात म्हैटले आहे. तसा तो नाही. हा निर्बंध 
५ ठू, ! आणि ४० ह्या चिन्हप्रयोगांवरील निर्बंध 
आहे. ह्या चिन्हप्रयोगांचा उपयोग करून संख्यी- 
करणाचे सर्वे, चारीही नियम कोपी यांनी व कोपी 
यांना अनुसरून बारलिंगे यांनी मांडळे आहेत, आणि 
म्हणून ते ह्या सर्वे नियमांना लागू पडतात. दुसरी 
चक अशी की हा निर्बंध पूर्णपणे चूक रीतीने 
मांडण्यात आला आहे. (१०) मध्ये बारालिंगे म्हण- 
तात ““ । ७४ या सूत्रात ' 0 ' ज्या ठिकाणी मुक्‍त 
असेल त्या प्रत्येक ठिकाणी '$७ १ या सुत्रात * ७. 
मुक्‍त असलाच पाहिजे. ” कोपी यांनी दिलेला निर्बंघ 
- याच्या नेमका उलट आहे. तो आपण वर पाहिल्या- 
प्रमाणे ' ७८८१ या सूत्रात ' ८ ' ज्या ठिकाणी मुक्‍त 
असेल त्या प्रत्येक ठिकाणी “४? मध्ये ७ मुक्‍त 
असला पाहिजे असा आहे. बार्रालगे यांनी ही घोड- 
चूक केली आहे. ह्या म्हणण्यात काही अतिशयोक्ती 
नाही. पुढचे (११) हे वाक्य ह्या चुंकीत भर घालते. 
हे वाक्य असे आहे की “ अथवा * ७ ' मधील " ७ 
* कू, ! मधील * ७! मुक्‍त असल्यामुळेच मुक्‍त असेल; 
नाहीतर नाही. ” ह्याचा अर्थ असा होतो की 
कृ मध्ये ज्या ठिकाणी ७. मुक्‍त नसेल त्या ठिकाणी 
० मध्ये ५ मुक्‍त असणार नाही. पण हे म्हणणे 
चूक आहे. निबंध एवढाच आहे. की ७८ मध्ये ज्या 
ज्या ठिकाणी (. मुक्‍त असेल त्या प्रत्येक ठिकाणी 
कृ मध्ये ७ मुक्‍त असला पाहिजे. पण ह्या ठिकाणां 
शिवाय अन्य ठिकाणी %४मध्ये मुक्त असायला काही 
हरकत नाही. उदा. पुढील पायरी पूर्णपणे वैध आहे 


(१) (३18087) 
*, (ह 108 ३) 


ये ७. म्हणजे ' ( ३ 11808 १) म्ह्णजे 
४ ', ० म्हणजे "३, आणि ७० म्हणजे 
6 (ह 18008 5). म्हणजे ७८ मध्ये ७ (१) 
एके ठिकाणी मुक्‍त आहे तर $० मध्ये ७ ("्) 
दोन ठिकाणी मुक्‍त आहे, पण ह्याने काहीही 
ब्रिघडलेले नाही. स्वतः बारलिंगे ह्यांनी असेच 
म्हटले आहे. (१२) मध्ये ते म्हणतात, “याचा 
अर्थ : 6५. ' मधील ' ८. ' आणि * ४०' मधील "७ 


ये 
१ 


(भाग २) ११ 


ची मुक्‍त स्थाने सारखीच असतील असा मुळीच होत 
नाही.” असे जर असेल तर (११) चा अर्थे काय 
आहे हे सांगणे कठीण आहे. (११) आणि 

(१२) ह्यांचा परस्परांशी सुसंगत अथे लावणे 
अशक्य आहे. 

_ कोपी यांना अनुसरून बारालिंगे संख्यीकरणाच्या 
सवे नियमांचे विधान ' क ' आणि “७४ ह्यांचा 
वापर करून करतात. तेव्हा ह्या चिन्हप्रयोगांचा 
चूक अथे लावल्यामुळे ह्या नियमांविषयीचे त्यांचे 
पुढील सवे विवेचन अर्थशून्य ठरते. 

पण पुढे पाहू. वर उद्धृत केलेला उताराच पुढे 
चालू ठेवण्यात आला आहे. “ (१३) वरील 
निर्बंधामुळे एखाद्या विधेय निगमनिकेत 
(ए) [(प्र) (0977१5) 

* (एक (एत) 
अज्ञासारखा युक्तिवाद केला गेला असेल तर तो 
कुतकित आहे हे आपल्या तेव्हाच ध्यानात येईल. 
( १४) कारण “$४' मधील “४ * म्हणजे येथे 
५ ळू! मुक्‍त असलेल्या प्रत्येक ठिकाणी * क 
[ म्हणजेच ( छळ ) ( 0४३” ) ] मधील 

7 म्हणजे ४ मुक्‍त नाही. ” 

वरील कुतकित युक्तिवाद कोपीवरून घेतला 
आहे. (पृ. ९३) तो कोणत्या निबंधाचा भंग 
केल्यामुळे कुतकित आहे याचे स्पष्टीकरण बार्रालिगे 
यांनी (१४) मध्ये केले आहे. ते पूर्णपणे चूक आहे. 
बरोबर स्पष्टीकरण असे आहे ! येथे ७८ म्हणजे 
(घड) (ए४च्क्या'ड)?, ७ म्हणजे ४ ', ७ 
म्हणजे * ८ * आणि %४ म्हणजे “ ( ण्ड ) 
(७4/डा' )' तेव्हा हा युक्तिवाद सुर्तकत 
असायचा तर १७. मध्ये- * ( पर) ( १3 - 
"> )! मध्ये - जेथे, जेथे :. म्हणजे “ ४ ' मुक्‍त 
असेल तेथे, तेथे ७ मध्ये- म्हणजे *( पर) 
( 1" & "2" ) *मध्ये७- म्हणजे हिम ह 
मुक्‍त असला पाहिजे, आता * (पर) ( १२३ 
"५ )' मध्ये ' ४ ' एकाच ठिकाणी मुक्‍त आहे. 

(" एए]' मध्ये ). ' (तर ) ( एऐ७3-या'»): 
मध्ये त्या ठिकाणचा “ & ' मुक्‍त नाही. “(प २ )' 
या संख्यीकारकाने तो बद्ध केला गेला आहे. तेव्हा 

४ ८ मध्ये जेथे ८ मुक्‍त असेल तेथे ५ मध्ये 


१२ 


४ मुक्‍त असला पाहिजे ही अट वरील युक्तिवाद 
सांभाळीत नाही. म्हणून तो कुतकित आहे. 

'बारलिंगे यांनी याच्या नेमके उलट स्पष्टीकरण 
दिले आहे. (१४) मध्ये ते म्हणतात, “ ( हा युक्ति- 
वाद कुतकित आहे. कारण ) ' ४५! मधील '५' 
म्हणजे येथे ' & ' मुक्‍त असलेल्या प्रत्येक ठिकाणी 
*8 ७१ [म्हणजेच ( प) (7"४३यरळ )]? 
मधील “ ८८ ? म्ह्णजे ४ मुक्‍त नाही, ” आता 
४५४ मधील ४५- म्हणजे * ( एर ) ( ए३३-> 
]' )' मधील ' & - त्याच्यात कुठेही मुक्‍त 
नाही. तेव्हा ४८५ मध्ये जेथे ५ मुक्‍त आहे त्या 
* प्रत्येक ठिकाणी » (८ मध्ये ८ मुक्‍त असण्याचा 
किवा नसण्याचा प्रश्‍नच उपस्थित होत नाही. 
बार्रालगे यांनी दिलेला निर्बंध असा को ४7 मध्ये 
जेथे ७ मुक्‍त असेल त्या प्रत्येक ठिकाणी ५८ मध्ये 
७ मुक्‍त असला पाहिजे; नाहीतर युक्तिवाद 
कुतकित ठरतो. म्हणजे ७० मध्ये ७ चे एखादे मुक्‍त 
स्थान आहे पण ५६ मध्ये त्या स्थानी ७ मुक्‍त 
नाही असे असेल तर युक्तिवाद कुतकित असतो. 
ह्या निर्वंधाप्रमाणे पाहता वरील युक्तिवाद कुतकित 
म्हणायला काही कारण नाही. 

वरील कुतकित य्‌क्‍्तिवादाचे उदाहरण कोपीवरून 
घेतले आहे असे मी वर म्हटले आहे. पण ते भक्षरी 
(811810611681]) फेरफार करून घेतले आहे. 
कोपीचे उदाहरण असे आहे : 

(5) (7) (1७ 4 “") 
.'. (घश) (ए५४ 3 7-प) 

तेव्हा कोपी, ह्या उदाहरणाच्या संदर्भात, (८ म्हणजे 
"१, की८ म्हणजे * (घर) (0७ 3३ "> फ७)', 
० म्हणजे “४ ' आणि %० म्हणजे ' (घ7) 
(ए'४ 3३ -2ए'४)' असा योग्य निर्देश करतात. 
बारालिंगे यांनी भनुमानाचे उदाहरण कोपीवरून 
अक्षरी फेरफार करून घेतले पण ह्या फेरफारामुळे 
“व “१? चे निदेशही बदलतात हे ध्यानी घेतले 
नसावे आणि म्हणून हा घोटाळा क्षाला असावा असे 
वाटणे शक्‍य आहे. पण घोटाळा मुळापासून चालू 
आहे हे लक्षात घेतले तर ह्या स्पष्टीकरणात अर्थ 
नाही असे म्हणावे लागते. 

परत बारलिंगे यांच्याकडे वळू. ( १३) मध्ये 
ते म्हणतात की “ ( वरील युक्तिवाद ) कुतकित 


नवभारत 


ऑक्टोबर, १९७९ 


आहे हे आपल्या तेव्हाच ध्यानात येईल.! हे कसे 
काय ध्यानात येईल ? युक्तिवाद कुतकित आहे 
हे ध्यानात येण्याचा एक मार्ग असा की त्याची 
आधार-विधाने सत्य आहेत पण निष्कषे असत्य आहे 
हे समजून येणे. वरील युक्‍्तिवादाचे आधारविधान 
सत्य असताना निष्कर्ष असत्य असणे शक्‍य आहे हे 
बारलिगे ह्यांनी दाखवून दिलेले नाही. दुसरा मार्ग 
असा की सुतकित युक्‍्तिवादावर बंधनकारक 
असलेल्या कोणत्यातरी नियमाचा भंग करण्यात 
आला आहे हे दाखवून देणे. ह्यासंबंधी बारलिंगे 
ह्यांनी जे स्पष्टीकरण दिले आहे ते पुर्णपणे गैरलागू 
आहे. आता कोपीकडे वळू या. कोपी म्हणतात, 

“ 0७ ४७॥७॥8] 0017610101 2०एभ'॥- 
गा९३१7ट ४ ७ छत ४५ छठा'ए68 10 01०ए०॥( 
हाला 81 6807010008 1110010100 88 


(३) [ (7) (7४०7) ] 
(प्रा) | एत] 

"ण ७भेग्ट 1०७०१७१ ए, 0०७80 
४४१) 0१०७७३ ग 06ठ्या ती७6 
४० (*( तश) (0५ २. )') ४8 
190808 ॥]॥४ & ("5 ) 006008 60 11 
४ ८ ("(घ7) ( ए२व-य'ऱ)'). घ्ा०७ 
(र) (एच्यातज)! 181०8 1नष्टां]- 
"816 ७ ॥0॥ ए56 गा. १७७0१ णा, 
फण (७) ४७७ (८) [(प7) 
( ए तय" ) ]/ ॥॥छठ्पात ७९ ०ए- 
0प8 ४७ 10 1100106 15 11081 
७ छिं]8 हीला एं ए७'86 ठ्णाशंगाग1९ 
80100 पिग्ठण 185 870 911१ 80010 
एण्ड 018 818 110 फ, एपांला फण्यात 
108176 110 70186 एप०, ७161088 10 
ण्णथपझंगा 18 18188 101 का] 058016 
पपाए७80 ७2 800-0011019. 
(पू.९३).” 

ह्याचे भाषांतर : * 
यीचा जो सामान्य संकेत 


पाल श्.” 


४ ७ आणि ७ ह्यांविष- 
त आहे त्याच्यामळे 
(9 (घर) (आपन तय)] 

“* (7) ( एज 3 
ह्यासारख्या चुकीच्या अनुमानांना, []1 'ह्या नियमा- 


तर्करेखा, ( भाग २) 


कडून अनुज्ञा मिळायला, प्रतिबंध घडून येतो; 
कारण » & मध्ये- (7) (७4-0५) 
मध्ये- डया, ज्या ठिकाणी ७-' & मुक्‍त आहे. 
त्या सवे ठिकाणी ५० मध्ये- * ( ए7) ( ४ 
3२ 2ए४ ) ' मध्ये- ७ - “छु - मुक्तपणे 
उपस्थित नाही. ह्यामुळे जेव्हा ( ८ ) » & म्हणजे 
*(&) [ (छा) (0४ “य ) ] असतो 
तेव्हा ए॒ चा वापर करण्यासाठी * ( घ7 ) 
( ए४ 3 "2५ )' ह्याला » 7 मानणे वैध 
ठरत नाही. हे अनुमान कुतकित आहे हे उघड 
आहे; ज्या विदवात काही वस्तू 1” आहेत आणि 
काही वस्तु 1' नाहीत अश्या विश्वात हे अनुमान 
अप्रमाण ठरेल. कारण ( काही वस्तू 1” असल्या 
आणि काही 1? नसल्या तर ह्या विश्वात) आधार- 
विधान सत्य ठरेल पण निष्कर्ष आत्मव्याघाती 
असल्यामुळे कोणत्याही शक्‍य विइवात असत्य 
ठरेल” 

ह्या उताऱ्याचे काहीसे स्पष्टीकरण करणे इष्ट 
ठरेल. प्रथम वरील अनुमान आपण दिलेल्या निय- 
माला अनुसरून कु्तकित का आहे ह्याचे कोपी 
स्पष्टीकरण देतात. हे अनुमान जर सुतकित असायचे 


असेल तर ते एा ह्या नियमाला अनुसरून केलेले ' 


असणार. ह्या नियमाप्रमाणे पुढील आकाराचे अनु- 
मान सुतकित ठरते: 


(७) 6९८ 

*. फण 
तेव्हा त्याचे आधारविधान ( ८. ) ७८८ ह्या आका- 
राचे असले पाहिजे आणि तिष्कर्षे ७७ ह्या आका- 
राचा असला पाहिजे. आता ह्या अनुमानाचे आधार- 
बिघान * (३) [ ( घश) (एशच् नयर )1? 
हे आहे आणि ते ( (. ) ८ ह्या आकाराचे आहे. 
पण (७ ) क म्हणजे (5) [ ( घण ) (0३3 
">४५)]! असे जर मानले तर '( 7) (४४ 
3502 ]"७) ” हा तिष्कषे ५७ आहे असे मानता 
येत नाही. कारण कृ७ च्या स्वरूपाविषयी जो 
संकेत आपण स्वीकारला आहे त्याचा ' ( घ7 ) 
( ५२६५ ) ' कडून भंग होतो. हा भंग कसा 
होतो हे कोपी ह्यांनी दाखवून दिले आहे. ह्यानंतर 
हे अनुमान केवळ आपल्या (1 संबंधीच्या नियमाचा 
भंग करीत नाही तर ज्याचे आधारविधान सत्य 


श्र 


असतानाही ज्याचा निष्कषे असत्य अस्‌ शकतो अज्षा 
स्वरूपाचे ते आहे व म्हणूनही अप्रमाण आहे असे कोपी 
दाखवून देतात. अनुमान प्रमाण आहे ह्याचा अथे 
असा की कोणत्याही परिस्थितीत- म्हणजे कोण- 
त्याही “ विश्‍वात '-जर त्याची आधारविधाने सत्य 
असली तर त्याचा निष्कर्षही सत्य असतो असे ते 
आहे. तेव्हा एखाद्या परिस्थितीत एखाद्या अनुमानाचे 
आधारविधान सत्य असतानाही त्याचा निष्कर्ष 
असत्य असु शकेल असे दाखवून दिले तर ते अनु- 
मान अप्रमाण आहे असे सिद्ध होते. अरील अनुमान 
अशा स्वरूपाचे आहे असे कोपी पुढील युक्‍्तिवादाच्या 
साहाय्याने दाखवून देतात. त्यांचे पुस्तक ह्या स्थळा- 
पर्यंत ज्याने काळजोपू्वेक वाचले असेल त्याला तो 
सहज समजेल. पण आवश्यक असेल तर त्याचा 
खुलासा असा करता येईल: 

“(035५)” ह्याचा अथ “5 आणि ६ दोन्ही सत्य 
आहेत किवा दोन्ही असत्य आहेत ' असा होतो. 
तेव्हा * ( 05"-५ )' ह्याचा अर्थ “]] आणि “व 
दोन्ही सत्य आहेत किंवा ] आणि > दोन्ही 
असत्य आहेत ' असा होईल. म्हणजे “ ]) सत्य आहे 
आणि १ असत्य आहे, किंवा 0 असत्य आहे आणि 
१ सत्य आहे ' असा होईल. आता वरील अनुमानाचे 
आघधारविधान घ्या. * ( एऐ७त्या७)?) हा 
त्याचा एक भाग आहे. ह्याचा अर्थ असा होईल 
की “ह हा 7 आहे आणि १]शेहा 7 नाही, 
क्विवा & हा 7 नाही आणि ]हा 1 आहे. ' 
तेव्हा ( &) [ ( घर ) ( ए७3तयाए ) ]' 
ह्याचा अथ असा होईल की “ कोणताही ८ घ्या, 
एकतरी ४ असा आहे की & हा 7 आहे 
आणि ४ हा 7" नाही, किंद्रा क हा ७ नाहीव ए 
हा 7 आहे. ' आता समजा काही वस्तू 1' आहेत 
व काही वस्तू 7' नाहीत, मग आता कोणतीही 
& ही वस्तू घ्या. तिच्याविषयी दोन शक्यता आहेत. 
ती ए' असेल किवा नसेल, ती ]' असली तर ए'& 
सत्य ठरते आणि कोणतीतरी एखादी ४ ही वस्तु 
7 नाही हेही सत्य ठरते; (कारण ]' नसलेल्या 
काही वस्तू आहेत.) तेव्हा '* ५ हा ]' आहे आणि 
४ हा 7 नाही' हे सत्य ठरते. म्हणून ' & हा 1" 
आहे आणि ४ हा 1 नाही किवा £ हा 7 नाही 
आणि १ हा 7 आहे ' हेही सत्य ठरते. कारण ]0 


१४ 


सत्य असेल तर (1४५) सत्य असते. म्हणजे 
£.(ए' 3३ "> ]"४) * हे सत्य ठरते. आता दुसरी 
शक्‍यता घ्या. समजा, & हा ॥ नाही. मग “रा"ळ 
सत्य ठरते, आणि "४ हेही सत्य आहे कारण काही 
क्ॅस्तू ॥' आहेत असे आपण मानले आहे. तेव्हा 
* --एळ आणि 1४ हे सत्य ठरते. आणि म्हणून 
* ए' आणि “आएछ]ए किवा “>, आणि ॥"५१' हे 
सत्य ठरते. कारण ६ सत्य असेल तर (10४५) सत्य 
असते. म्हणजे “(15 24 “> ए'ए)' सत्य ठरते. 
आता हे कोणत्याही & विषयी आणि कोणत्यातरी 
४ विषयी सत्य असल्यामुळे * (४) [ (प) 
(ए७ 53६ "2 ए'ए) ] सत्य ठरते. 


म्हणजे काही परिस्थितीत-जेव्हा काही वस्तू 
असतात आणि काही वस्तु 7' नसतात तेव्हा- 
* (३) [ (घर) (७-9) ]! हे आधार- 
विधान सत्य ठरते. पण (घ7) (॥४२4-य"ए) 
हा निष्कषे नेहमीच असत्य असणार. कारण 
£ (ए४४-"४) ' ह्याचा अथ '४ हा 7 आहे 
आणि 17 नाही किवा ४ हा 1' नाही आणि ए 
आहे ' असा होतो आणि हे म्हणणे आत्मव्याघाती 
असल्यामुळे कोणत्याही ४ विषयी ते सत्य असणे 
अशक्‍य आहे. तेव्हा वरील अनुमान असे आहे की 
त्याचे आधारविधान सत्य असणे शक्‍य आहे. पण 
त्याचा निष्कषे असत्य असलाच पाहिजे. तेव्हा हे 
अनुमान अप्रमाण आहे. 


हे अनुमान अप्रमाण, कुतकित का आहे याचे 
स्पष्टीकरण कोपी यांनी अशा प्रकारे दिले आहे. हे 
स्पष्टीकरण बारलिंगे देत नाहीत. ते फक्त एवढेच 
म्हणतात की “... अशासारखा युक्तिवाद केला 
तर तो कुतकित आहे हे आपल्या तेव्हाच ध्यानात 
येईल... ” ह्याचे कारण ते जे देतात ते केवळ 
चूक नाही; ते अर्थशून्य आहे. 

आता पुढे पाहू. सामान्यवाची उदाहरणी- 
करणाच्या नियमाचे एवढे विवेचन केल्यानंतर 
बारलिंगे अस्तित्ववाची सामान्यीकरणाच्या विवे- 
चनाकडे वळतात. वर उद्धृत केलेल्या उतार्‍यानंतर 
पुढील मजकूर येतो : “(१५) (२) अस्तित्ववाची 
सामान्यीकरण--य़ा नियमानुसार मांडलेले खालील 
निष्कर्ष सुतकित आहेत. 


नवभारत 


ऑक्टोबर, १९७९ 
प ग्छ 
“.(घक) एक ..(प7) 9 डं 
1०० ७७ 


(व एका करे 

(१६) . यावरून आपल्याला असे दिसून येईल की 

अस्तित्ववाची सामान्यीकरणाच्या नियमाचा आकार 
(38 

जल असा आहे. (१७) आपण वर 

पाहिलेल्या उदाहरणात आघारवाक्य आणि निष्कर्ष 

वाक्य ही दोन्हीही प्रकथने आहेत, (१८) परंतु 


. प्रकथन-फलनांच्यापासून प्रकथनांच्या स्वरूपाचे या 


नियमानुसार काढलेले पुढील निष्कर्षही सुतकित 
आहेत. 
91 9389 ए ७५ व 
.. (घऊ) ७७ (त (कात रे 
(१९) म्हणजे यावरून आपल्याला असे दिसून येते 
की, “४! आणि ' ७? यांच्या, मुक्‍तबद्धतेच्या बाब- 
तीत पहिल्या नियमात आपण जो निवध घातला 
होता तोच येथेही लागू पडतो. (२०) फरक इत- 
काने की पहिल्या नियमात आपण “ ४ ७? कडन 
| श्छ डो जातो तर या नियमात * 7) कडून 
४ &' कडे, (२१) परिणामत: आपल्याला असे 
म्हणता येईल की अस्तित्ववाची सामान्यीकरणात 
“४२? मधील “७ जेथे मुक्‍त असेल तेथे ४ ७ 
मधील “ &' मुक्‍त असलाच पाहिजे, किवा "७१? 
मधील “४, “४ &? मधील * ८? मक्‍त असल्या- 
मुळेच मुक्‍त असेल. (२२) म्हणून या नियमानुसार 
काढलेले पुढील प्रकारचे तर्क कुतकित ठरतील- 
ए% 55 "> ]? 


लेल्या अनुमानांची 
उदाहरणे दिली आहेत व ती योग्य आ 
(१९) मध्ये ते असे जे म्हणतात की, “ यावल 
आपल्याला असे दिसुन येतेकी ' ,) > 


४५१ अ 


तकरेखा, ( भाग २ ) 


यांच्या मुक्‍तबद्धतेच्या बाबतीत पहिल्या नियमात 
आपण जो निवंध घातला होता तोच येथेही लागू 
पडतो ते गैर आहे. ते दोन कारणांमुळे गैर आहे. 
हा निर्बंध दुहेरी आहे. एकतर » ८ मुक्रर केला 
असता एखादा चिन्हप्रयोग जर ५ असायचा असेल 
तर , & मध्ये जेथे जेथे & मुक्‍त असेल तेथे तेथे 
४ प्रविष्ट करून ५ प्राप्त झालेला असला पाहिजे. 
दुसरी गोष्ट अश्ली की ह्या सर्वे ठिकाणी ४५ मध्ये ५ 
मुक्‍त असला पाहिजे. आता वारलिंगे ह्यांनी जी 
उदाहरणे दिली आहेत त्यांच्यापासुन हे निबंध घालणे 
आवद्यक आहे ही गोष्ट ध्यानांत येत नाही. उदा. 
ह्या निबंधाचा भंग केल्याने काही घोटाळा होतो 
असे दाखवून देणारी ती उदाहरणे नाहीत. दुसरी 
गोष्ट अशी की हे निर्बध पहिल्या नियमात- म्हणजे 
सामान्यवाची उदाहरणाच्या नियमात - घातलेले 
नाहीत. '४ ७! आणि “४०? ह्या चिन्हप्र योगांचा 
वापर करून संख्यीकरणाचे सर्वे नियम मांडण्यात 
येत आहेत आणि हे निवंध ह्या चिन्हप्रयोगांवर 
घालण्यात आले आहेत. » (८ म्हणजे कोणता चिन्ह 
प्रयोग हे मुक्रर केल्यानंतर एखादा चिन्हप्रयोग 2७ 
म्हणून योग्य प्रकारे गणला जायचा असेल तर त्याने 
कोणत्या अटींचे समाधान केले असले पाहिजे हे 

ंगणारे ते निर्बंध आहेत. ही प्राथमिक गोष्ट 
बारलिंगे यांनी ध्यानात घेतलेली नाही. यामुळे 
त्यांचे पुढचे (२०) हे वाक्यही चूक ठरते. ह्यात ते 
म्हणतात “ फरक इतकाच की पहिल्या नियमात 
आपण “४ &' कडून '४५! कडे जातो तर या 
नियमात आपण “* ७०१ कडून “४ ८ कडे.” हा 
घोटाळा आहे. नञापण कोणत्याच अर्थाने कधीही ४५ 
कडून ४ & कडे जात नाही. अनुमानात आपण 
आधारविंधानाकडून निष्कर्षाकडे जातो हे म्हणणे 
योग्य आहे. म्हणून सामान्यवाची उदाहरणी- 
करणाच्या नियमानुसार (८८ ) ५८ ह्या आका- 
राच्या आधारवाक्याकडून %४ ह्या आकाराच्या 
वाक्याकडे आपण जातो आणि अस्तित्ववाची 
सामान्यीकरणाच्या नियमानुसार /० ह्या भआाका- 
राच्या वाक्‍्याकडून (घृ ८) » & ह्या आका- 
राच्या वाक्‍्याकडे आपण जातो हे म्हणणे योग्य 
आहे. भाता अस्तित्ववाची सामान्यीकरणाच्या 
निग्रमानुसार आपण प्रमाण आहोत असा दावा 


१५ 


करणारे अनुमान आपल्यापुढे आहे असे समजा. ते 
खरोखर प्रमाण किंवा सुतक्रित आहे की नाही हे 
तपासण्यासाठी त्याचे आधारवाक्य ,४ ५ ह्या आका- 
राचे आणि निष्क्षेवाक्य (८) ४ & ह्या 
आकाराचे आहे को नाही हे पहावे लागेल. ह्यासाठी 
प्रथम & ८ मुक्रर करावा लागेल आणि मग ह्चा 
४ ७८ च्या संबंधात आधारवाक्य ४५ आहे की 
नाही हे पहावे लागेल. म्हणजे , ८८ मध्ये जेथे, 
जेथे & मुक्‍त आहे तेथे, तेथे ५० मध्ये ७ 
मुक्‍त आहे कौ नाही हे पहावे लागेल, ७ & 
मुक्रर केल्यानंतरच एखादा चिन्हप्रयोग ह्या »४ & 
च्या संदर्भांत ४ आहे को नाही हे ठरविता येते 
तेव्हा ४७ कडून & ८ कडे जाण्याचा प्रश्‍नच 
उपस्थित होत नाही. ह्या स्पष्टीकरणानंतर बारलिंगे 
यांचे पुढचे (२१) हे वाकय पूर्णपणे चूक आहे हे 
आणखी सांगायला नको. हे वाक्य असे आहे, 
£' परिणामतः आपल्याला असे म्हणता येईल की 
अस्तित्ववाची सामान्यीकरणात * ७७१ मधील 
५, ! जेथे मुक्‍त असेल तेथे ' ४ ८ ' मधील * ७ १ 
मुक्‍त असलाच पाहिजे, किवा * ४४१ मधील “४? 
५ ४ & १ मधील “ ७ * मुक्‍त असल्यामुळेच मुक्‍त 
असेल. ” आपण वर म्हटल्याप्रमाणे बारलिगे येथे 
नेमके उलटे विधान करीत आहेत. पुढच्या (२२) 
आणि (२३) ह्या वाक्यांत अनेक चुका आहेत. ही 
वाक्ये अशी आहेत. : 

“ म्हणून या नियमानुसार काढलेले पुढील प्रका- 
रचे तके कुतकित ठरतील- 


७ 55 "> ]"४ 
" (घ्ड) (एकव्च्यारळ) 

कारण या ठिकाणी ' ८४' मधील ४ हा *७ 
* £ & * मध्ये मुक्‍त नसतानाही मुक्‍त आहे. ” 

चूक (१) : “ म्हणून या नियमानुसार काढलेले 
पुढील प्रकारचे तक कुर्तकित ठरतील “ हे म्हणणे 
व्रिचित्र आहे. एखाद्या नियमाला अनुसरून केलेली 
अनुमाने जर कुतकित ठरत असतील तर त्या निय- 
माला तकेशास्त्रात स्थान नसते. बारलिंगे यांनी 
ह्याऐवजी असे काहीतरी म्हटले पाहिजे : “ पुढील 
प्रकारचे तक जरी या नियमाला अनुसरून काढले 
असल्यासारखे भासत असले तरी ते वस्तुतः ह्या 


१६ 


नियमाला अनुसरून काढलेले नाहीत व ते कुतकित 
आहेत.” चूक (२) : हे अनुमान कुतकित असण्याचे 
बारलिंगे यांनी दिलेले कारण असे आहे: “या 
ठिकाणी * ४०? मधील ४ हा * ०१, & ७? 
मध्ये मुक्‍त नसतानाही मुक्‍त आहे. ” आता » & 

मध्ये काय मुक्‍त नसतानाही ७ मध्ये ० मुक्‍त 
आहे हे बारलिंगे सांगत नाहीत. पण ते स्पष्ट आहे. 
४ & मध्ये ७ मुक्‍त नसतानाही ४ मध्ये ७ 
मुक्‍त आहे असे त्यांना म्हणायचे आहे. आता » ७ 
मध्ये ८ मुक्त नाही हे त्यांचे म्हणणे चूक आहे. 
कारण येथे (७ ) ५७ म्हणजे “(घूर) 
( ए5 २३ ">ए)?; तेव्हा ८ म्हणजे ' &!; 
आणि 6 & म्हणजे “ ( "5 35 >)! ह्या 
%& मध्ये & मुक्‍त आहे; * ( ए८ ३ "य्ड) 
मध्ये ।  ' मुक्‍त आहे. चूक (३ ) : बारलिगे यांनी 
हे अनुमान कु्तकित असण्याचे जे कारण दिळे आहे 
ते अस्तित्वातच नाही हे तर झालेच, पण ते अस्ति- 
त्वात असते तरी त्याचा हे अनुमान कुतकित अस- 
ण्याशी काही संबंध नसता. हे अनुमान कुतकित 
असण्याचे खरे कारण असे आहे : अस्तित्ववाची 
सामान्यीकरणाच्या नियमाला अनुसरून जर हे अनु- 
मान करण्यात आले आहे असा दावा असेल तर 
त्याचा आकार असा पाहिजे: 


1281 
..(ए८)५४८ 
आता हे अनुमान असे आहे: 
एक्या" 
.. (>7) (एर) 

तेव्हा आपण वर पाहिल्याप्रमाणे ह्या अनुमा- 
नाच्या संदर्भात * (परू) ' ( [एज २ "राक ) 
म्हणजे (८) ४८, '&' म्हणजे ८. आणि ४ 
म्हणजे ( 1" > तयारड ).' तेव्हा ४४ च्या व्याख्ये- 
प्रमाणे ह्या अनुमानाचे आधारवाक्य ४७ ठरायचे 
असेल तर ५८ मध्ये जेथे जेथे ८. मुक्‍त असेल तेथे 
तेथे ७७ मध्ये ७ मुक्‍त असला पाहिजे, म्हणजे 
“ (7:३-'>) ' मध्ये जेथे, जेथे € &! मुक्‍त 
असेल तेथे, तेथे * (7:०9) ' मध्ये जो ७ 
असेल तो मुक्‍त असला पाहिजे. आता 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


ऑक्टोबर, १९७९ 


* (ए७4--]"५)' मध्ये 0 म्हणजे ' 5 ! तरी असेल 
किंवा “४ तरी असेल. तो “५! असला तर 
" ए५३-<?$ मध्ये ज्या, ज्या ठिकाणी * £ ' मुक्‍त 
आहे त्या प्रत्येक ठिकाणी “ (५३-1४) ! मध्ये 
“»' मुक्‍त आहे असे म्हणता येणार नाही. 
* (ए६->ए) ' मध्ये ' , ' दोन ठिकाणी मुक्‍त 
आहे आणि * ]' 3३" ' मध्ये "४? एकाच 
ठिकाणी मुक्‍त आहे. समजा ४ म्हणजे * ४” असे 
मानले तरी हीच अडचण उद्भवते. म्हणून 
* (ए७या')' हे क. म्हणून घेतले तर 
* (ए४/>य'ऱ) ' ह्या चिन्हप्रयोगाला ५७ 
म्हणता येत नाही आणि म्हणून वरील अनुमान 
अस्तित्ववाची सामान्यीकरणाच्या नियमानुसार 
सुतकित ठरत नाही. 

एखाद्या बोडक्या माणसाविषयी ' त्याने हॅट 
घातली आहे म्हणून तो पदवीधर असला पाहिजे ! 
असे कुणी भनुमान केले तर तो दुहेरी चूक करीत 
असतो. ज्या आधारावर तो निष्कर्ष काढीत असतो 
तो आधार प्रत्यक्ष अस्तित्वात नसतो ही एक चूक 
आणि तो आधार अस्तित्वात असता तरी त्याचा व 
निष्कर्षाचा काहीही संबंध नसता ही दुसरी चूक. 
अशी दुहेरी चूक बारशिगे यांनी केली आहे. 

कोपी यांची संबंधीत वाक्ये स्पष्ट आहेत. ती 
अशी : “ पृप७ टुभाशा'७] ठ्ाएभापणा 
8०एभपांगष१्ट & ते ७७ 80४९8 10 7७- 
शग, छी. 8 6001608 1110101106 88 

फशऱ्डत्याग् 
«* (एर) (ए७्यतज) 

हीय 002 89110७१ ७४7 ७, ७७०६१४० 
५» (४१) 0१०७8 100 00ठपा' शी'66 गा कभ 
( ' ए७44य'7') ६७ 8] 018008 18 & 
(“»:) 0००पा'8 ॥60 [1 ४७ (७३ 
तया!) , पभा०6 : ए्या"' 151008 
ग््हांपणा७(6 ५ 0011 एणांला * ( पळ ) 
( ए७तया'ळ )' रछा) 6 ०७४६७१ 88 
(छ्& ) ८ 07 ए७. ” म्हणजे -_ 
“ ४ & भाणि 5 ह्यांच्या संबंधीचा आपला जो 
सामान्य संकेत आहे तो पुढे दिलेल्या अनुमाना- 
सारखे चूक अनुमान 110 ह्या नियमाला अनुसरून 
घडून येण्याला प्रतिबंध करतो : 


तकंरेखा, (भाग २) 


गरा" 
रत त्ज्याही 

कारण ८६. ' (प७3त्या'श)! मध्ये ७ (“३ ') 
ज्या, ज्या ठिकाणी मुक्‍त म्हणून उपस्थित आहे त्या 
सवे ठिकाणी ५४ मध्ये ( एच्व्त्या ) ४ 
(“४ ) मुक्‍त म्हणून उपस्थित नाही. म्हणून 
ज्याच्यापासून 119 ला अनुसरून * ( एक ) 
(एशव्न्या' )' हा (८) ४ म्हणून 
प्राप्त करून घेता येईल असा ' ऐ७:३"-"४' हा 
-उचित ७» नाही.” 


ह्या विवेचनावरून एक गोष्ट स्पष्ट होईल. जरी 
संख्यीकरणाच्या नियमांचे आपले विवेचन बारलिंगे 
यांनी कोपींवर आधारलेले असले तरी कोपी काय 
म्हणतात हे त्यांना समजलेले नाही. " ८ १ आणि 
€ ठू? ह्या चिन्हप्रयोगांच्या घडणीविषयी कोपीनी 
जे संकेत स्वीकारलेले आहेत ते त्यांना समजलेले 
नाहीत आणि त्यांचा वापर करून संख्यीकरणाचे जे 
नियम कोपी यांनी मांडले आहेत ते त्यांना समज- 
लेले नाहीत. मग त्यांनी कसले विवेचन केले आहे ? 
थोडक्यात असे म्हणता येईल की बारलिंगे यांच्या 
ह्या विवेचनात काही किवा खूप चुका आहेत हे 
म्हणणे उनोक्ती ठरेल. हे विवेचन अर्थशून्य आहे. 
विद्यापीठांच्या परीक्षांसाठी परीक्षक म्हणून काम 
करणाऱ्या व्यक्‍तींना येणारा एक अनुभव असा 
असतो की विद्यार्थी एखाद्या प्रश्‍नाचे उत्तर म्हणून 
काहीतरी लिहितो, तो बरेच लिहित जातो, कित्येक 
संबंधित शब्दांची पेरणी तो मधून मधून करीत 
रहातो. पण परीक्षकाच्या ध्यानात हे येते की त्याला 
त्या प्रश्‍नाच्या उत्तरादाखल काही म्हणायचे नसते, 
तो काही मुद्दे, युक्तिवाद, विचार मांडीत नसतो, 
तो फक्त एकांमागून एक वाक्ये लिहीत असतो, 
त्याला काही किमान लांबीचे लिखाण करायचे 
असते. परीक्षक उत्तरे न वाचता त्यांच्या सर्वेसाधा- 
रण लांबीवरून गुण देतात ह्या समजुतीने बहुधा 
विद्यार्थी असे करीत असावेत. बारलिगे यांनी केलेले 
विवेचन हया प्रकारचे आहे. त्यांनी संख्यीकरणाच्या 
नियमांचे विवेचन केलेलेच नाही, विवेचन करण्याचा 
आव आणला आहे, आविर्भाव, हावभाव, केले 
आहेत. उत्तर द्यायचा प्रयत्न न करता उत्तर 
न.भा. ३ 


१७ 


देण्याचे सोंग करणारा विद्यार्थी परीक्षेच्या आपत्तीत 
सापडलेला असतो. वारलिंगे कोणत्या आपत्तीत 
सापडले होते ? क्लीन 

* संख्यीकरणाचे नियम उदाहरणासहित स्पष्ट 
करा? असा प्रश्‍न परीक्षेत विचारला असता जर बार- 
लिंगे ह्यांचे वरील विवेचन कुणी उत्तरादाखल दिले 
तर तकेद्यास्त्र जाणणारा कुणीही परीक्षक त्याला 
शून्य गुण देईल. ट्युटोरियलमध्ये त्याने अशा प्रका- 
रचे उत्तर दिले तर त्याला हा विषय काहीही सम- 
जलेला नाही हे ओळखून शिक्षक त्याला प्रारंभा- 
पासून परत शिकवायला सुरवात करील किंवा त्याचा 
नाद सोडून देईल. 

“ तकरेखा ( भाग २) ' ह्या पुस्तकाचा 
वापर करणारे जर कुणी हे परीक्षण वाचत असतील 
तर त्यांच्यासाठी हे सांगणे आवर्यक आहे की उर- 
लेल्या संख्यीकरणाच्या नियमांचे विवेचनही असेच 
समूळ चुकलेले आहे. त्यांनी विशेषतः पृ. १५१ वर 
दिलेली पहिली निगमतिका पहावी. तिच्यात (५) 
ही पायरी "१८२०0 अशी आहे. आणि तिच्य़ा- 
पासून अस्तित्ववाची सामान्यीकरणाचा नियम 
लावून (६) ही पायरी ' (७) ४१८२०0 अश्ली 
घेतली आहे ही घोडचूक आहे. ह्या नियमानुसार 
"(ए७८) [४८२०0] ही पायरी निष्पन्न होईल. 
आणि मग पुढील पायरी कोसळेल. ही साधी गोष्ट 
बारलिंगे यांना माहीत नाही. पण त्यांना बर्‍याच 
साध्या गोष्टी माहीत नाहीत. 

उदा. पृ. २०७ वर बारलिंगे यांनी एक 
उदाहरण सोडवून दाखविले आहे. ते कोपींवरून 
बदलून घेतले आहे, कोपी यांचे उदाहरण असे आहेः 
6 ॥ (08ता1]180 18 0006 ९३७०४४० (1181) 
छाोए 10प-0०€ते टक्का, गणला 0०७, 10 
058१111860 18 8 10ए-0॥060 ०&1'. ” 

ह्याचे बार्रलिगे यांनी केलेले परिवर्तन असे 
आहे: 

* कोणतेही पाकेर पेन कोणत्याही कमी 
किमतीच्या पेनापेक्षा महाग असते. म्हणून कोणतेही 
पाकेर पेन कमी किमतीचे पेन नसते. 


हे उदाहरण देण्यामागचा कोपी यांचा मुद्दा 
असा आहे, की अनेकदा व्यवहारात आपण जी अनु- 


श्द 


माने करतो त्यांच्यात काही आधारविधाने जशी 
आपण स्पष्टपणे स्वीकारलेली असतात तज्षी काही 
आधारविधाने अध्याह्त असतात. ही अध्याहृत 
आधारविधाने उघडपणे सत्य असल्यामुळे कुणीही 
ती मान्य करील अश्ली ती असतात व म्हणून ती 
स्पष्टपणे नमूद करण्याचे कारण नसते. उदा. वरील 
य्‌क्‍्तिवादाच्या पायर्‍या स्पष्टपणे नमूद केल्या तर 
ही गोष्ट उघड होईल. ह्या पायऱ्या अश्या दाखविता 
येतील: “ समजा क्ष हे कोणतेही पारकर पेन आहे 
आणि य हे कोणतेही कमी किंमतीचे पेन आहे. 
कोणतेही पाकेर पेन कोणत्याही कमी किमतीच्या 
पेनापेक्षा अधिक महाग असते असे आधारविधानात 
सांगितले असल्यामुळे क्ष हे य पेक्षा महाग आहे असे 
निष्पन्न होते. आता समजा क्ष हे कमी किमतीचे 
पेन आहे अस्ते आपण मानले तर क्षहे क्ष पेक्षा 
महाग आहे असे निष्पन्न होईल. पण असे असणे 
अशक्‍य आहे. कारण कोणतीही वस्तू स्वत:पेक्षा 
महाग असत नाही. तेव्हा क्ष हे जर पाकर पेन 
असेल तर ते कमी किंमतीचे पेन भाहे असे मानता 
येत नाही. ” तेव्हा ह्या युक्तिवादात “ कोणतीही 
वस्तु स्वत:पेक्षा महाग नसते ” हे उघडपणे सत्य 
असलेले आघारविधान अध्याहृत आधारविधान 
म्हणून आपण वापरलेले आहे. 

ह्या युक्तिवादाच्या पायर्‍या चिन्हांकन करून 
अशा देता येतील: & पाकर पेन आहे: ? ५; 
ः कमी किमतीचे पेन (10 फ-1100१ ) आहे : 
ग. ह; ३, $ पेक्षा महाग (11010 05]00118४0) 
आहे : 1४४७४; असे चिन्हांकन स्वीकारू. मग 
* कोणतेही पारकर पेन कोणत्याही कमी किमतीच्या 
पेनापेक्षा जास्त महाग असते? ह्या आधारविधानाचा 
अर्थ असा होईल की कोणतेही &£ हे पाकेरपेन घेतले 
तर, जर कोणतेही ४ हे कमी किमतीचे पेन घेतले 
तर ८ हे 7 पेक्षा जास्ती महाग असते. म्हणजे: 
(३) [(७>(४) (1७२०७7), 
ह्या आधारविधानापासून ' कोणतेही पाकेरपेन हे 
कमी किमतीचे पेत नसते ' हा निष्कर्ष आपण 
काढला आहे. म्हणजे (५) (02० “21. ) 
असा आपला निष्कर्ष आहे. आणि हा निष्कषे 
काढताना “ कोणतीही वस्तू स्वत:पेक्षा महाग नसते ' 
हे अध्याहृत आधारविधान वापरण्यात आले आहे. 


नवभारत 


ऑक्टोबर, १९७९ 


म्हणजे * (६ ) > ४८%. आता ह्या अनुमानाच्या 
पायर्‍या सरळपणे मांडता येतील : 


1. () [0२२० (४) 


(४० २५१ )] टे ) 
2, (३) "२ एक (४ >या) 
3.0]२> (ए) (॥/० ळण ) 
१, सा. उदा, 
>> 4, 0३ 
5.(ए) ([७>॥७५) 
३,४ संघात 
6. ॥. ० ॥55 ५ सा. उदा. 
॥. "2 ४१७७ २ सा. उदा. 


8. तर गळ । 
प ( 7८:०० > 1, ) 
10, (५) (0?४5- आाळ 3) 


आता बारलिंगे यांनी हे उदाहरण कसे 
सोडविले आहे ते पाहू. त्यांनी वर दिलेली चिन्हां- 
कनाची रीतच वापरली आहे. येथे एक गोष्ट 
सांगितली पाहिजे. वारल्गे आपण कोणते चिन्हां- 
कन स्वीकारीत आहोत हे स्पष्टपणे सांगत नाहीत. 
त्याचा वाचकाला तक॑ करावा लागतो. आता 
£' कोणतेही पार्कर पेन कोणत्याही कमी किमतीच्या 
पेनापेक्षा जास्त महाग असते” ह्या विधानाचे 
चिन्हांकन बारलिंगे असे करतात: (३) (») 
[ ( ए. एर) ० 1.7] ह्याचा अर्थ असा होतो 
को कोणतेही पाकंर पेन घेतले आणि ते कोणत्याही 
इतर वस्तूहून महाग असले तर ही इतर वस्तू एक 
कमी किमतीचे पेन असते. म्हणजे पाकर पेन हे फक्त 
क्‌मी किमतीच्या पेनाहून जास्ती महाग असते. पण 
७4 आधारविधान असे सांगत नाही. ते एवढेच 
सांगते की पाकर पेन हे कोणत्याही कमी किमतीच्या 
पेनाहून अधिक महाग असते. असो. कोणतेही पाकर 
पेन कमीकिमतीचे पेन नसते? ह्या निष्कर्षाचे चिन्हां- 
कन ते असे करतात :(5) (१) [05>-य,१].म्हणजे 
कोणतेही पारकर पेन घेतले तर इतर कोणतीही वस्तू 
कमी किमतीचे पेन नसते. मग पुढे ते दोन अध्याहूत 
आधारविधाने स्वीकारतात : एक असे की (पर) 
[(7) (7?>-॥५)]. म्हणजे एक पाकर पेन असे 


र पट 


तरकरेखा, ( भाग २) 


आहे की ते इतर कोणत्याही वस्तूपेक्षा महाग आहे. 
(हे आधारविधान अर्थात उघडपणे सत्य तर नाहीच 
पण उर्घेडंपणे असत्य आहे.) दुसरे स्वीकारलेले 
अध्याहृत आधारविधान असे : (४) (४) [1.7० 
“2 ?2]. म्हणजे कोणतेही कमी किमतीचे पेन 
घेतले तर इतर कोणतीही वस्तू पारकर पेन नसते. 
एवढी सामग्री स्वीकारून त्यांनी एकंदर १९ ओळींची 
निगमनिका दिली आहे आणि निष्कर्ष सिद्ध केला 
आहे. पण एवढी यातायात करण्याचे त्यांना कारण 
नव्हते. त्यांचे जे दुसरे आध्याहूत आधारविधान 
आहे त्याच्यापासून त्यांचा निष्कष सरळ सिद्ध होतो : 

1. (३) (४) [७२2४] 

/”.. (झ) (१) ?२२>-< ४] 

2. (४) [1.४० "<&] 

3. [1७४० --75] 

4. [?५5 ">19] 


5. (ए)[?5> > ४] 

6. (ह) (४) [००2] 

म्हणजे ज्या मूळ आधारविधानापासुन एक निष्कर्ष 
काढायला दिला आहे त्याला पूर्णपणे वगळून आणि 
केवळ एका अध्याहृत आधारविधानापासून बारलिंगे 
यांना काढायचा असलेला निष्कषे काढता येतो. 

पदव्युत्तर शिक्षण घेऊ पहाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 
शिकविण्याचीच नव्हे तर कॉलेजात शिकविणाऱ्या 
शिक्षकांची गुणवत्ता सुधारण्याची जबाबदारी 
ज्यांच्यावर आहे अशा विद्यापीठातील दोन प्राध्या- 
पकांनीं ह्या स्वरूपाचे पाठ्यपुस्तक प्रसिद्ध करावे ही 
हतवुद्ध करून सोडणारी गोष्ट आहे. थोडक्यात ह्या 
प्रिस्थितीचे वर्णन असे करता येईल : बारलिगे 
यांना हा विषय य्रेत नाही आणि त्याच्यावर त्यांनी 
पाठ्यपुस्तक लिहिले आहे. कुणालाही अशक्‍य वाटेल 
अशी ही परिस्थिती शप कशी झाली ह्याचा उल- 
गडा आपल्याला करायचा आहे. हा काहीसा कांटने 
उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नासारखा प्रश्‍न आहे. आप- 
ल्याला वस्तूंचा अनुभव येतो. वस्तूंचा अनुभव येणे 
शक्‍य असण्याच्या अटी कोणत्या ? ह्याच न्यायाने 
असे विचारू की विद्यापीठाचे दोन प्राध्यापक आप- 
ल्याला न येणाऱ्या विषयावर पाठ्यपुस्तक प्रसिद्ध 
करतात. हे शक्‍य असण्याच्या अटी कोणत्या ? ह्या 


अनुक्रमणिका 


१९ 


प्रश्‍नाचे उत्तर शोधण्यासाठी पुढील गोष्टी ध्यानात 
घ्याव्या लागतील : 

(१) ह्या पुस्तकाची प्रा. दे. द. वाडेकर यांनी 
भलावण केली आहे. ते म्हणतात, “ या ग्रंथाच्या 
रचनेच्या मागे तो विशिष्ट पातळीवरील शेक्षणिक 
वर्गातील परीक्षार्थी विद्याथिवर्गास उपयोगी पडावा 
अशी प्रमुख उपयुक्‍ततेची भूमिका असली तरी, व 
तीस अनुसरून त्याची रचनाही केलेली असली तरी, 
तेवढ्या भूमिकेपुरताच हा ग्रंथ मर्यादित नाही. तो 
केवळ पाठ्यपुस्तकाच्या स्वरूपाचा नसुन त्यास 
प्रबंधग्रंथही म्हणता येईल अश्या उच्च दर्जाचे त्यातील 
तकंवैचारिक धन आहे यात बिलकूल शंका नाही.” 
आता प्रा. वाडेकर ह्यांच्याशी ज्यांचा परिचय आहे 
त्या सर्वांनाच कोणत्याही व्यवहाराच्या नैतिक अंगा- 
विषयी ते अतिशय दक्ष आणि चोख असतात असाच 
अनुभव आलेला असणार, प्रा. वाडेकरांची स्वत:- 
विषयीची कल्पनाही अशीच आहे, हाही अनुभव 
त्यांना आलेला असणार. आता प्रश्‍न असा उपस्थित 
होतो को प्रा. वाडेकरांनी ह्या पुस्तकाला जे प्रशस्ती- 
पत्रक दिले ते कशाच्या आधारावर ? 

(२) पुणे विद्यापीठाच्या तत्त्वज्ञान आणि तके- 
शास्त्र ह्या विषयांच्या अभ्यासमंडळाने हे पुस्तक 
अधिकृत पाठयपुस्तक म्हणून लावले आहे. ही 
नेमणूक ज्यांनी केली त्यांनी हे पुस्तक वाचले होते 
का? उच्च माध्यमिक शालान्त अभ्य़ासक्रमासाठीही 
हे पुस्तक अधिकृत पाठ्यपुस्तक म्हणून नेमण्यात आले 
आहे. बारावीच्या परीक्षेसाठी जो अभ्यासक्रम आहे 
त्याच्यासाठीसुद्धा हे पुस्तक अधिकृत पाठ्यपुस्तक 
म्हणून नेमण्यात आले आहे. 

(३) हे पुस्तक पाठ्यपुस्तक म्हणून शिकविण्यात 
येत आहे की नाही ? येत असल्यास शिक्षकांना 
आणि विद्यार्थ्यांना ह्या चुका कश्या आढळल्या 
नाहीत ? ह्या संदर्भात एका शक्यतेचा निदेश करता' 
येईल. हे जे आधुनिक आकारिक तकंशास्त्र आहे 
त्याचा ' प्रकथनीय तकशास्त्र ) (0100])०४1018]' 
1,010) हा भाग सोपा आणि यांत्रिकपणे शिकता 
येण्यासारखा आहे. एकसामान्यवाची प्रकथना- 
विषयीचा भागही असाच आहे. फक्‍त बहुसामान्य- 
वाची प्रकथतांविषयीचा काय तो भाग काहीसा 
गुंतागुंतीचा आहे. ह्या भागाला स्पर्ष न 


२० 


करताही १०० गुणांचे प्रश्‍न सोडविता येतील 
अशी जर प्रश्‍नपत्रिकेची आखणी केली तर 
तो वर्गात शिकविण्याचे कारण पडत नाही, 
विद्यार्थ्याला तो वाचायचे कारण पडत नाही. 
पुस्तकाची शोभा वाढवीत तो अस्पृष्ट आणि शुद्ध 
अवस्थेत विराजत रहातो. 


(४) पण शिक्षकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी अभ्यासा- 
साठी म्हणून वाचला नाही तरी एखाद्या जाणकार 
वाचकाने कुतूहल म्हणून जर हा भाग वाचलातर काय 
होईल ? ही भीती लेखकाला नेहमीच राहील. पण 
पुढील गोष्टी ध्यानात घेतल्या तर ह्या भीतीचा खूपच 
संकोच होईल आणि तिची तीव्रताही कमी होईल. इंग्र- 
जीतुन आकारिक तर्कशास्त्र चांगल्या प्रकारे शिक- 
लेला माणूस हे पुस्तक वाचणे अतिशय असंभवनीय 
आहे. हे वाचण्यासाठी नवीन परिभाषा त्याला 
आत्मसात करावी लागेल भाणि हा सवे खटाटोप 
करण्याचे त्याला कारण नसते. तेव्हा अश्या वाचकां- 
पासुन आपण सुरक्षित आहोत अशी बरीचशी खात्री 
लेखक बाळगू शकतात. निव्वळ मराठी वाचक घेतला 
“तर तो ह्या विषयाकडे आदरयुक्त भीतीने आणि 
साशंकतेने पहात असतो. साध्या गोष्टीही विलक्षण 
गुंतागुंतीच्या वाटतील अश्ली जर लेखकाची लेखन- 
शेली असेल तर काही परिच्छेद वाचल्यानंतर वाचक 
इतका गोंधळून गेलेला असेल की हा विषय आपल्या 
आटोक्यातला नाही अशी त्याची खात्री पटेल, पुस्त- 
कातून जेवढे हातात मिळेल तेवढे कुतज्ञतेने स्वीका- 
रून विषयाविषयी, आणि लेखकाविषयी अतीव आदर 
भावना धारण करून तो निवृत्त होईल. अशी भाषा 
लिहिण्यात बारलिंगे वाकबगार आहेत. उदा. पुढील 
वाक्य घ्या. “ प्रकथनात्मक भाषेपासुन निष्कर्षाप्रत 
सत्यतामूल्यात्मक एक प्रकारचा विश्‍वास निर्माण 
करणे हे युक्तिवादाचे काम आहे” (पृ. २३७), 
ह्याचा अर्थ असा दिसतो ! “युक्तिवादाचे प्रयोजन 
किवा कार्ये म्हणजे त्याचा जो निष्कर्ष असतो तो सत्य 


नवभारत 


ऑक्टोबर, १९७९ 


आहे असा विश्वास ऐकणाऱ्याच्या मनात निर्माण 
करणे हे होय. प्रकथने मांडणे हा भाषेच्या अनेक 
उपयोगांपैकी एक उपयोग आहे.ह्याला भाषेचा प्रक- 
थनात्मक उपयोग म्हणू या, युक्तिवाद प्रकथनांचा 
बनलेला असल्यामुळे युक्तिवाद मांडण्यासाठी भाषेचा 
जो उपयोग करण्यात येतो त्याचा अंतर्भाव भाषेच्या 
प्रकथनात्मक उपयोगात करणे योग्य ठरेल.” 


एवढ्या विवेचनावरून ह्या स्वरूपाचे पाठय- 
पुस्तक प्रतिष्ठित होण्याच्या अटी कोणत्या हे ध्यानात 
येऊ शकेल. तथापि ही एकंदर परिस्थिती शोचनीय 
आहे आणि ती सुधारण्याचा झटून प्रयत्न केला 
पाहिजे असे अनेकांना वाटेल, ह्या मंडळींनी ध्यानात 
घ्यावी अशी महत्त्वाची गोष्ट ही की ह्या परि- 
स्थितीवर इलाज म्हणून जे नेहमीच्या पठडीतील 
उपाय आपल्याला सुचतील ते येथे चालणार नाहीत 
ही गोष्टही ह्या उदाहरणावरून सिद्ध झाली आहे. 
महाविद्यालयातून दिकविणारे शिक्षक कच्चे असतात 
तेव्हा त्यांना सुधारायची जबाबदारी विद्यापीठातील 
प्राध्यापकांनी उचलावी हा उपाय येथे थकतो. 
कारण हे पुस्तक विद्यापीठातील प्राध्यापकांनी 
लिहिले आहे. मराठी माध्यमातून शिकविले तर 
शिक्षणाचा कस वाढेल एवढे म्हणून भागणार नाही 
कारण हे पाठ्यपुस्तक मराठीत लिहिलेले आहे. 
मराठी पाठ्यपुस्तकांमुळे दर्जा खालावतो तेव्हा इंग्रजी 
प्रमाण पुस्तकांचाच अभ्यास केला पाहिजे हे म्हणणे- 
ही पुरेसे'ठरणार नाही. कारण एका प्रमाण इंग्रजी 
ग्रंथावरून लेखकांनी हा ग्रंथ लिहिला आहे आणि 
त्याचा त्यांना लाभ झालेला नाही, देशी माणसे 
कुचकामी असतात, तेव्हा आंतराष्ट्रीय प्रतिष्ठेच्या 
व्यक्तींकडे शिक्षण सोपविले पाहिजे ह्या म्हणण्यानेही 
काही साधत नाही कारण ह्या पुस्तकाचा एक लेखक 
आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचा भाहे. 

पण काहीतरी परिणामकारक उपाय असलाच 
पाहिजे, 


बा.. ब्रा, कोल्हटकर 


च्छ ह ब 0 
मण्डूक सुक्त- वेज्ञानक दाष्ट्कांणातून ! 


मण्डूक सूक्‍्ताचे नाव ज्यांना माहीत आहे त्यांना 
त्याची ख्यातीही माहीत असेल. हे पर्जन्याला आवा- 
हन करणारे मांत्रिक सूक्त आहे, अशी श्रद्धा साय- 
णांनी नमूद केली. नव्या युगाच्या प्रारंभी मात्र या 
सूक्ताला वेगळीच प्रसिद्धी मिळाली, क्रहग्वेदाच्या 
वसिष्ठप्रणीत सातव्या मंडलात पजंन्यसूक्तांच्या 
जोडीने येणाऱ्या या सूक्तात मण्ड्कांच्या ओरड- 
ण्याची तुलना ब्राह्मणांच्या वेदपठनाशी केली आहे. 
ब्राह्मण आणि त्यांचे वेदपठन ही या सूक्तात येणारी 
उपमाने. आजच्या परिभाषेत प्रतिमा. प्रॉटेस्टंट 
चळवळीने प्रभावित झालेल्या पाइचात्त्य विद्वानांच्या 
वाचनात हे सूक्त येताच उपमान आणि उपमेय 
यांची स्थानेच जणू बदलली. नव्या युगाच्या नव्या 
दमाच्या या शिपायांनी परंपरा दुर्लक्षित करून, या 
सूक्तात ब्राह्मणांची तुलना बेडकांशी केली असून 
त्यांचे वेदपठन बेडकांच्या ओरडण्यासारखे आहे, 
असा अथे लावला, परिणामी पर्जन्याला आवाहन 
करणारा मंत्र ही पारंपरिक कल्पना मागे पडून 
एक विडंबन काव्य ( 88116 ) अशी प्रसिद्धी 
या सूक्‍्ताला मिळाली. वाचकाच्या दृष्टिकोणाचा 
काव्याच्या अर्थावर किती विलक्षण प्रभाव पडतो ते 
दाखवणारे मण्डूक सूक्त हे एक दाखला ठरावे. 
सुदैवाने लवकरच परंपरेची योग्य ती दखल घेतली 
जाऊ लागली. एक मांत्रिक सुकत म्हणूनही या 
सूक्ताचे विवरण होऊ लागले. आकाशात महामेध 
आहे तसा महामण्डूक आहे, असे विचार मांडले 
जाऊ लागले. 

माझ्या दृष्टीला या सुकतात तत्कालीन विज्ञान 
असल्याचे जाणवते. हा विज्ञानाचा भाग चिकित्सक 
वाचकांच्या नजरेस आणणे हा या लेखाचा हेतु आहे. 
या सुक्‍ताचे वैज्ञानिक दृष्टीने परीक्षण करण्याची 


कल्पना योगायोगाने सुचली. पावसाळ्याच्या 
सुरवातीचा काळ. प्राणिशास्त्राच्या एका प्राध्यापकां- 
बरोबर फिरायला गेलो असता बेडकांचे ओरडणे 
कानी आले. त्यांनी सहजगत्या सांगितले, की 
बेडकांचे ओरडणे हे ॥॥0180017-वर्षाक्तट््तूचा आरंभ 
सुचविणारे खात्रीलायक चिन्ह आहे. ही माहिती 
मिळूनही त्या अनुषंगाने मंडूक सुक्‍ताचे परीक्षण 
करण्यापूर्वी काही वर्षांचा काळ गेला, 

मण्डूकाचे ओरडणे हे वर्षाक्रतूच्या अग्रदूताचे 
पजेन्यस्तोत्र आहे हा मर्यादित अर्थाने वैज्ञानिक 
विचार आहे. या दृष्टीने या सुकक्‍ताचे वाचन अर्वाचीन 
विज्ञानाच्या प्रगतीला पोषक असेल किंवा नसेलही, 
तथापि विज्ञानाचा इतिहास, प्राचीन संस्कृती, मंत्र- 
तंत्राची पादवेभूमी यांच्या अभ्यासकाला अश्या 
अध्ययनाचे मोल विद्षेष आहे. वैदिक वाडू्मयाची 
प्राचीनता लक्षात घेता प्रगल्भ प्राणिश्ास्त्राच्या 
अपेक्षेने या सूक्ताकडे पाहणे हा एक वेडाचार 
ठरेल. त्यामुळे प्रगत विज्ञानाचे बाळकडू घेतलेल्या 
सामान्य वाचकालाही या सुक्ताच्या या नव्या 
वाचनात अगम्य असा भाग असणार नाही. 
विद्यालयीन किंवा महाविद्यालयीन अभ्यासात बेड- 
कांच्या जीवनाविषयी मिळणाऱ्या माहितीपैकी स्थल 
ज्ञानही या सुक्‍्ताच्या वैज्ञानिक अध्ययनाला पुरेसे 
ठरावे. म्हणूनच प्रत्येक गोष्टीच्या आधारासाठी 
ग्रंथाचे नाव देणे आवश्‍यक वाटत नाही. राजाराम 
महाविद्यालय कोल्हापूर येथील प्राणिशास्त्राचे 
प्राध्यापक श्री. घोरपडे यांच्याशी चर्चा, त्यांच्या 
सुचनेवरून वाचलेली क्रमिक पुस्तके आणि 
पश? ०७] यांचे 8101089 ० १७ 
4101011018 हे पुस्तक विशेषतः १७ वे प्रकरण 
यांच्या साहाय्याने मी माहिती गोळा केली आहे. 


वडया, 


२२ 


प्रस्तुत मण्डूक सुक्‍्ताचे ( त्र. वे. ७१०३ ), 
विज्ञानाच्या आधारे वाचन करण्यापुर्वी माझ्या दृष्टीने 
या सुकतात आढळणार्‍या वैज्ञानिक माहितीचा 
परिचय करून घेणे श्रेयस्कर ठरेल. 


१) अर्वाचीन प्राणिशास्त्राप्रमाणे वेडूक हा जमीन 
व पाणी या दोन्ही ठिकाणी वावरणारा उभयचर 
(&॥॥७॥10181) प्राणी आहे. बेडकाला कोरडी, 
उष्ण व थंड हवा सहन होत नाही. दमट हवेत 
त्याची कातडी. सुरक्षित असते. त्यामुळे पावसाळा 
वगळता अन्य क्रतूंतील जमिनीवरील हवामान 
ब्रेडाला अनुकूल नसते, या कारणाने पावसा- 
ळ्याच्या अखेरीस बेडूक डबकी, तळी यांच्या 
चिखलात खड्डा करून आत दडून राहतो. पावसा- 
ळ्याच्या सुरवातीला तो या भूमिगृहातुन बाहेर 
पडतो. प्रतिकूल हवामानापासुन संरक्षण मिळविण्या- 
साठी स्वतःला जमिनीत पुरून घरेऊन आत्मरक्षण 
करण्याच्या र्‍या क्रियेला [001119 101-दीघेनिद्रा 
असे म्हणतात. भारतातील बेडूक ८-९ महिने असे 
दंडून बसलेले असतात, व्रतस्थ ब्राह्मणाप्रमाणे बेडूक 
वर्षभर झोपलेले असतात', असे वर्णन वैदिक क्ररषींनी 
केले आहे. 


२) पावसाळ्याच्या आरंभी बेडकांचा आवाज 
ऐकू येतो तसा एरवी ऐकू येत नाही याचे कारण 
त्यांची * दीघंनिद्रा ? असे स्थूलमानाने म्हणता येईल, 
पण हे तितके खरे नाही. आपल्याला परिचित 
असणारा डराव डराव आवाज हा नर बेडकांच्या 
कामजीवनाला पोषक गुणधर्म (806000 त्वा'ए 
3652 0९18190161) आहे. पावसाळ्याचा प्रारंभ 
हा बेडकांचा मीलनकाल आहे. या क्रुतृत वाता- 
वरणातील आद्रेता आणि तपमान यांत होणाऱ्या 
घदलांमुळे बेडकांत कामवासना निर्माण होते. या 
अनुषंगाने बेडकांत जे विविध बदल घडतात त्यांमध्ये 
त्तर बेडकाला प्रियाराधनासाठी मोठा आवाज प्राप्त 
होतो. मण्डूक सुकतात आवाजाचा उल्लेख अनेक 
वेळा होतो, पण त्याचे हे काये आणि नरांनाच 
मोठा आवाज असतो हे वैशिष्ट्य वैदिक क्रषींनी 
नमूद तरी केळे नाही. ज्ञानाच्या विकासाची कल्पना 
ध्यानी घेता स्वेज्ञ क्रषींना ही गोष्ट माहीत नसणे 
अशक्य नाही. 


नवभारत 


ऑक्टोबर, १९७९. 


३) तलाव, डबके अश्या पाणथळ जागेजवळ 
अनेक नर बेडूक चांगली जागा निवडून मादीला 
साद घालू लागतात. त्यांचे हे मदनगींत' चालू 
असताना धोक्याची चाहूल लागली, तर हे नर 
पाण्यात बुडी मारतातं. त्यांचा भावाज थांबतो. 
एखादा वेडूक धोका नाही असे पाहून पुन्हा ओरडण 
सुरू करतो. पाठोपाठ इतर बेडूकही साद घालणे 
सुरू करतात. बेडकांच्या या ओरडण्याचे वर्णन 
पाइचात्त्य शास्त्रज्ञांनी (0701088, (१010607, 
0॥]ट 86 अल्या प्राधान्येकरून संगी- 
ताच्या प्रतिमांनी केले. याच गोष्टीला वैदिक क्रषींनी 
गुरुजींच्या पाठोपाठ वेदाध्ययन करणार्‍या शिष्यांची 
उपमा दिली, 

४) बेडकांच्या या संगीताने आकृष्ट झालेल्या 
माद्या बेडकांकडे येतात तेव्हा नर-बेडूक मादीवर 
झडप घालतो आणि मादीच्या पाठीवर स्वार होतो. 
मादी पाण्यात अंडी घालते त्याचवेळी नर बेडूकही 
त्या अंड्यांवर पंबीजे सोडतो. अशा रीतीने फल- 
धारणा होते. 

वरील चार परिच्छेदांत वणन केलेल्या विषयांच्या 
संदर्भातच मंडूकसुक्तात माहिती येते. त्याचे स्वरूप 
आता पाहू या. 

१) दीधेनिद्रा- पा0611501011 

सुक्‍्ताच्या पहिल्याच क्रचेत क्षी म्हणतात- 
ब्रतस्थ ब्रह्मावेत्त्याप्रमाणे मण्डूक ( सुमारे ) वर्षभर 
झोपलेले असतात ? * याचे स्पष्टीकरण करताना 
सायणाचार्य म्हणतात- 

* शरद्‌ त्रह्तुपासुन वर्षा त्रटरतुपर्यंत बेडूक झोपलेले 

त असतात. ' ब्रतस्थ-' व्रतचारिण: ' 
या शब्दाचे स्पष्टीकरण करताना यास्क म्हणता त- 
* ते बोलत नाहीत. ! * त्यांनी मौनाचा अवलंब केला 
आहे ( दुर्गाचाये). * सरोवरात झोपलेल्या वाळक्या 
पश्षालीप्रमाणे असणार्‍या या बेडकांवर स्वर्गीय 
जलाचा वर्षाव होतो तेव्हा, बासरें जवळ येतांच 
हेबरणाऱ्या गाईप्रमाणे बेडकांचा भावांज उसळतो.€ 
दीघेनिद्रेचा अप्रत्यक्ष निदे्ष आठव्या क्रचेतही येतो. 


मण्डूक सूक्त - वैज्ञानिक दष्टिकोणातून 


* पावसाळा आला की उन्हाने तापलेळे बेडूक 
विळातून बाहेर येतात.' “ बाहेर आल्यानंतर त्यांची 
तव्बेतही सुधारते. ' पाण्यात वसुन ओरडत असतात 
तेव्हा त्यांचे सर्व अवयव परिपुष्ट असतात.! 

पुर्वी वर्णन केलेल्या वैज्ञानिक संदर्भात पाहिले 
तर वैज्ञानिक क्रषींना पुढील गोष्टींची माहिती 
असल्याचे जाणवते. 

१) पावसाळ्याखेरीज अन्य क्रतूंत बेडूक 
झोपलेले असतात. 

२) पावसाळा आला, की ते बिळातून वाहेर 
येतात; आणि 

३) आवाज करायला लागतात, कारण 
त्यांनाही पर्जन्य प्रिय आहे. 

२) आवाज :- वेडूक बाहेर आल्यानंतर पुष्ट 
होतात आणि वासरे जवळ येताच गाई ज्या उत्कंठेने 
हंबरतात त्याच उत्कंठेने ते पर्जन्याला साद घालतात 
हे आपण पाहिले. दीघंनिद्रेच्या संदर्भात येणाऱ्या 
उल्लेखांखेरीजही वेडकांच्या आवाजाचा उल्लेख येतो. 
“ पावसाला आवडणारा ध्वनी बेडकांनी केला. १ 

५ वावसाळा आला असता, उत्कंठित झालेल्या 
आणि तहानलेल्या बेडकावर पजंन्यवृष्टी झाली. 
त्यावेळी अक्खळ असा आवाज करून, लेकराने 
बापाकडे जावे त्याप्रमाणे एक बेडूक आवाज देणार्‍या 
दुसर्‍या बेडकाकडे जातो. 

€ ठिपक्यांचा बेडूक हिरव्या बेडकाच्या स्वरात 
आपला स्वर मिसळतो. 

कोणाचा आवाज बैलासारखा आहे तर कोणाचा 
बकऱ्यासारखा.! * 

अशा प्रकारे बेडकांच्या आवाजाचे वर्णन येते. 
बेडकांचा आवाज पजंन्याला प्रिय आहे, वर्षा क्रतुच्या 
आगमनाने बेडूक आनंदाने ओरडतात हा भाग स्पष्ट 
झाला. तथापि हा आवाज फक्त नर बेडकांना 
असतो आणि त्याचा बेडकांच्या कामजीवनाशी संबंध 
आहे ही जाणीव प्राचीन क्रषींना झाली होती का? 
अर्थात तश्ी शक्‍यता कमी आहे, तरीही मण्डूक 
सूक्‍्ताच्प़ा ३ र्‍या क्रचेचा'' अधिक विचार झाला तर 
यावर अधिक प्रकाश पडू शकेल. 

३) सपूहगान- बेडकांच्या सामूहिक गानाचा 
उल्लेख सुकतात अनेक वेळा येतो. ' हंबरून प्रिय 


अनुक्रमणिका 


3-1 


वत्सांना साद घालणार्‍या गाईंप्रमाणे. बेडकांचा 
आवाज उसळतो? 'ठिपक्यांचा बेडूक हिरव्या (किवा 
पिवळ्या बेडकाच्या आवाजात आपला आवाज्‌ मिस- 
ळतो (१४) “विद्यार्थी जसा गुरुजींनी सांगितलेले 
शब्द उच्चारतो त्याप्रमाणे यांच्यापैकी एक दुसऱ्याचे 
शब्द उच्चारतो ”' ' अतिरात्र सोमयागात ब्राह्मण 
ज्या प्रमाणे वेद पठण करतात त्याप्रमाणे वेडूकही 
भरलेल्या सरोवराभोवती बसुन भावाज करत अस- 
तात...“ अतिरात्र यज्ञासंबंधी माहिती अनेक- 
ठिकाणी आली असल्याने त्याचा तपशील येथे वर्णन 
करण्याचे कारण नाही. तरीही एक गोष्ट ध्यानी 
घ्यावी, की अतिरात्र यज्ञात सोमपात्राभोवती बसून 
ब्राह्मणांचे मंत्रपठण रात्रंदिवस चालू असते, त्याच- 
प्रमाणे बेडकांचे संगीतही सरोवराच्या काठावर 
बसुत रात्रंदिवस चालू असते, 


वरील विवेचनावरून ध्यानी येईल को, बेडकांच्या 
समूहगानाचे वर्णन शिष्यांची संथा, यज्ञातील मंत्र- 
पठण या त्याकाली प्रौढ मानलेल्या प्रतिमांनी केले 
जाते. संगीताचा उल्लेख येत नाही. या सूक्तात 
येणार्‍या  वग्नु ', ' सुवाचो वदथन ' 'वाचं पिपिशु? 
इत्यादी शब्दांपैकी एकाद्या शब्दाने संगीताची प्रतिमा. 
अभिप्रेत आहे का? अर्वाचीन शास्त्रात मात्र या 
सामूहिक आक्रोशाची तुलना ' सामूहिक गानाशी 
केली जाते. 


४) कामजीवन- अर्वाचीन शास्त्राच्या दृष्टीने 
बेडकांचा हा मोठा आवाज त्यांच्या कामजीवनाशी 
निगडित आहे. या कामजीवनाची जाणीव वैदिक 
क्लूषींना किती होती असा प्रश्‍न केला तर, ही जाणीव 
त्यांना नसण्याची शक्यताच अधिक आहे असे म्हणावे 
लागते. तिसर्‍या क्रवेत'' * उशतः: ' असे विशेषण 
बेडकांना उद्देशून योजिले आहे. त्याचे स्पष्टीकरण 
करताना सायणाचाये म्हणतात “* उशतः कामय- 
मानान्‌ ' येथे ' कामयमानान्‌ ' या शब्दाचा संबंध 
कामजीवनाशी घ्यायचा का फक्त ' इच्छा करणारे, 
पावसासाठी आसुसलेले ' एवढाच घ्यायचा? या 
एका शब्दाव्यतिरिक्‍त कामजीवनाशी साक्षात संपक 
ठेवू शकणारा एकही शब्द मला तरी आढळला नाही, 
त्यामुळे या अंगाची जाणीव क्र्रषींना असण्याची 
शक्‍यता कमी आहे. मोठा आवाज केवळ नरांना 


3.) 


असतो व त्या आवाजाने साद घालून ते प्रियाराधन 
करत असतात ही जाणीवही क्ररषींना नव्हती असेच 
म्हणावे लागेल. 

वैज्ञानिक दृष्ट्या पाहिले तर वसिष्ठ क्रषींना व 
पर्यायाने वैदिंक त्रद्षषींना एक प्रमुख गोष्ट जाणवली 
होती, की बेडकांचे ओरडणे आणि पाऊस यांचा 


नवभारत 


ऑक्टोबर, १९७९ 


निकटचा संबंध आहे. केवळ एवढ्या आधारावर 
एक सुरेख सुकत व एक ' मंत्र' रचला गेला. मंत्र- 
तंत्रांचा जोरावर मागची प्रेरणा विज्ञानही असू 
शकते; अर्थात ते प्रगत असु शकणार नाही. तथापि 
विज्ञानाच्या प्रगतीचा आढावा घेताना अश्या मंत्र- 
तंत्रांकडे दुलेक्ष करून चालणार नाही. 


१) वृष्टिकामेन एतत्‌ सुक्‍तं जप्यम्‌ । सायणभाष्य. 
२) डॉ. स. अं. डांगे- मंडूक ब्राह्मण आणि लोकविश्‍वास संस्कृति सुगंध, पुणे- १९७०, 


३) संवत्सरं शशयाना ब्राह्मणा व्रतचारिण: । 


कू. ७. १०३'१. 


४) दीघेनिद्रेच्या प्रक्रियेला इंग्रजीत दोन नावे आहेत : 
पा९8101-- थंडीच्या दिवसातील दीषनिद्रा व 
8081ए७101- उन्हाळ्याच्या दिवसातील दीघंनिद्रा. 
५) शरत्त्रभृति भा वषर्तोः एकं संवत्सर शशयाना: शिब््याना: वर्षणार्थ तपइचरन्त: इव । 


त्र. ७.१०३,१ वरील सांयणभाष्य. 


६) बव्रतचारिणः - अब्रुवाणाः यास्क, कृतवाक्‍्संयमाः - दुर्गाचार्य, 
७) दिव्या आपो अभि यदेनमायत्‌ दृति न शुष्कं सरसी शयानम्‌ । 

गवामह न मायुरवेत्सिनीनां मण्डूकानां वग्न्रत्रा समेति ॥ क्र. ७.१०३.२, 
८) अध्वर्यवः घमिणः सिष्विदाना आविर्भवन्ति गुह्या न के चित्‌ । क्र. ७.१०३.८. 
९) (संवत्सरे ) प्रावृषि आगतायां । तप्ता घर्मा अश्‍नुवते विस्गम्‌ ।॥। त्र. ७,१०३.९. 


सवं तदेषां समृधेव पर्व यत्सुवाचो वदथनाध्यप्सु । क्र. ७.१०३.५, 


यदीमेनाँ उद्तो अभ्यवर्षीत्‌ तृष्यावतः प्रावृष्यागतायाम्‌ । 


अक्खलीकृत्या पितरं न पुत्रो अन्यो अन्यमुप वदन्तमेति ॥ क्र. ७.१०३.३. 


११) वाचं पजंन्यजिन्वितां प्र मण्डूका अवादिषुः । क्र. ७.१०३.१, 
१२) 
१३) पृरिनः संपूडूक्ते हरितेन वाचम्‌ । क्र. ७.१०३.४, 


गोमायुरेको अजमायुरेक: । क्र. ७.१०३.६. 
यदेषामन्यो अन्यस्य वाचम्‌ शाक्‍्तस्येव वदति श्िक्षमाणः ॥ त्र. ७.१०३.५. 
ब्राह्मणासो अतिरात्रे न सोमे सरो न पूर्णमभितो वदन्तः॥। क्र. ७. १०३.७. 


- पां. ना, कुलकर्णी 


चॉभाचे ' उखाहरण ' ! एक तापदायक संपादन ( पएरवांध ) 


[या लेखाचा पूर्वाध॑ या अंकात दिला असून उत्तराधे पुढील अंकात (नोव्हें ७९) प्रसिद्ध होईल. -का.सं ] 


चोंभा कवीच्या “ उखाहरण ' या काव्यग्रंथ'वर 
१९६२ पासुन १९७६-७७ पर्यंत चौदा पंधरा वषे 
विचार करून है संपादन डॉ. यू. म. पठाणांनी प्रसिद्ध 
केले आहे. पंधरा वर्षांतील संशोधनकार्याची ही फल- 
श्रुती पाहून संपादकांना एक महत्त्वाचे कार्य ' संपव- 
ल्याचे ' समाघान झाले असले तरीं माझ्यासारख्या 
अभ्यासकाला मात्र अतिशय त्रास होऊन विषाद 
वाटला हे आरंभीच स्पष्टपणे सांगायला हवे. चोंभाला 
डॉ. पठाण ज्ञानेश्‍वरपूर्वकालात नेत असल्याने या 
ग्रंथाचे महत्त्व आणखी वाढले. पण छापील ग्रंथ 
लवकर मिळेच ना. मिळाला आणि नंतर निराशा 
झाली. 


* माझ्या सर्वच विद्यार्थ्यांनी मला हे काम चालू 
असताना मनापासून साहाय्य़ केले' असे डॉ. पठा- 
णांनी निवेदनात म्हटले आहे. प्रा. वसंत ढोके, सो. 
कुमुद गोसावी, कु. कुंदा चौधरी यांनी संहितेचे प्रत- 
लेखन केले. तिसगाव-प्रतीतील ( राजवाडे आणि 
ज. शा. देशपांडे यांनी भिन्नभिन्न काळी व भिन्नभिन्न 
स्थळी प्रसिद्ध केलेळा) भागही त्यांनीच उतरून 
काढला, असेही मानू. पण हे प्रतलेखन डॉ. पठाणांच्या 
मार्गदर्शनाखालीच झाले असणार, म्हणून या संहिते- 
तील सदोषता केवळ या तिघांच्या पदरांत टाकून 
चालणार नाही. किंबहुना, आपण हस्तलिखित पाहिले 
नाही, वाचले नाही, प्रत्ेखन तपासले नाही असे 
संपादक जोपर्यंत जाहीर करीत नाहीत तोपर्यंत 
संहितालेखनातील चुका या डॉ. पठाणांच्याच 
मानणे युक्‍त ठरेल. संशोधन-अधिछात्र श्री. लक्ष्मण 

. आरकुले, संशोधन-साहाय्यक श्री. अरविद कुरुंदकर 


व श्री. फास्के यांनी शब्दसुची तयार करण्याच्या 
कामी डॉक्टरांना साहाय्य केले आहे. हे साहाय्य 
श्री. देवीसिंग चोहानांच्या आग्रहाने सिद्ध झालेल्या 
“ बृहत्सुची "च्या कामी झाले की या ग्रंथास जोडलेल्या 
तिच्या ' लघुरूपा'च्य़ा कामी झाले ? या तिघांनी 
शब्दसूचीच्या कामी नेमके कोणते साहाय्य केले ? 
इतरांनी लिहून काढलेली संहिता वाचून शब्दांची 
फक्त सुची केली की त्या शब्दांचे अर्थही ' शोधून ' 
काढले? हे स्पष्ट नसल्याने या कामातील दोषांचा 
वाटा कोणाचा हे डॉ. पठाणांनीच सांगावे. * अंतरंग?, 
तीन परिशिष्टे आणि शुद्धिपत्र हा भाग डॉ. पठा- 
णांचा. विद्यापीठ-मुद्रणाल्याचे श्री. शेळके व त्यांचे 
सहकारी यांनी * छपाईचे काम केले. तेव्हा मुद्रित- 
शोधनाचे सारे श्रेय डॉ. पठाणांचे. प्राचीन ग्रंथांच्या 
प्रकाशनात या गोष्टीला वरेच महत्त्व असते. 


मराठवाडा विद्यापीठाचे तत्कालीन कुलगुरू श्री. 
शंकरराव खरात यांनी ' दोन शब्दात ' डॉ. यू. 
म. पठाण यांनी या प्रतीचे साक्षेपाने संपादन केले 
आहे असे म्हटले आहे. ' पुरस्कारा 'त डॉ. पठाण 
हे या काव्याची सबंध प्रत आता मोठ्या परिश्रमाने 
संध्योधित करून प्रसिद्ध करीत आहेत ' असे 
तकंतीर्थांचे म्हणणे आहे. “एका कोळयाचे ज्ञानसाधन' 
या लेखात' ' डॉ. पठाण यांनी सुमारे पंधरा वर्षे या 
बहुमोऴ कृतीच्या व्यासंगात व्यतीत करून, नुकतेच 
त्याचे सर्वोगसंपूर्ण संपादन मराठवाडा विद्या- 
पीठाच्या द्वारा प्रकाशित केले आहे ' असा डॉ. रा. 
चि. ढेऱ्यांचा अभिप्राय असला तरी 'प्रस्तुत काव्याच्या 
प्रकाशित संहितेतील पाठ, पदच्छेद आणि शब्दा्थे 


१. “ संतसाहित्य आणि लोकसाहित्य : काही अनुबंध, श्री विद्या प्रकाशन, जुले, १९७८. 


न. भा. ४ 


२द 


यांच्या सुक्ष्म निरीक्षण-परीक्षणातून संहितेचे स्वरूप 
पाठदृष्ट्या अधिक शुद्ध आणि आहायदृष्ट्या अधिक 
स्पष्ट करणे शक्‍य असले, तरी तो स्वतंत्र अभ्यासाचा 
विषय आहे असे असमाधानही त्यांनी व्यक्‍त केलें 
आहे. “ नवभारत ' मासिकात' * ' उखाहरण “- 
एक अभ्यास? हा डॉ. वि. भि. कोलत्यांचा लेख 
प्रसिद्ध झाला आहे. वस्तुतः हा अभ्यास डॉ. 
पठाणांच्या संपादनाचाच आहे. “ उखाहरणा !च्या 
आद्यंतीच्या पानांची छायाचित्रे पाहून ' प्रतिलिपी 
तयार करताना डोळ्यात तेल घालून जितकी 
काळजी घ्यायला पाहिजे होती तितकी घेतलेली 
दिसून येत नाही, असे दुर्देवाने म्हणावे लागते ' 
असे एकवीस उदाहरणे देऊन त्यांनी म्हटले 
आहे. ( मूळ हस्तलिखित ताडून पाहिल्यास 
आणखीही काही उदाहरणे सापडणे शक्‍य आहे. 
राजवाडेप्रतीच्या नकलेतही चुका आहेत.) ' शब्द 
लागले नाहीत त्या ठिकाणी अक्षरे सुटी ' छापणे 
(सात उदाहरणे), चुकीचे पदच्छेद करणे (पंधरा 
उदाहरणे, बाराव्या क्रमांकात चार शब्द आहेत) ; 
अर्थनिशचितीत दोष असणे (एकवीस उदाहरणे, 
पहिल्या क्रमांकात दोन शब्द आहेत ), अर्थाच्या 
ठिकाणी प्रश्‍नचिन्ह ठेवणे ( दोन उदाहरणे), सूचीत 
शब्दाची नोंद नसणे ( एक उदाहरण ) आणि पुन्हा 
एकदा चुकीचा अर्थ देणे ( एक उदाहरण ) अश्या 
एकंदर सत्तेचाळीस ठिकाणच्या चुकांचे 
दिग्दशन करूनही चार ठिकाणी डॉ. कोलत्यांनी 
संपादकीय धोरणाबद्दल आणि निराग्रही' संशोधन- 
दृष्टीबद्दल डॉ. पठाणांचे अभिनंदन केळे आहे. या 
अभिनंदनाच्या मधातून का होईना, संपादकांच्या 
निष्काळजीपणाबद्दल आणि अज्ञानावबद्दल स्पष्ट 
अभिप्रायाची कडू मात्रा चाखवण्याचा त्यांनी प्रयत्न 
केळा हे वरे झाले. पण एवढ्याने भागत नाही, 
म्हणून हा लेख, 

परिशिष्टांतीळ ओव्या : पहिल्या परिशिष्टात 
दिलेल्या तिसगाव प्रतीतील ओव्या गोपाळचावडी- 
प्रतीच्या संहितेखाली तळटीपांत द्यायल्ला काय ह्रकत 
होती ? या परिशिष्टातील ओव्या त्यांनी स्वीकार- 
लेल्या संहितेतील कोणत्या ओव्यांशी जुळतात हे 


२. मे, १९७९. 


नवभारत 


ऑक्टोबर, १९७९ 


डॉ. पठाणांनी नमूद केले आहे. मग संहितेशी 
जमणाऱर्‍्या काही ओव्या तळटीपांत तर काही परि- 
शिष्टात अशी ही धरसोड कोणत्या संपादकीय 
धोरणात बसवायची ? तिसगाव प्रतीतील ओव्या 
तळटीपांत, कधी धावत्या मजकुरात म्हणजे संहितेत 
व काही परिशिष्टात दिल्या आहेत. या ओव्यांची 
ही त्रिस्थळी यात्रा अभ्यासकाला तापदायक झाली 
आहे. गोपाळचावडी प्रतीतील ४३ व्या क्रमांकाचे 
संपुणे पान हरवलेले असल्यामुळे त्या ठिकाणच्या 
ओव्या राजवाडेप्रतीमधून घेऊन संपादकांनी मूळ 
संहितेशी जोडून पण तळटीपांतील ओव्यांप्रमाणे 
वारीक अक्षरांत (पृ. ६७) छापल्या आहेत. त्यातील 
तिसाव्या ओवीचे शेवटचे दोन चरण छापलेलेच 
नाहीत. राजवाडेप्रत वारीक अक्षरात छापायची 
ठरल्यानंतर मग ११६४ क्रमांकाच्या ओवीच्या जागी 
राजवाडेप्रतीतील ६६ वी ओवी छापली ती मोठ्या 
अक्षरांत का ? 


दुसऱ्या परिशिष्टात तिसगावप्रतीतील ६०, ६२, 
६४व ६९ या पानांवरील ओव्या आलेल्या आहेत. 
डॉ. पठाणांना उपलब्ध झालेल्या गोपाळचावडी- 
प्रतीतील ३५ ते ४० या क्रमांकांची पाने हरवलेली 
आहेत. दुसर्‍या परिशिष्टातील ओव्या या हरवलेल्या 
भागाझी जुळणाऱ्या असणार. त्यांचे स्थान सहाव्या 
प्रसंगात ७०९ व्या ओवीनंतर व ८४६ व्या ओवी- 
पूर्वी आहे हे स्पष्ट आहे. म्हणून छापील ६७ वे पृष्ठ 
जसे तिसगावप्रतीवरून घेऊन संहितेत अंतर्भूत केले 
त्याचप्रमाणे परिशिष्टातील या ओव्या बारीक 
अक्षरात सहाव्या प्रसंगात छापायला हव्या होत्या. 
तशा छापल्या असत्या तर संपादकीय धोरणात 


सुसुत्रता आली असती, पहिली दोन परि शिष्टे गाळता 
आली असती. 


गोपाळचावडी आणि तिसगाव या हस्तलिखितां- 
तील ओव्या संपादकांनी त्या त्या ठिकाणी ( आणि 
वेगळया ठिकाणी) उतरून काढल्या पण त्यांचा 
तौलनिक विचार त्यांनी केलेला नाही. तसा विचार 
केला असता तर पाठनिशचिती आणि अर्थनिशचिती 
करताना त्यांना इतक्या अडचणी आल्या नसत्या. 


चॉभाचे ' उखाहरण ? $ एक तापदायक संपादन 


ओवी क्रमांक $ गोपाळचावडी प्रतीतील 
ओव्यांच्या क्रमांचा विचार त्यांनी केला आहे असे 
दिसत नोही. १३९६ क्रमांकाची ओवी हस्तलिखितात 
आढळत नाही असे पृ. ११२ वरील तळटीपेत संपादक 
सांगतात. प्रत्यक्ष संहितेत १२९६ क्रमांकाची ओवी 
आहे, ती कोठून आणली ? त्यापुढेच संहितेत १३९८ 
क्रमांकाची ओवी दिसत नाही ती का? संहितेत 
त्या त्या स्थळी थोडी कोरी जागा सोडून २०३९, 
२०४९, २०६९, २१३९ हे ओवीक्रमांक छापले 
आहेत. पण या ओव्या खोडल्या गेल्या की मुळातच 
नाहीत याची नोंद आढळत नाही. २२८४ हा ओवीचा 
क्रमांक नाही की त्या ओवीसाठी कोरी जागा 
सोडलेली नाही. ओवीक्रमांक लिहिण्यात हस्त- 
लिश्षितलेखकाची चूक क्षाली असण्याचाही संभव 
आहे.. पण हे संपादकांच्या लक्षांत आले असते तर 
त्यांनी येथे तशी एखादी तळटीप दिली असती. 


ओव्यांचा आणखी थोडा विचार$ १०१३वी 
ओवी सहा चरणी असल्यासारखी तर २३०१ वी 
ओवी पाच चरणी असल्यासारखी छापली आहे. क्र. 
१०३, १४३, ११४९, ११६१, ११६२ इत्यादी ओव्या 
किवा त्यांतील कांही भाग खोडला गेला असल्याचे 
संपादक सांगतात. हा भाग कोणी व का खोडला 
असेल याचा ते विचार करीत नाहीत. चोदाव्या 
प्रसंगाच्या शेवटच्या २०२८ ते २०३६ या ओव्यां- 
तील पुनरुक्ती पाहिल्यानंतर २०२८, २०२९, 
२०३१ या ओव्या अनावश्यक वाटतात. ग्रंथान्ती 
२२९९ ते २३०३ या ओव्यांत सांगितलेली संन्य- 
गणती तेथे अप्रस्तुत ठरते. ४०५ वी ओवी ३१९ वी 
सारखी तर १५३२ वी ओवी १४५१ वी सारखी 
आहे. ही द्विर्क्‍्ती कितपत योग्य आहे हे संपादकांनी 
पाहायला हवे होते. १२९४ व्या ओवीचे चरण 
मागेपुढे झाल्यासारखे दिसतात, ९७५ व ११९९ या 
गोपाळचावडीप्रतीतील ओव्प्रांची त्यांना समान 
असणाऱ्या तिसगाव प्रतीतील ओव्यांश्ी तुलना केली 
तर यमक बदलेल अशा रीतीनेही नंतरचे लेखक 
ओव्या बदलीत असत असे दिसते. ओवीचे क्रमांक 
गळणे किवा एकच क्रमांक दोनदा लिहिणे असा 


८.३० 


प्रकारही आहेच. ओवीसंख्येच्या निरिचितीचा प्रयत्न 
संपादकांनी केला नाही. 

चोंभाच्या येथील ओवीची विलक्षणता व स्वैरता 
राजवाड्यांनी गौरविली आहे तथापि य. ग, फफ्य़ांना 
ही ओवी जानपद व नियमबद्ध वाटते. ' “उखाहरण' 
काव्य जानपद ओवी वृत्तात असल्यामुळे ते एक 
स्त्रीगीत आहे असे म्हणावयास प्रत्यवाय नाही 
असेही फर्फे यांनी म्हटले आहे. हिला जात्यावरील 
ओवी असेही ते म्हणतात. पण अश्या प्रकारची १, २ 
व ४या चरणांत यमक साधणारी ओवी “* कथा- 
कल्पतरू'त मधुकर कवीने ' आरण्य! व * विराट ! 
ही पर्वे रचताना योजिली आहे. तो म्हणतो, * झाड- 
कवी मुद्रा पाडोनी । आरण्य विराट पर्वे दोनी । 
कथिली महाराष्ट्रभाषा । सारासार उद्धरोनी 
॥ ११२॥ , ( स्तवक ९ अध्याय १२). म्हणजे मधु- 
कराने पाडलेली ही “ झाडकवी मुद्रा' आणि 
चोंभाची ओवी यांत हे यमकाचे साम्य आहे हे दिसून 
येईल. मधुकराच्या या झाडकवीचा आणि चोंभाचा 
काही संबंध असेल काय ? 


अरबी-फासीं शब्द $ गोपाळचावडीप्रतीतील 
अरबी-फार्सी शब्दांचा विचार करताना निशाण, 
तवक, द्मामे आणि पेरोज हे चार चिन्त्य आहेत 
असे संपादक सांगतात. यांतील पहिले तीन शब्द 
९६० व्या ओवीत आले असुन ते सर्व वाद्यवाचक 
आहेत. संपादक पुढे म्हणतात, * तबक या अरबी 
शब्दाचा “' ताट ' किवा “मोठे ताट ' असा अथे 
प्रचलित आहे. ' उखाहरणा'त हा शब्द वाद्यांच्या 
संदर्भात उपयोजिला असल्याने तो अरबी “ तबक! 
हा नसावा, अन्य वाद्यविषयक शब्दाचे प्रतलेखकाने 
लिहिलेले ते अपभ्रष्ट रूप असावे असे निश्‍चितपणे 
म्हणता येईल. वाद्य या अर्थाने * तबक * हा शब्द 
अरबी-फार्सी या भाषांतही प्रचल्ति नाही. 
(अंतरंग, पृ. २२) हाच न्याय आणि निदिचितपणा 
त्यांनी * निशाण ' या शब्दाच्याही बाबतीत दाखवणे 
प्राप्त होते. एक वाद्य या अर्थाने ' निशाण! हा शब्द 
अरबी-फार्सीत नाही. राजवाडे हा शब्द परका 
मांनीत नाहीत. “ज्ञानेश्वरी अ. ९ वा' च्या 


३. ऐतिहासिक संकीणे निबंध खंड ३ रा, शके १८६८, भारत-इतिहास-संशोधक-मंडळ स्वीय 
ग्रंथमाला क्र, ६५. 'चोंभा-कविकुत उखाह्रण * पृ. १४. 


अनुक्रमणिका 


र्ट 


प्रस्तावनेत (पू. १७) या शब्दाविषयी मी थोडी 
चर्चा केली आहे. ' हनुमन्नाटका'तील पुढील इलोकात 
वाद्यवाचक काही शब्द आले आहेत त्यांत ' निःसाण! 
आहे 4 * निःसाणमदेलरसालगभीरभेरी । झुंकार 
तालरवकोहलनाद जाले| पूर्ण बभूव घरणीगगनांतरालं 
पाणिग्रहे रघुपतेजनकात्मजाया: || ५८॥| अंक १॥? 
सारांश, “ निशाण' हा वाद्यवाचक शब्द अरबी- 
फार्सी नव्हे. ' ज्ञानेश्‍वरीत फारसी किवा अरबी शब्द 
नाहीत? असे राजवाड्यांचे विधान आहे ( ज्ञा. 
प्रस्तावना, पू. १०४).' * यादवकालीन मराठी 
भाषे'च्या पहिल्या आवृत्तीत ' पोतडी ' आणि 
* निसान ' हे दोन फार्सी शब्द ज्ञानेश्‍वरीत आढळ- 
तात असे डॉ. तुळपुळ्यांनी म्हटल्याचे डॉ. पठाण 
सांगतात. पण डॉ. तुळपुळ्यांनी आपले हे मत वद- 
लले आहे हे डॉ. पठाणांच्या गावी नाही. * फारसी 
म्हणता येईल असा एकच शब्द ज्ञानेदवरीत आहे व 
तो म्हणजे निसाण (<फा. निश्ान्‌ ), “ पोतडी ! हा 
शब्द फा. पोतेह -पासुन व्युत्पादिण्याचे कारण नाही; 
तो सं. पट-पासुन येऊ शकतो.” असे डॉ. तुळपुळ्यांचे 
आजचे मत आहे. पण * निसाण ही फारसी नाही 
हे वरील विवेचनावरून डॉ. पठाणांना मान्य करावे 
लागेल. तेव्हा ज्ञानेश्‍वरीत फारशी शब्द नाही, हे 
मान्य व्हावे. 

“ उखाहरणा तील ज्या चार शब्दांची अरवी- 
फार्सी म्हणून चर्चा करण्याचा प्रयत्न डॉ. पठाणांनी 
केला, त्यांतील ' तबक ' हा त्यांच्याच मताप्रमाणे 
अरबी नाही. संस्कृतात ' स्तंभकिन्‌ ' असा एक 
वाद्यवाचक शब्द आहे, त्यावरून * तबक येण्याची 
शक्‍यता आहे. याच कारणाने * निद्याण 'ही फार्सी 
नव्हे, ' द्मामा ' हा शब्द ध्वनिवाचक वाटतो. तो 
खं. 'ध्मा' पासून आला असण्याची शक्‍यता नामा 
पाठकाच्या अशवमेधपर्वाचा विचार करताना मी 
मांडली होती,' 

फार्सी शब्दांच्या संख्येवरून चोंभाचा काळ 
ठरवायचा झाला तर आणखी काही शब्द संपादकांनी 
लक्षात घ्यायला हवे होते. * डीबाळ' चा ( ओ. 
१३७७) ' भित ' हा संपादकांनी दिलेला अर्थ मला 


४. यादवकालीन मराठी भाषा, पुनलिखित दुसरी आवृत्ती, १९७३, 
५. संशोधन-धारा, १९६७, व्हीनस प्रकाशन, पृ. ६७. 


नवभारत 


ऑक्टोबर, १९७९ 


मान्य नाही. तथापि त्यांचा अथे मान्य केला तर हा 
शब्द “ दीवार्‌-ल्‌ ' या फार्सी शब्दापासून आला 
असे म्हणावे लागेल. “* शिकन्दराची 'ंदिवाळ ' 
आठवावी. ' अबीर ' (१०६०) हा अरबी शब्द 
आहे हे संपादक विसरून गेलेले दिसतात. याच 
ओवीतील * मकासीरे ', * रवीए! हे शब्द परकीय 
वळणाचे वाटतात. * मकासिर 'चा संपादकीय अर्थ 
विवाद्य आहे. “ रवीए'ची तर सुत्रीत नोंदच नाही, 
म्हणून अर्थही ते सांगत नाहीत. ही ओवी अशी 
आहे- 
कस्तुरी अबीर अपार । आंगी मकासीरे' लाविति 
थोर । 
एकमेकांसि देति मानु । श्रीमंत रवीए अवधारा 
॥ १०६० ॥ 
येथील ' मकासीरें' हा ' मरतसर? (२८ जुन्या 
वतनदारांची पदवी ), “मस्खरा ' ( > विनोद, 
गंमत ) या शब्दांच्या जवळचा वाटतो. दुसऱ्या 
शब्दातील वर्णांच्या विपर्ययाने * मकासीर ' हा 
विनोद या अर्थाने मराठीत आला असावा असे 
वाटते. ' रबीए? हा झब्द रवैया ( > चाल, प्रथा), 
रईस्‌ (सरदार, अधिकारी ) या शब्दांशी नाते 
दर्शवितो असे दिसते. ' रवीए ! व्यक्‍तिवाचक असेल 
काय? फारसी-पंडितांनी येथील विवेचनावर अधिक 
प्रकाश टाकावा, फळी, पत्रा या अर्थाचा ' तगर! 
(७९ ) किंवा * तकट' ( २१५६) हा शब्द 
फार्सी ' तख्ता'पासुन येणे शक्‍य आहे. ओ. १२०४ 
मधील ' अस्माल ' हा राजवाडे-पाठाशी तुलना 
केल्यास समान > स्मान > अस्मान अक्षया मार्गाने 
आला असेल असे वाटते, म्हणून तो फार्सी नव्हे 
*श्रीगिरी' ( २२३५, २२४५ ) अन्य ग्रंथांत 
* खिरगिरी ' असाही आढळतो. त्यातील उत्तरपद 
पाहुन * अब्दागिरी'ची आठवण होते, बाणासुराच्या 
नगराची संरक्षणव्यवस्था सांगताना कवी लिहितो- 


मगरविबिया महाप्रचंडीं । भैरवजंत्रे दुतोंडी । 
सुपलीया गौ री म ते। बीरडां जुंतिलीया घोंडी 
॥ १०७१॥ 


व्हीनस प्रकाशन. पू. ११६. 


चोंभाचे द $ < 
चोंभाचे ' उखाहरण * : एक तापदायक संपादन 


*मगरबिबिया', ' सुपळीया', ' गोरीमते ! यांची 
शब्दसुचीत नोंद नाही. ' मगरबिवी ' ( अनेकवचन 
“मगरबिँविया !) हा शब्द फार्सी वळणाचा आहे असे 
निश्‍चितपणे वाटते. विजापूरच्या ' मलीक-मैदान ' 
(की 'मलिका-मैदान' ?) या तोफेच्या नावासारखे 
* मगरविवी ? ('गर्मविवि ' > मगरविवि? ) हेही 
तोफांच्या एखाद्या प्रकाराचे ( भनेकवचन आहे 
म्हणून ) नाव असावे. ' सुपलीया ', ' गौरीमते ' हे 
शब्द मूळ हस्तलिखितातून पाहून विचारात घेतले 
पाहिजेत. 


सारांश, सुमारे नऊ हजार ओव्यांच्या “ ज्ञाने- 
इवरी'त एकही फार्सी शब्द नाही तर सुमारे २३०० 
ओव्यांच्या 'उखाहरणा'त निदान सहासात शब्द 
आहेत. हे शब्द चोंभाचे ज्ञानेश्‍वरपूर्वेत्व मान्य करू 
देत नाहीत. 


चोंभाच्या स्थळ-काळाचा विचार करताना 
* गेळ घेणे! (१५४४, रा. प्रत १४१८) हा वाक्प्र- 
चार कृष्णदास मुद्गळाच्या “रामायण युद्धकांडा'त 
(प्र. २३-८९) येणे, “ प्राणवेखी ' (२५८, २१८) 
हा शब्द मुक्‍तेश्‍वराच्या “ आदिपर्वा'त (अ. १८"५ 
प्रियोळकर प्रत) आढळणे या गोष्टी लक्षात घ्यायला 
हव्यात. चोंभाने ' पांडवांचां पाहारीं ' ( १२७४) 
हे ' रामपाऱ्या!सारखे वापरलेले शब्द त्याच्या 
प्रदेशाचा काही बोध घडवतील काय ? ' पांडव ' 
शब्दाचा असा वापर कोणाच्या वाचनात वा ऐकि- 
वात असल्यास त्यांनी खुलासा करावा. 


आणखी एक गोष्ट येथेच लक्षात घेऊ. * ' तु एकु 
जालासि अनेकु ' यासारख्या चरणांतुन चिद्दिलासाचे 
तत्त्व स्पष्ट होते.' असे संपादकांचे विधान 
* अंतरंगा'त ( पू. २६) आहे. मग प्रश्‍न असा की 
चिद्विलासाचे तत्त्व मराठीत प्रथम कोणी मांडले ? 
* ज्ञानेश्वरांनी ' असे उत्तर असल्यास चोंभा ज्ञाने- 
इवरोत्तर आहे हे संपादकांनी मान्य करायला हवे. 

भाषिक वैशिष्ट्ये- ' अंतरंगा'त (पू. १०८ ते 
१२६) ' उखाहरणा'तील काही भाषिक वैदिष्ट्ये 
संपादकांनी विशद केली आहेत. पण या विवेचनात 
काही ठिकाणी सदोषता आहे. तिचा थोडा विचार 
करू- 


२९ 


(अ) उच्चारप्रक्रिया 
£ ग्रीष्मरीतु ', “ वसंतरीतु ' ही संपादक म्हणतात 
त्याप्रमाणे “त्र > इ' अशी प्रक्रिया नसुन 
“त्र > रि-री? अशी आहे. 'त् >उ* या 
प्रक्रियेत त्यांनी दिलेली “रूसी ', “* ख्षेश्‍वर *, 
* रूषीपुत्र ', * नैरूत्य ' ही उदाहरणे ' त्र > र-रू' 
या प्रक्रियेची आहेत. धृव > धुरु, मृत्युलोक > 
मुतिलोक ही उदाहरणेही ' क्र > उ ची म्हणण्या- 
पेक्षा क्र > उर्‌ ' ची मानणे योग्य ठरेल. 

संयुक्‍त स्वरांचे विवेचन करताना ' पैज  शब्दा- 
मागे ' प्रतिज्ञा' छापलेले नाही. संस्कृत व मराठी 
शब्दांचा संबंध दाखवताना एकाच परिच्छेदात 
कंसात कधी संस्कृत शब्द लिहिला तर कधी मराठी 
लिहिला (पहा : पृ. ११०, (आ) “यः श्रुती). 
शास्त्रीय विवेचनात असा प्रकार होऊ नये. 

भाषिक विशेष विवेचिताना प्रारंभी संपादकांनी 
एक विधान केले आहे ते असे-' तुलनेसाठी [ ग] 
अश्या कंसात ' ज्ञानेदवरी'च्या राजवाडेप्रतीतील रूपे 
वा प्रयोग संदर्भासह दिले आहेत. त्यावरून ' उखा- 
हरणा'ची प्रस्तुत प्रत आणि “ ज्ञानेदवरी'ची राज- 
वाडे-प्रत यांच्या भाषारवैशिष्ट्यांतील साम्य लक्षात 
येईल ' ( पू. १०८). पुढे * (४) “*ळ ' काराचे 
प्राबल्य हा ज्ञानेश्‍वरकालीन मराठीचा एक लक्षणीय 
विशेष असून ' उखाह्रणा'च्या या प्रतीत हा विशेष 
आपले लक्ष वेधून घेतल्याशिवाय राहात नाही ' असे 
त्यांनी म्हटले व शेवटी इ. ' (>: इत्यादी) ठेवून 
चौदा उदाहरणे दिली. त्यानंतर [ ] अशा 
कंसात ज्ञानेश्‍वरीतील संदर्भासह आठ शब्द दिले 
आहेत. यांतील एकाही ठिकाणी राजवाडे-प्रतीत 
“ळ' कार नाही. किंबहुना राजबाडेप्रतीत * ळ '- 
कार कोठेच नाही. ल चा ळ हा उच्चार ज्ञाने- 
इवरोत्तरकालीन आहे. मुकुंदराजाच्या सबंध पोथीत 
ळ हा उच्चार बिलकुल नाही प्रस्तावनेतील 
(पृ. ८९) इतिहासाचार्यांचे हे विधान संपादकांनी 
संपूर्णपणे दुलंक्षिळने आहे. खरे तर त्यांनी दिलेली 
“ळ ' काराची उदाहरणे महाराष्ट्रशासनाने 
प्रसिद्धिलेल्या ज्ञानेश्वरीतील आहेत. ( तीही 
नीट नोंदलेली नाहीत. ' अंतराळीं'च्या जागी “ अंत- 
राळी ', ' कवळु'च्या जागी ' कवळ ', ' वोहुळा'च्या 


३० 


जागी ' वोहळ ', ' व्याळु'च्या जागी “ व्याळ ' असा 
सारा आनंद आहे.) डॉ. पठाणांसारख्या मातब्बर 
संशोधकांनी ज्ञानेशश्‍वरीच्या शासनप्रतीला राज- 
वाडे-प्रत मातणे अक्षम्य आहे. 'ळ' काराचे 
ज्ञानेश्‍वरकालीनत्व हा वादविषय होऊ शकेल पण 
राजवाडे-ज्ञानेश्‍वरीत “ळ' कार नाही ही गोष्ट 
मात्र निविवाद आहे. 

सारंगधर ( < शाडूगेधर) हे स्वरलोपाचे उदा- 
हरण आहे असे संपादक सांगतात. पण येथे आहे 
स्वरागम. प्रमार्थू (<परमार्थु) स्वरलोपात ठीक 
आहे पण तो वणंविपयेयाच्याही उदाहरणांत का ? 
उफराटे (<विपरीत) हे वणंविपययाचे उदाहरण 
कसे ? वेसन ( <व्यसन) यात ' व-ळोप ' संपा- 
दकांना कसा वाटला ? 

संबोधन विभक्तीची उदाहरणे देताना जगन्नाथा, 
चित्ररेखे अशा शब्दांबरोबरच अगा, आगा, गा, जी जी, 
अवो इत्यादी संबोधक अव्ययेही अंतर्भूत केली आहेत. 

ज्ञानेश्वरीतील “ कोमाइला ' (२.४) वतंमान- 
काळाचे रूप म्हणून नोंदला आहे. ' अंतरंगा'तील 
भाषिक वैशिष्ट्यांचा विचार थांबवून आता संहिते- 
कडे वळू. या पुढील विवेचन काही शीषंके देऊन 


करीत आहे. पण एकाच ठिकाणी भिन्नभिन्न प्रकार-, 


च्या चुका असल्याने वर्गीकरण पूर्णांशाने पाळणे 
अशक्‍य झाले हे कृपया लक्षात ठेवावे. 
संहिता : १ वाचनाच्या चुका- 
१) हूदई नाहीं सप्रेमळपण । 
सदा कठीण अंतःक्रण । 
पाए न वाहाति कव्हणे वेळीं 

जांजाबया दिडी-जागरणा ॥ २९ ॥ 
देवपूजेच्या कार्यात आपल्या शरीरावयवांनी साहाय्य 
करावे असे २६ व्या ओवीपासुन चोंभा सांगत आहे. 
हरीचे दर्शन नसेल तर डोळे काय कामाचे ? शंभूची 
अचंनपूजा केली नाही तर दोन्ही भुजा काय करा- 
यच्य़ा ? असे त्याचे प्रश्‍न आहेत. घ्राणेंद्रियाने 
तुळसीदळाच्या ठायी षट्पद व्हावे, लळाटावर 
त्रिपुंडू असावा अक्ा त्याच्या अपेक्षा आहेत, त्याच 
ओघात दिडी-जागरणाळा जावयाला कोणत्याच 
वेळी पाय वाहून नेणार नाहीत तर त्या माझ्या 
जीविताचा धिक्कार असो असे तो म्हणतो. म्हणून 


नवभारत 


ऑक्टोबर, १९७९. 


“ जांजावया ' या ठिकाणी ' जावया? असेच हवे. 
“जा? दोनदा लिहिला गेल्याने प्रतकाराने पहिल्या 
“जा? वर एकदोन टिंबे देऊन तो खौंडल्याचे 
दर्शविळे असावे. पण संपादकांना अद्या लेखन- 
दुरुस्तीचा परिचय नसल्याने त्यांनी ' जांजावया ! 
असे वाचन केले असावे. शब्दसुचीत ' जांजावणे ! 
(क्रि) - झांज वाजविणे' असा अर्थ देऊन 
तर त्यांनी मोठा विनोद केला आहे. पायांचा उप- 
योग झांजा वाजविण्यासाठी करून पाहण्यासारखा 
आहे ! “ दिडी-जागरण ( साशन )--एका वाद्य- 
विहेषासह मिरवणूक” हा नोंदीतील अर्थ फक्त दिडी 
शब्दाचा आहे. दिडी-जागरणाचा नव्हे. 

२) शंभू म्हणताए पैल कवणु । तंव अवस्वरीये 

जातवीला बाणु । 
साउमा ये रे बाणासुरा। उरू पातला 
झडकरुणु ॥ १०९ ॥। 

* उरु'च्या जागी ' एरु' किवा * उजु ' भसे असावे. 

३) भोगु पुरलीयां पावे वीधी । तया उपजे 
, ऐसी त्रिवुधी । ...१६० 

ऐसी त्रिबुधी ' हे वाचन चुकीचे दिसते. ' ऐसी चि 
बुधी' असे हस्तलिखितात असावे. 

४) अनिरुद्धाला न्यायला चित्ररेखा आली आहे. 
त्याने आपल्याबरोबर चलावे ही तिची विनंती ऐकून 
अनिरुद्ध म्हणतो-- 

“परि तुम्हा अस्त्रीयांचिया भावा । कवणा न 

कळति सवैथा ॥५०६॥१ 
* भावा ' ऐवजी ' मावा ! वाचले पाहिजे. 

५) बाणासुराच्या नगरीच्या संरक्षणव्यवस्थेची 
व सेनेची कल्पना कवी देत आहे-- 

घावो पडे पृथ्वीतटीं । पुढे कर्माची कवंटी । 

एव्हड्या बळाचे वीर । हातिप. मुद्गळू वाजौटी 
'फुटे'चे वाचन 'पुढे' असे झालेले दिसते. ' प जहा गी 
जागी “ हातिएर' हवे, प्रतकार * र! क र 
विसरला असेल असे वाटते. दते 

६) रागावलेले यादववीर 


तुम्ही आमच्या बरोबरीचे नव्हे न 
् व्ह्त सांग! 
काही दृष्टांत वापरतात. है. सांगताना 


टा. त्यावेळच्या भ्के कें 
दीनकरु। कें राशभु कें तुखारु । . सरत मा 


बाणासुराच्या वीरांना 


चोंभाचे ' उख[हरण ? 


बोलण्यातील “ तुरवारु'च्या जागी संपादक ' तुखारु ? 
वाचतात आणि शब्दसुचीत “एक प्राणी' असा 
अर्थही दैतात ! नामा पाठकाच्या  अइवमेधपर्वात 
“तुरवार' हा अश्‍ववाचक शब्द अनेकदा आलेला आहे. 
७) आपणचि वैकारु। सुची आक्षेपु परीहारु। 
तेथें दोषु ठेवावया । दुर्जेंणासि असे संचारु 
॥११०६॥ 
येथे ' वैकारु ' बद्दल ' बैकारु' असे वाचन.करायला 
हवे. जनीजनादेनकृत ' जानकीसैंवर' ( ३.५७), 
संतोषमुनि कृष्णदासविरचित 'रुक्मिनीसेवर (७.८२) 
आणि तिसगाव संहितेत ( परिशिष्ट : १, पृ. २११ 
ओ. २० ) “ वैकारु!च आहे. कवी, भाष्यकार असा 
त्याचा अथ दिसतो. ' वछाहरणा?त हा शब्द (२८) 
असून टीपकाराने त्याचा अथे * जीणे पवाडे पढते ? 
असा दिला आहे. श्री. देवीसिंग चोहान * वैकार < 
बँकार << बयनकार < वचतकार? असे स्पष्टी- 
करण देतात (म, सा. प. जुल-सप्टे. १९६५ ). 
संपादकांनी ' फेरफार ' असा अर्थ दिला आहे! 
८) ' गुठरीळे मदोन्मत । ते मातले कौंकळीया 
देत। 
नाहीं उपमा अनारीसी । ते चरणचालि 
चालीले पर्वत ॥ १३९० ॥ २? 
असे कवीने हत्तींचे वणन केले आहे. येथे * गुठरीले ! 
हे ' गुढरीले 'चे वाचन दिसते. शब्दसूचीवरून मात्र 
संपादकांना ' गुठरणे ! हे क्रियापद मान्य असल्याचे 
दिसते. 
९) विधि पातलीयां पायाळासी । 
उठी दारुण वीवसी । 
ते अक्षेतीं त्राहाटीतां । न धरत पावे 
जैसी ॥| १४८८ ॥ 
समाजजीवनाचे प्रतिविब दाखविताना संपादकांनी 
या ओवीचा निदेश करायला हवा होता, पायाळाला 
जमिनीतील गुप्त निधी प्राप्त झाला तरी हडळ त्रास 
देते पण मंत्राक्षतांनी तिला मारले की मग तिचे 
काही चालत नाही ही तत्कालीन श्रद्धा चोंभा 
सांगतो आहे. म्हणून “ विधि! हे वाचन चुकीचे 
असुन येथे ' निधि असेच वाचायला हवे होते. 
राजवाडे-प्रतीतील * निघान ' हा पाठ संपादकांनी 
विचारात घ्यायला हवा होता. 


ः एक तापदायक संपादन 


:34 


१०) वीरभदृ ( १४८९ ), भुजादूम ( २०१०) 
इंद (२२८५) अशा शब्दांतील ' ह? (< द) चे 
घाचन संपादकांनी ' द्द ' अखे करावे याचे आश्‍चये 
वाटते. या छपाईच्या चुका मानाव्यात तर शब्द- 
सुचीतही ' भुजाद्दम'च आढळतो. शिवाय त्याला 
विशेषण मानून “ घनदाट ' असा अर्थही संपादकांनी 
निःशंकपणे दिला आहे ! 

११) तेव्हेळीं स्वामी कातिकु । बोले प्रद्युम्नेसी 

नोन्ऊ (१) ॥ १५११॥ 
येथील ' न्क' हे वाचतच चूक आहे. (डॉ. कोलत्यांनी 
आपल्या लेखात हे सांगितले आहे.) कोठच्याही 
हस्तलिखितात कुणाच्याही हातुन ' न्क? असे लेखन 
होणारच नाही. प्राचीन अक्षरवळणाची ओळख 
नसल्याने असे घडले असावे. ओवीतील या अक्षरा- 
पुढे प्रश्‍नचिन्ह ठेवल्याने प्रश्‍न सोडविला असे होत 
नाही. शब्दसुचीत या शब्दाची (म्हणजे या वाचना- 
ची) नोंद नाही, राजवाडे-पाठ फक्त उतरून 
काढले, पाठनिद्चितीसाठी वा योग्य वाचनासाठी 
त्यांचा उपयोग केला नाही हे येथे चांगळे लक्षात 
येते. कारण राजवाडे-पाठ आहे ' नोकु 


१२) १३५, १०६२, १०६६, ११०२ इत्यादी 
ओव्यांत छापलेला * वि (वी ) वर्चणा ! हा शब्द 
आणि १३६४ मध्ये आलेला “ विवंचणा ! हा शब्द 
हे एकच असावेत असे वाटते. येथे मूळ प्रतकाराचे 
लेखन सदोष आहे की संपादकांचे वाचन सदोष 
आहे हे हस्तलिखित पाहिल्याविना निश्चयाने सांगणे 
कठीण आहे. रेफ आणि अनुस्वार यात कितपत 
साम्य आहे हे, हस्तलिखित पाहून ठरवावे लागेल, 

१३) घोडे डोळां न देखति। रथ सैराचि भ्रमति । 

कवणे करावें जुझ । तेथें सारथी नान्त 
महारथी ॥ १८८७ | 
* नास्त ' शब्दसूचीत नाही. हा काय शब्द आहे, 
याचा संपादकांनी विचार केला नाही. येथे फक्‍त 
“ना? च असावे व चुकून त्यापुढे लिहिलेले ' त 
सारखे एखादे अक्षर मध्यभागी आडवी रेघ देऊन 
खोडलेले असावे, 

१४) कानिचीं बैसलीं कवाडें । देताए जांभया 

आंगमोडे । 


श्र 


सवें चि व्यापिला 'घुर्मि । निद्रा आली 
कवणे पाडें ॥ १९६७॥ , 
राजवाडे-पाठ ' घुर्मि' ( > झापड ) असा असून 
तोच बरोवर आहे. येथेही तसेच लेखन असावे. ही 
छपाईची चूक नव्हे, कारण शब्दसूचीत 'धुमि (वि) 
-धूर€ अशी संपादकांची नोंद आहे. पण ' धु्मि 
झाले तरी ते विशेषण कशाचे व विशेषण असेल तर 
त्याचा अथे ' धूर ' कसा हे संपादकच जाणोत ! 


१५ ) उषा-अतिरुद्धांना रुक्‍्मिणीने ओवाळल्या- 
नंतर रतीने आरती करून आशीर्वाद दिला. मग 


आणोर्धु उखा लागली चरणी । तवं पातलीया 
गोपिका मिळोनी । 

कळिकांसीं भेटि झाली । माता मुख्य करुणी 
॥ २२५४ ॥ 


* कळिकांसीं ? च्या जागी “ सकळिकांसीं ' असेच 
असायला हवे. प्रतकाराच्या हातून ' स' लिहायचा 
“राहून गेळा असला तरी संपादकांना तो उमगायला 
हवा होता. शब्दसूचीत “ कळीका (स्त्री )- 
विहीण ? ' असे आहे. प्रश्‍नचिन्ह ठेवले म्हणून 
काय ज्ञाले पण ' विहीण ' असा अर्थेका सुचावा हे 
कोडे आहे. मग कोणत्याही शब्दाचा काहीही अर्थ 
द्यावा आणि त्यापुढे प्रश्‍नचिन्ह ठेवावे. प्रस्तुत संपा- 
दनात संपादकांना प्रश्नचिन्हाने फार मोठा 
आधार दिला आहे. नुसतेच प्रश्‍नचिन्ह असेल 
( शब्दसुचीतील * अठांउंश ', ' अलोहीत ' इ. 
पुढील ) तर संपादक थकले आहेत, इतरांनी विचार 
करावा असा आहय असतो. पण प्रस्तुतसारख्या 
ठिकाणी अर्थ सुचवून प्रश्‍नचिन्ह असते तेव्हा 
संपादकांनी संदर्भ, व्युत्पत्ती, अन्य ग्रंथ यांच्या 
आधाराने काही चिंतन केले आहे पण त्यांचे 
समाधान झालेले नाही असे वाचकांना वाटते. पण 
या चिंतनाची पाश्‍वेभूमी समजून घेण्याचा येथे 
कितीही प्रयत्न केला तरी । विहीणी'चे आगमन 
अनाकलनीयच राहूते. संपादकांना “ सासू ' तर 
अभिप्रेत नसेल ? 


मूळ हस्तलिखित आणि छापील संहिता काळजी- 
पूवक ताडून पाहणे किती आवश्यक आहे हे एवढ्या 
उदाहरणांवरून अभ्यासकांच्या ध्यानात यावे. 


नवभारत 


ऑक्टोवर, १९७९ 


सहिता : २ छपाईच्या चुका 


संहिताविभागातील पुढील स्थळीं छपाईच्या 
चुका असाव्यात असे वाटते. शुद्धिपत्रात यांची नोंद 
नाही. हस्तलिखितातच असे सदोष लेखन असेल तर 
संपादकांनी ते निदर्शनास आणायला हवे होते. येथे 
फक्त ओवीक्रमांक देऊन हे दिग्दर्शन उरकणार आहे. 
मात्र अशा सार्‍याच चुकांची येथे नोंद आहे असे 
समजू नये. 


ओवीक्रमांक अश्युद्धता अपेक्षित शुद्धता 


५७,५५३ तीर तरि 

२७४ सुरं सुरंगु (यमक दृष्टीनेही) 
३९९ देतां देकां ( ,, ) 
ड४९ देखी देखा ( ,, ) 
४५१ पाडले पडिले ( » ) 
५४२ काजे कीजे 

५६२ ,मंदीसे मंदीरे 

1:14 विरश्रीची विरश्रीचां 

६३९ फेडी फेडीले 

८७३ मारि मारिला 

११५१ जिवीचाची जिवीताची 

१४४६ दृढसुनि दृष्टी सूनि 

१८८९ खवस्त खस्तावस्त इ. इ. 


पुढील उदाहरणांत वाचन सदोष असण्याचीही 
शक्‍यता आहे : 


ओ. क्र. अशुद्धता अपेक्षित शुद्धता 

१५४२ तेव्हेंहीं तेव्हेळीं ( रा. पाठ 
“तेव्हळी ' ) 

१६४६  रणकंदु रणकंडु ( झब्दसूचीत 
*रणकंदु' चा अर्थ 
“रणकंड, युद्धाची होस' 
असा दिला पण पाठदोष 
वाटला नाही. ) 

१७५९ स्वर्गाचा खर्गाचा 

१९१७ पाडस पाउस 

२०४३ भुवीले भवीले ( पण शब्द- 
सुचीत ' भुवणे (क्रि) 
:व्यापणे ') 

२२८२३ वोळावीत बोळावीत इ. 


चोंभाचे ' उखाहरण ? $ एक तापदायक संपादन 


संहिता $ २ पद्निश्चिती 
प्राचीन हस्तलिखितांत एका चरणातील (काव्य- 
ग्रंथांत. गेद्य्रंथात ओळीतील) सारी अक्षरे सलग 
लिहिलेली असतात. त्यांची सुटी पदे करणे हे संपा- 
दकांचे काम असते. त्यात दोष निर्माण झाले तर 
आशय समजण्यास अडचण पडते. अनेक सदोष 
स्थलांपैकी काहींचा परामर्श घेऊ. 
१) उचीत देईल राज्यकुमरी । म्हणौनि दोघी 
वेचु करी । 
दोघी सेळंद्रीया ह॒डपीणी । 
दोघी छत्रधरीणी ॥१६५॥ 
* वेचुकरी ' असा एक शब्द हवा पण मग ते 
स्त्रीलिगी रूप होत नाही. यमकदृष्टीने चोथ्या 
चरणात ' छत्रधरी ' असे हवे होते, पण खरे म्हणजे 
या ओवीतील चरणांच्या जागा वदलल्या आहेत, असे 
वाटते. मुळात ही ओवी पुढीलप्रमाणे असावी- 
दोघी सेळंद्रीया हडपीणी । दोघी छत्रधरीणी । 
उचीत देईल राज्यकुमरी । म्हणौनि दोघी 
वेचुकरीणी ॥ 
२ ) चित्ररेखेने तिन्ही लोकांतील व्यक्‍तींची 
चित्रे रेखाटली, हवा तो पुरुष न आढळल्याने उषा 
म्हणते- 
म्हणे तिन्ही लोक लीहों सरले । 
आतां काए असे उरलें । 
प्राणु त्यजुं देवो चीत्ररेखे । तुज म्यां हेंचि पुसले 
॥ ३२७ ॥ 
दे वो ' अश्ली दोत सुटी पदे हवीत. 


३) शंबरासुराचा वध करून प्रद्चम्त मायावती 
(२ रती ) सह द्वारकेस आल्यावर आपल्या पत्नीचा 
रुक्मिणीस परिचय करून देतो. तेव्हा रुक्मिणी 
रतीस म्हणते- 

आवो रति आरुति एका । रुक्मीणी भे म्हणे मज 

क्षेम देतां । 
तुझेनि प्रशादे भेटि जाली । माझया पुत्रेसी 
बारा वरुषां ॥ २९९ ॥ 
*एका', 'दे कां ' असे हवे. 
४) नाना हातिणरांचे निर्मीशी । 
आंगीं रोमांच उठीले ॥। १०८७ ॥ 
५ हातिएरांचेंनि मीशें * हवे. 
न. भा. ५ 


1. 


५) चोंभा नंदीच्या सामर्थ्याची कल्पना देत 
आहे- 
गेल्पां सांदिखी रे हरळु । खुर झाडी अवलीळा। 
तेथें उसळौनि पडति । मेरुएव्हडे कुळाचळ 
॥ १३२४ ॥ 
£ सांदिसीरे ' किवा “ सांदि सीरे' हवे. 
६) भीमध्वजु म्हणे वीकटा । तुम्ही यादव 
सवे कपट । 
देत्य-वघा कंवाडें । परि एकांगीं नव्हा 
चोखट ॥ १४४० || 
: दैत्य वधा ! हवे. शब्दसूचीतही “ देत्य-वध ' असा 
सामासिक शब्द दिला आहे. 
७) स्वामी बींघीतो ए ख ळें । साहि कोदंडे 
विशाळें ।... १५२० 


: वींधीतोए सळें पाहिजे, 
८) तिए आहील्ग्रेसी श्रापु दीधला । 'तेबणी 
जाली शीळा । ... १५७७ 
* ते वणी ' हवे. 


९) कवी शिवमह्ती सांगत आहे- 
भेरूचा तीवडा केला । पूथवीएचां खळां 
रोवीला । 
तयावरि पांथि जुंपीली । अष्ट ही 
कुळा चळतेचि बँल ॥ १८२६॥ 
“कुळाचळते चि' पाहिजे. 
१०) आतां असो तु हे बोल । शंभु काए 
करीता जाला । ... १८४० 
* अपोतु ' हवे. 

११) 'पडिलें सैन्य उठवावें' ही चित्ररेखेची 
विनंती कृष्णाने मानली. रणभूमीवर गरुडाकडून 
अमृतवर्याव झाला. चंद्रानेही तसेच केले. पण मग 
रणांगणाबर हालचाल झाली आणि तुटलेले अवयव 
कोठे तरी व कुणाला तरी चिकटू लागले. हा एक 
विनोदी प्रसंग चोंभाने रंगविला आहे. म्हातारे 
आपल्याला मिळालेली तरुणांची शिरे द्यायला तयार 
नाहीत. त्यावेळी एकजण म्हणतो-- 

याची अस्त्रीयासि नोळखेल । 

घरां आंतु रिगो नेदील । 


1-3.) 


म्हणति आली रणदेवता । 
मग हा आपैसया चि देईल ॥ २१२५ ॥ 
£ अस्त्री यासि! हवे. 
आणखी काही स्थळांची आता फक्त नोंद करतो. 


ओवी क. संहिता योग्य पदनिश्चिती 
६४५ अवचीत यातें अवचीतयातें 
<प्र सैन्याभोवंतु सैन्या भोवंतु 
१२५१ हरीहरासीं हरी हरासीं 

१३१४ जमा जमा 

१४१४ नव्हेति नव्हे ति 

१६३५ देखातिए देखा तिए 
१६७७ दृष्टीसुनु दृष्टी सुनु 
१८३४ अघोर वगत्तु अघोरवगतर इत्यादी, 


परिशिष्ट : ३ उखादहदरणा!तील बिशेषनामे-- 

या परिशिष्टात सुसूत्रता नाही. व्यक्‍तीच्या एकाच 
नावाची भिन्नभिन्न रूपे किवा त्या नावाचे पर्याय 
स्वतंत्रपणे नोंदले आहेत. अक्रुर, अक्रुरू अश्या दोत 
स्वतंत्र नोंदी कशाला ? “ अक्रुर- रू असे चालले 
नसते काय ? स्वतंत्रच नोंदी करायच्या तर 
* जांबवंती ' उल्लेखून ' जामवती ' ( १३६२ 3) 
का वगळायची ? ' अणोधुंवीरू २, * इंद्ररावो ! 
यांतील * वीरू * , * रावो ! हे शब्द त्या त्या विशेष- 
नामाच्या अंगभूत मानायचे काय ? मानायचे 
झाल्यास अशा साऱ्याच शब्दांची जंत्री नको काय ? 
“ उमानंदनु ', ' कृष्णकुमर ', बळीसुतु ' ही 
विशेषनामे म्हणायची का ? म्हणायची झाल्यास 
नाते दर्शवून उल्लेखिलेल्या सवे शब्दांची नोंद 
करायला हवी, तक्षी ती नाही. * राहो-केत ? ही 
वस्तुतः दोन विदेषनामे पण त्यांची एकच नोंद 
आहे. पुन्हा ' राव्हो ! पुल्लिंगी शब्द म्हणून शब्द- 
सूचीत आहेच. “ शांबुगदु ' या दोहोंची एक नोंद 
आहे, शिवाय “ शांबु ' अशीही दुसऱ्या संदर्भाने 
नोंद आहे. मग स्वतंत्रपणे येणारा * गदु' (९५५) 
का नसावा ? वाचकाला “ झांबुगदु ! हे एकाचे नाव 
आणि “ शांबु ' हे दुसर्‍याच व्यक्तीचे नाव किवा 
“ झांबुगदु * मधील ' झांबु ' वेगळा व नुसता. शांबु 
वेगळा असे वाटणार नाही काय? 'गंगा? १८३० व 
१२५८ असे ओवीसंदर्भे देऊन दोनदा उल्लेखिली. 
संपादक या दोन गंगा मानत असतील तर पहिलीचा 


नवभारत 


ऑक्टोबर, १९७९ 


उल्ले पश्‍चिम गंगा' असा का केला नाही ? दुसरी 
शिवाच्या मस्तकी असली (१२५८) तरी ती नदीच 
ना? ती नदी असली काय किवा स्त्री असली काय, 
वस्तु एकच ना? 

पुंडलीक वासुदेवो। जो कां वाराणसीचा रावो । 

इुसरा कृष्णु म्हणवीत होता । तो तुवां फेडीला 

महाबाहो ॥ ८७७॥ 

या ओवीतील ' पुंडलीक वासुदेव ' म्हणजे ' पौडूक 
वासुदेव , ही एकच व्यक्‍ती होय, पण या एकाच 
ओवीचा संदर्भ देऊन संपादकांनी पुंडळीक' आणि 
“वासुदेव? अशी ही दोन विशेषनामे म्हणून स्वतंत्रपणे 
नोंदली आहेत. मात्र या यादीत पंढरीच्या विठ्ठल- 
भक्त 'पुंडलीकाःला (९३५) स्थान नाही ! 

एकाच कृष्णाची अनेक पर्यायनामे दिली पण 
बरीच गळली. उमापती? येथे आहे पण 'लक्ष्मीपर्ति? 
जाऊन बसला शब्दसुचीत. येथे * मदन ? आहे पण 
*रति' (३६२, ३६८ इ.) नाही. ' चंड! आहे पण 
त्याच ओवीतीरू ' मुंड! (१२८३ ) नाही. ' नारद ! 
आहे पण ' तुंवर? (१०४, २२४७ ) । (पु)--एक 
विशेष वाद्य वाजविणारा' म्हणून ग्रेला शब्दसुचीत ! 
ब्रह्मसभेत नारदाबरोबर गायन करणाऱ्या या भक्‍ताची 
कोर्ती संपादकांपर्यंत पोचली नाही हे ' तुंबरा'चे 
दुर्दैव. येथे * मथुरा ' आहे पण ' द्वारका ' (२२८५) 
नाही, मात्र ' द्वारकेराय ! आहे. भारत, भागवत ही 
ग्रंयनामे आहेत पण हरिवंश /, * शिवपुराण इ. 
नाहीत. 'सेंळंद्री) (१२९१ ) [ शिळाद किंवा 
शेलादि याचा हा अपभ्रंश आहे ], चांगुणा (२१९४), 
सनकादिक (१६०२), लोमचरण (> रोमपाद- 
छोमपाद) (१५८५), गौरी (१४६२), दुर्वास 
(९३८) या व्यक्‍ती या परिशिष्टात भेटत नाहीत. 
पींपळेश्‍वर (> पिप्पछेश्‍वर ) (१४७३ ), लोनारे (> 
लोणार क्षेत्र) (९४७ ), बद्वीकाश्रम (२२६४), 
श्रोणितापुर ( श्रोणीतापुर नाव ठेवीले ६५ असे 
कवीने सांगितले असताही) ही स्थलनामे संपादकांनी 
वज्ये का मानली? को ती विशेषनामे नव्हेत ? 

विशवेषनामांचे वेगळे परिशिष्ट केल्यानंतर शब्द- 
सुचीत एकही विज्षेषनाम यायला नको होते [ किवा 
सारीच यायला हवी होती ]. अमरपुरी, व्यासनंदनु, 
व्यासु, शक्‍्तिपुराण, शंखु, श्रीभागवत, सभापर्व इ. 
पुढे शब्दसुचीत ' विना ( विशेषनाम ) असा 


चोंभाचे ' उखाहरण !* : एक तापदायंक संपादने 


उल्लेखच आहे. पण * विना? असे न म्हणता 
उचीश्रव, एम, कविळास, कृष्णराणा, चंद्र, धुरु, 
बौधि, मंगळवार, सारदा, क्षीरसागर अशी किती- 
तरी विशेषनामे शब्दसूचीत अवतरली आहेत. 
त्यामुळे विशेषनामांची ( अर्धवट ) सुची एकांनी 
केली तर ( तज्ीच ) शब्दसूची दुसऱ्यांनी केली असे 
दिसते. आणि त्या दोहोत सुसंगती राखण्याचा 
प्रयत्न मात्र कोणीच केला नाही ! 

काही शब्द विशेषनामे आहेत हेच मुळी संपाद- 
कांना समजलेले नाही. (१) “ वज्रपाणि 
(१२३८, १९७५) हा वाणासुराचा मामा. 
: वजत्रपाणि ? एसें नाम । राय! बाणासुरांचा मामा । 
.-.? असे कवीने स्पष्ट सांगितले असुनही विचा- 
ऱयाला या परिशिष्टात स्थान न मिळता ' वज्रपाणि 
(पु) वजन ज्याच्या हाती आहे असा ' असा 
वहुब्रीही समास बनून शब्दसूचीत निर्वासित व्हावे 
लागले आहे. (२) * विद्यावळी '. म्हणजे 
विध्यावळी ही वाणासुराची आई. वज्रपाणीची 
माहिती देताना कवी लिहितो, ' तो वज्रपाणी वीरु। 
विद्यावळीचा सोहोदरू । राया बाणापुराचा मामा । 
तो धांवींनळा वेगवतरु ।॥ १९७९ ॥ ' वज्रपाणी हा 
* विद्यावळी ' चा सहोदर म्हणजे भाऊ असे चोंभाने 
लिहूनही संपादकांनी ते वाचलेले नाही. मात्र याच 
ओवीचा संदर्भ देऊत शब्दसूचीत ' विद्यावळी 
( साशाह्त्री )- अनेक विद्यांचा समुच्चय ' असे 
स्पष्टीकरण ते सहज देऊन जातात ! (३) * तयाही 
मागें माळधरुं॥ बाणा दळीं लाठा वीरू । ... 
१२४१ येथे ' मालधरु॑ं ' हे एका वीराचे नाव आहे 
पण शब्दसूची सांगते “ ( पु ) - सहस्त्र वीर! ! 
(४) पण यादव आणि शिवगण यांतील युद्धाचा 
परिणाम असा झ्षाला की देवांची विमाने पळाली 
आणि 

कांटाळला दीनकरू । वासीपले च्याऱ्ही वारु । 

अवचीता धघडाडीला । अरुणु म्हणताए स्थीरू 

स्थीरू । १८४४ || 

अरुण हा सूर्याचा सारथी ( अरणें आसुडिलें वागारे 
१०६४) असता 'अरुणु (पु) 7 सूर्य असा 
अर्थ संपादक देत आहेत ! 


(५) बळीभद्राची अंतौरी । जाउनि भानवस 


ग्यृंगारी । 


२५ 


त्या सकळ जनी तेथें । करिति नाना परी कुसरी 
॥ २२९० ॥ 
रत्नखचीत माळा । घालीजे जेष्ट देवीचां गळां । 
तेथें वोहर जाउनीयां । समस्तां वडीलांतें वंदीलें 
॥२२९१॥ 
विवाहानंतर वधुवरांनी ज्येष्ठा देवीची पुजा करा- 
यची असते, या चालीचा येथे निदेश आहे. 
बलरामाच्या पत्नीने भानवस म्हणजें स्वयंपाकगृह 
(संपादक म्हणतात तसा “चुलीमागचा ओटा' नव्हे) 
सजविले. तेथे जाऊन वोह्राने ' जेष्ट देवी! च्या 
गळ्यात रत्नखचित माला घातली. तेव्हा जेष्ट 
म्हणजे जेष्ठा हे देवीचे नाव आहे.. संपादक 
* जेष्ट ' हे विशेषण समजून ' मोठ्या ' ( सामान्य- 
रूप का? ) अता अर्थ करतात तो योग्य नाही. या 
* ज्येष्टापूुजना ' चा उल्लेख जनीजनादेनांच्या 
*जानकीसैंवरा ' त ( प्रसंग ३४-ओ, ८२ ) आहे. 
सामान्यनामाचा विशेषनाम म्हणून निदेश 
करण्याची चूकही संपादकांनी केली आहे. 
वीरीं वेठीला ( ' वेढीला ' असावे ) भवंता । 
मग सुटले शस्त्रचात । 
नारजांचा माहापुरु। बाण वरुषताति अद्भूत 


॥ ६०१॥ आणि 

तया एकएका कुंजरा । जोध बेसले असती बारा 
बारा । 

तयाचीं सुटलीं संधानें । नारजीं भरलें अंबर 
॥ १३९१॥ 


या दोन्ही ठिकाणी ' नारज? (सं. नाराच) म्हणजे 
धनुष्यावरून सोडावयाचा बाण होय. बाणासुर 
नव्हे ! पण संपादकांनी “ नारज'ला विशेषनामांच्या 
यादीत घुसवला आहे ! 

असे आहे हे विशेषनामांचे परिशिष्ट ! 
शब्दसूची : 

शब्दसुचीच्या आरंभी संपादक लिहितात, 'सदर 
शब्दसूचीत 'उखाहरणा'च्या गोपाळचावडी प्रतीतील 
शब्दांची प्रत्येको एक नोंद घेतली आहे व तेथे एक 
संदर्भ दिला आहे.' म्हणजे अनेकांपैकी संदर्भ तेवढा 
एक दिला मात्र शब्द कोणताही सोडला नाही असा 
याचा अर्थ होतो. पण हे खरे नाही. अकरा, अत्यंत, 
अयवा, उंची, कोठे अशा साध्यासुष्ट्प्रा व सोप्या 


१ 


२६ 


शब्दांची नोंद असताना पुढीलसारख कित्येक 
शब्द नसावेत हे विलक्षण वाटते- ( खालील 
यादीत ओवीतील शब्दरूप जसे आहे तसे दिले 
आहे. ) कामारे ( १४), दुरिनिमित्य ( २०६ ), 
वैष्णवी (२६३ ), निहारू ( २७१ ), आपंपरी 
(३०८), वैदीक (३१९,४०५), गुणनाम (३७२), 
वोडिया (४१०), भुतळीया (६१७ ), धाया 
(६७२ ), मालखडां ( ८७४ ), आळिवे (९८१), 
कोळ ( १०८१), कांतिया, विगोये ( १०८२), 
पांडवांचां पाहारीं ( १२७४), मोरु ( १४८२), 
गेल ( १५४४ ), शवणी (१५९७ ), म्हणीएं 
( १६६९ ), निगावा (१७७१), मदन (२१४१), 
स्थानी ( २१६९ ), आहाच (२१८९ ), आळुका 
(२१९१), खांडी ( २१९६ ), वेळां (२२६६) 
इत्यादी. 

बर्णानुक्रमी नीट सांभाळलेली नाही. ' अप्राप्तु 
नंतर * अपसरा ' आहे. ' वाईकय ' आणि ' वांकी 
यांच्यामध्ये ' वाणे ' आहे. २८७ व २८८ या पृष्ठां- 
वरील सुचीत अनेक शब्द मागे पुढे झाले आहेत. 

ओ. १२५८ मध्ये “ देवां रुषीं सहीत ' असे 
असता सूचीत ' देवरुषी ? हा सामासिक शब्द म्हणून 
नोंदला. “ उखेमन ' हा सामासिक शब्द म्हणून 
सुचीत दिला आहे. साहजिकच संहितेतही ' उखेमनी 
(२६० ) असे छापले गेले आहे. 

अथैस्थळी प्रश्‍नचिन्ह : शब्दसुचीतील काही 
शब्दांपुढे, अर्थ न लागल्याने संपादकांनी प्रश्‍नचिन्ह 
ठेवले आहे. योग्य तो शोध न घेतल्याने असे घड- 
लेळे आहे. ज्यांचे अर्थ लावता येतात असे काही 
शब्द पुढे देत आहे- 

१ ) अरूवार (२५७ ) - मऊ आसन. 
( महाराष्ट्र शब्दकोश ) 

२) हांसिरूं ( २७१ ) -आंथरूण (<नास्त- 
रण). कन्नड भाषेतही हा शब्द आहे, संतोषमुनि 
कृष्णदासाच्या ' रुक्‍्मिनि-सेवरा तोल या शब्दाचा 
अर्थ श्री. ना. ब. जोशी यांनी * पांघरूण' असा दिला 
आहे तर नरींद्राच्या * रुक्मिणी स्वयंवरा 'त डॉ. 
डोळके “ हंसाकृती (? ) हृंसाच्या आकाराचे अलं- 
कार (?) असे प्रश्‍नचिन्हयुकक्‍त अथे देऊन वाच- 
कांना भलतीकडेच नेतात. 


नवभारत 


ऑक्टोबर, १९७९. 


३) खान (४१८) - 'खान (ण) घालणे? 
म्हणजे घरफोडी करणे, खणती लावून द्रव्य 
मिळविणे. मराठी बखरींतुत असा सीक्प्रचार 
येतो. भास्करभट्टाच्या * शिक्षुपालवधा'त * खानौरी 
(२६३) असून टीपकार * खाणौरी _< खाण 
घालिता : घरफोडा ' अश्ली टीप देतो. 
४) आळुकी (५७९ ) - आसक्ती ( ज्ञाने. 
९.७) 
५) सुची (११०६) - मूळ घातू सूचणे - 
सुचविणे, दर्शविणे ( ज्ञाने, २-८६ ). 
६ ) तोमर (११०७)- तोवर, अंकुर. ' शिशु- 
पालवधा 'त ' तोंवर' (८३७ ) असे खूप. 
७) कती (१३९४) - तरवार. * कत्ति? 
असा कन्नड शब्द आहे. 
८) अप्रमादु ( १९४६ ) - प्रमाद ( 'अस्त्री ' 
प्रमाणे. रा. पाठ ' प्रमादु ! असा आहेच ). 
९ ) स्यारा ( १९४७ ) - स्यारे, शीतज्वर 
१०) द्रळु (२२२१ ) - हा शब्द 'दुरळूु 
(*सह्याद्रिवणंन ? ४०८, ' गोविदप्रभुचरित्र ! २७८ 
इ. स्थळीं ) असा असेल तर अर्थ * उग्र, खडतर. 
* दरळु ' हाच पाठ बरोबर असेल तर ' दर (च 
भय ) -- लु 3 भयंकर, भोतियुक्‍त ' असे त्याचे 
स्पष्टीकरण देता येईल. सासुरवास कसा असतो ते 
या विज्षेषणाने सांगितले आहे. एवढी उदाहरणे पुरेत. 
चुसती नोंद $ ज्यांच्या अर्थाची अपेक्षा करावी 
असे भद्र (२१०, ८५५ ), चावडी ( ९६९ 3 
बेतु ( १०२९ ) इ. शब्द फक्त नोंदले आहेत. भं 
पदांची सूळ रूपे : मूळ शब्द देण्याच्या बाबतीत 
संपादक अनेक ठिकाणी अयशस्वी झाले आहेत. 
शब्दाचे (हगवचनही संपादकां । 
पोक व्य नात ह्‌ द्कांना सांगता 
१) “* तंव वडवेनि (' बडवेनि' असावे ) आनीलें । 
व हरीचंदणाचे वाटें ॥ ७९॥ ! 
डे वाटे हा एकारांत नपुसकलिंगी शब्द आहे. सूची- 
प्रमाणे " वाट (न) ' असे म्हटल्यास ' वाटे ह 
अनेकवचन होईल आणि दोन्ही चरण व्याकरणदष्टीने 
सदोष ठरतील. *तंव वडवेनि आनीलोीं । 'हरी- 
चंदणाची वाटे ' असे असते तर संपादकांचे म्हणणे 
मान्य करता आले असते. 


चोंभाचे ' उखाहरण ! : एक तापदायक संपादन 


२) कवी उषेच्या वेषभूषेचे वणन करीत आहे. 
“ राजवर्ताची पाटोळी । आंगीं मीवे सुरेख 
कांचोळी ।...१७० ' 'पाटोळी (पु) ' ही संपादकांची 
नोंद ! * राजवर्ताची ' या शब्दावरून ' पाटोळी' चे 
लिंग स्पष्ट आहे. 

३) हारकेस जाणार्‍या चित्ररेखेने * अंचळु गाढीला 
कडसुतां ? (४१०), संपादक म्हणतात ' कडसुत 
(स्त्री)-मेखला '. येथे * कडसूत ' हा नपुंसकलिंगी 
शब्द आहे. 

४) बळीचा प्रधान कुंभक कसा होता? 

' खुरे लाविति कुडीया राहाटी । आंगावरि 
आनिति कुटी । 
तैसा नव्हे तो प्रधाणु । मंत्रीयांमाजि 
जगजेठी ॥२१७॥ 
नाचती प्रधानपणाचेनि भोजें । देखति 
आपुलालीं काजे । 
लांचु घेति हातातळीं । 'घुरेसी अपकीतिचें 
वोज्ञें ॥॥ २१८॥ 
तैसा नव्हे तो कुभकु । ... ॥२१९॥/, 
झुरपुढे ' (१४१४ ), ' वेगळालीया निवडिल्या 
च्याऱ्ही खुरा ' (१६७६)' इ. ठिकाणीं मुख्य, पुढारी 
या अर्थाचा ' धुरा' शब्द स्त्रीलिंगी आहे. संपादकांनी 
दोन नोंदी केल्या आहेत त्या अशा-' धुर (पु )- 
प्रमुख , श्रेष्ठ २९७! आणि 'धुरा (स्त्री )7 
मर्यादा, बाजू १६७६' पहिल्या नोंदीत मूळ शब्द 
चुकीचा दिला म्हणून लिंगही चुकीचे सांगितले तर 
दुसर्‍या नोंदीत अर्थाची चूक झाली. 

५) अनिरुद्धाच्या हातात “ गरुडपात्रीची मुद्रिका 
असल्याने वाणाच्या ' पन्नक शास्त्रा'चा त्याच्यावर 
परिणाम झाला नाही. उषेने ती मुद्रिका काढून 
घेतल्यावर मात्र सर्प त्याला वेढतात- 


सुईअग्ना सवडि नाहीं । तैसें सर्वांगी गुंडाळले 


पाहीं । 
फडे सीरली वेणीएमाजी । मग गुंडाळले 
पाई ॥ ७०४ ॥ 


येथे ' फडे ' हा स्त्रीलिंगी एकवचती शब्द आहे. 
संपादक सांगतात, “ फडा (पु)-फणा '. पुढे १६६१ 
व्या ओवीत बलराम हा ज्षेषाचा अवतार असल्याने 
त्याच्य़ा शेषरूपाचे वणेन करताना चोंभा लिहितो, 


३७ 


* पृथवीभवंते सात वेढे । पुरोणि उरली फडे ' येथेही 
* फडे ' असाच मूळ शब्द असून तो स्त्रीलिंगी आहे. 
ज्ञानेश्‍वरीतही (१६.१२५, १७-२४) हा शब्द असाच 
आहे. मात्र शिवाजीराव भावे, पानसे आणि वेलिंग- 
कर यांनीही मूळ शब्द म्हणून * फडा ' देण्याची चूक 
केली आहे. 

६) अनिरुद्धाला नागपाशयात पकडायचे असे 
बाणासुराने ठरवले. म्हणून ' पन्नका शस्त्र जपीनला । 
स्मरीली मंत्र-प्रमासा ' (६५२३). ' मंत्र-प्रभास 
(साशपु)-मंत्रशक्‍ती ?' हे संपादकांचे स्पष्टीकरण 
आहे. मग ' मंत्रप्रभास ' या पुल्लिंगी शब्दाचे 'मंत्र- 
प्रभासा ' हे सामान्यरूप झाले आहे असे ते मानतात 
काय? अर्थाविषयी त्यांना शंका असली तरी लिंगा- 
विषयी नाही. पण “ मंत्राची श्रेष्ठ भाषा ' असा येथे 
अथे असून “ मंत्रप्रभासा ' असा हा आकारांत स्त्री- 
लिंगी शब्द आहे हे ' स्मरीली ' या क्रिपापदावरून 
उघड आहे. 

७) परिमळ बहुत एक । घेउनि माळी बैसले 

अनेक । 

दवने सेंवति मोरबे । तयांजवळि सकळीक 

॥१०५५॥ 

येथील ' दवने'च्या बाबतीत “ दवता (पु)' ही नोंद 

बरोबर पण॑ ' मोरवे'च्या बाबतीत मात्र ' मोरव 

( स्त्री ) अशी नोंद का? ' मोरवा (पु )' असे 
हवे होते. 

८) मगरबिविया महाप्रचंडीं । भरवजंत्रे दुतोंडी । 

सुपलीया गौरीमते । बीरडां जुंतिल्िया 

घोंडी ॥१०७१॥ 

£ जुंतिलीया ' वरून घोंडी ' शब्द स्त्रीहिंगी अनेक- 

वचनी आहे हे स्पष्ट आहे. ' धोंड (स्त्री )' लिहायच्या 

ऐवजी संपादक लिहितात, 'घोंडा (पु.)-मोठा दगड' ! 

(९) युद्धासाठी सिद्ध होत असलेल्या बाणाचे 

वर्णन कवी करीत आहे- 

आंगी विभुतीची उटी । तेचि बज्ञांगी गोमटी । 

**< ११९०) 
सुचीत * वज्ञ़ांगी ' ऐवजी ' वजांग * असा मूळ शब्द 
सांगितला तर 

जोडवज़़ांगीया भेदौनी । भेदताए वक्षेस्थळ 
॥१३८२॥ 


३८ 


येथे मात्र ' जोडवज्ञ़ांगी ' असा मूळ शब्द सांगितला, 
(१०) लहुडी वैसताति कपाळी । चिधिया होति 
तेव्हेंळीं । 
सीसांसहीत माथे । घाई दाटती कोंतळीं 
॥१४०६॥ 
६ कोंतळीं ' अनेकवचनी म्हणून ' कोंतळें (न)? अशी 
नोंद हवी होती. याचा अर्थ 'बाणसमूह' किवा “केस 
(कुंतळ) ' असा असावा. ' माथे भरताति कोंथळीं : 
घाइं लहुडिचां' (९६९) असे शिशुपालवधात वर्णन 
असून टीपकार 'कोंतळी > बहुतां शस्त्रांची ' अशी 
टीप देतो. मूळ शब्द * कोंतळ ' येथे तृतीया विभ- 
क्‍तीत आहे असेही म्हणता येईल, संपादक मात्र 
*कोंतळा (पु.)-पोटातील आतडी * म्हणतात. 

११) * फाटती वारूवांची |करवळे ' (१४०९) 
मधील “ करवळें * नपुंसकलिंगी अनेकवचनी आहे. 
सुचीत ' करवळ ( पु. )' अशी नोंद आहे. ओ. 
१८८१ तील “* करवाळें ' ची नोंदच नाही. मात्र 
येथे रा. पाठ ' करवळें ' असा आहे. 


१२) तया पींसारयाची कर्पेटाणी । लंघिति 
स्वगिची सावनी । ... १७०४, 'कर्पटाणी ' हा 
दुर्गंधी या अर्थाचा स्त्रीलिंगी शब्द आहे. कृष्णदास 
मुद्गलाच्या ' रामायण युद्धकांडा'त 'मेदमांस ह॒वितो 
रावणि । दग्ध होतां सुटली कपेटाणी । जीवमात्रांचां 

* मुखीं घ्राणीं । दुगंधी दाटली :। प्र. ४९ ओ. ५६ 
येथेही ' कर्पटाणी ' स्त्रीलिंगी असुन त्याचा अर्थही 
या ओवीतच आहे. कृष्णदास मुद्गलाच्या काव्या- 


नवेभारत 


ऑक्टोवर, १९७९ 


तील हाच संदर्भ देऊनही मराराष्ट्रशव्दकोशकार 
मात्र 'कर्पटाण ' असा चुकीचा मूळ शब्द देतात, 
संपादक सुचीत ' कर्पटाणी ( पु ) - करपलेला 
भाग ' असे सांगतात. 'लिंगनिदेश चुकीचा आणि 
अही चुकीचा. 
१३) दोहीं रथां भेटि जाली । 
मकरतोंडें नेहटलीं । 
ध्वजास्तंभ आंदोळले । वरि उथाळीं 
थरारीलीं ॥ १७९७ ॥ 
* उथाळीं ' हा शब्द नपुंसकलिंगी अनेकवचनी आहे. 
“* उथाळें ' हे त्याचे मूळ रूप, संपादक म्हण- 
तात, “ उथाळा ( पु. )- खांबाखालील चौकोनी, 
दगड, खोलगट भाग ( रुस्व ) '. येथे रथांगांचे 
उल्लेख असल्याने ' दगड ' असणारच नाही. "लाकूड' 
म्हणायला हवे होते. ' रुस्व ' हा संदर्भही अपुरा, 
डॉ. डोळक्यांच्या संपादनाचा हा निदेश असेल तर 
: क्रूस्व ? असे पाहिजे होते. 
१४ ) सडपीती वारवांची मोहाळीं । 

चांचुवरि काढिति डोळे । ... १८८६ 
येथे ' मोहाळीं ' हा नपुंसकलिंगी अनेकवचनी 
शब्द आहे. त्याचे एकवचन ' मोहाळें '. सूचीत 
* मोहाळ (न )- समुदाय १, मूळ रूपहो चुकीचे 
आणि अर्थही भलताच. ' लगाम, मुसक ' असा अथे 
आहे. रा. प्रतीत * झडपीती वारूवांचे मोहाळे' असा 
पाठ असून तौ यमकदृष्टीनेही योग्य आहे; येथे 
* मोहाळें ' नपुंसकलिंगी एकवचनी शब्द. 


( अपूर्ण ) 


त्वा हह णणोकणीणेलणणणोणणणणाेेकेणीणोणणणणणणणणवो णता णनयम पना स नक 
ग्रेंथ-परीक्षण 


* फिलॉलाफीा ऑफ डेथ' 
पृ. ३३५: किमत ५५ रुपये. 


डॉ. एम्‌. 


जी. देशपांडे; मृत्युंजय प्रकाशन, पुणे, १९७९; 


* फिलॉसॉफी ऑफ डेथ ' ( मृत्यूचे तत्त्वज्ञान ) 
हा इंग्रजी प्रबंध म्हणजे, मृत्यू ही घटना अटळ व 
निश्‍चित असुन इहजीवनाखेरीज बाकीचे सारे अज्ञात 
आणि अज्ञेय असल्याने मनुष्याने कोणत्या वृत्तीने व 
कोणत्या मूल्यांनुसार जीवन व्यतीत करावे, या 
प्ररनाविषयी लेखकाने केलेले चिंतन आहे. तक॑- 
बुद्धीचाच आश्रय घेऊन विचार करावयाचा, शब्द- 
प्रमाण तसेच मनावर बालपणापासुन बिंबवल्या 
गेलेल्या भ्रमात्मक समजुतींचा पगडा झुगारून 
द्यावयाचा, आणि भीती व इच्छा यांनी विचार 
प्रभावित होऊ द्यावयाचा नाही अशी लेखकाची 
प्रतिज्ञा आहे आणि जे होईल ते होवो, जो निष्कषं 
हाती लागेल तो धैर्याने स्वीकारावयाचा असा 
त्याचा निर्धार आहे. स्वतःची भूमिका ठामपणे, 
तकॅनिष्ठ, संशयवादी, अज्ञेयवादी आणि निरीइवरी 
अस्तित्ववादी (अथीइस्टिक-एक्झिस्टेन्शियॅलिक्टिक) 
असल्पराचे स्पष्ट करून लेखकाने ' मृत्यूच्या अर्था'चा 
शोध घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. लेखकाची भूमिका, 
छेखकाचे प्रकट चिंतन व त्यातून ध्वनित झालेले 
प्रतिपादन या सर्वांवर जे. कृष्णमू्तींची आणि अस्ति- 
त्ववादाची छाप आहे. किंबहुना, ' मृत्यूचे तत्त्वज्ञान र 
हा प्रबंध म्हणजे जे. कृुष्णमूर्तीच्या विवेचनाचा 
आणि अस्तित्ववादी विचारसरणीचा सटीक भाष्य- 
सहित परिचय व त्या विवेचनास व विचारसरणीस 
अनुसरून घेतलेला विविधधर्मांचा आणि तत्त्वज्ञान 
संप्रदायांचा परामशं होय असे म्हणता येईल 

या ग्रंथातील मुख्य विचार जरी आतापावेतो 
अनेक तत्त्वचितकांनी, आचार्यांनी व संतांनी सांगि- 
तजेला असला, तरी लेखकाने त्यावरच पूर्णपणे भर 
देऊच आणि अत्यंत कळकळीने वाचकांपुढे मांडला 


अनुक्रमणिका 


आहे व वाचकांना चितनप्रवृत्त केले आहे हे या 
ग्रंथाचे वैशिष्ट्य आहे. 

तो विचार थोडक्यात असा : 'मृत्यू हा अटळ 
आहे. मृत्यूचे गूढ हे गूढच रहाणार आहे. मनुष्याची 
सुखप्राप्त्यथ॑ असो की विशिष्ट मूल्यांसाठीच असो 
सर्वे धडपड मृत्यूपाशी थांबते. पण माणसाला जीव- 
नाची आणि जीवनाच्या सातत्याची दुर्दम्य इच्छाही 
असते. साहजिकच, मृत्यू ही घटना असहायतेची, 
एकाकोपणाची, शून्यत्वाची भावना निर्माण करते. 
जीवनाला काही “ अर्थ? आहे काय, जीवनाचे 
* प्रयोजन ' (पर्पज) काय ? हा प्रश्‍न उत्पन्न होतो. 
याच प्रश्‍नाच्या संदर्भात तितक्‍याच महत्त्वाचा 
दुसरा एक प्रश्‍न म्हणजे जीवनातील मूल्यां- 
( व्हॅल्ल्यूज ) तंबंधीचा, कारण, “मृत्यू हा जर 
जीवनाचा अंत असेल तर आपल्या मूल्यांना निराळा 
अथे प्राप्त होणे अपरिहाये होय ', (पू. १०) हे 
प्रश्‍न अत्यंत निकडीचे होत. कारण आयुष्य अल्प 
असुन मृत्यू केव्हा येईल हे सांगता येत नाही. म्हणून 
प्रत्येक माणसाने स्वतःची तर्कनिष्ठ बुद्धी वापरून- 
द्रष्टे व तत्त्वज्ञ इत्यादींकडून तयार (रेडीमेड) सिद्धां- 
तांची उसनी शिदोरी न घेता तसेच परलोक, 
अमरत्व, मरणोत्तर मुक्‍ती, ईशवर, यांसारख्या 
आडश्‍वासनात्मक कल्पनांनी भुलून न जाता- मृत्यूचा 
विचार निर्भयपणे केला पाहिजे व स्वतःच्या जीव- 
नाचा अर्थ स्वत.च ठरवून घेतला पाहिजे, जीव- 
नाच्या विद्यमान स्थितीचे (प्रेझेंट कंडिशन) वास्तव 
स्वरूप लक्षात घेतले पाहिजे, याच जीवनात मुक्‍त 
अवस्था-जीवनन्मुक्ती-प्राप्त करून घेतली पाहिजे 
व त्या मुक्‍त अवस्थेला पोषक व तिच्याशी सुसंगत 
असे सच्चे जीवन ( ऑर्थेटिक एविझस्टन्स ) जगले 


४० 


पाहिजे. मृत्यूच्या सतत जाणिवेतूनच उत्फूर्त नीती- 
देखील ( स्पॉटेनियस मॉरॅलिटी ) जन्मास येईल. 
उपोद्‌घातात्मक असलेल्या पहिल्या प्रकरणामध्ये, 
मृत्यूचा अर्थ, इह॒जीवनाची मूलभूत स्थिती व आपल्या 
अस्तित्वाचा अथे स्पष्ट करणे हे या संशोधनात्मक 
ग्रंथाचे उद्दिष्ट असल्याचे लेखकाने म्हटले आहे. 
" मृत्यूविषयीच्या विचारापासून पलायन ? असे ज्यांचे 
वर्णन करता येईल, अश्या कल्पनांचा अवलंब करण्या- 
ऐवजी त्यांविषयी संशयवादी आणि अज्ञेयवादी 
बृत्ती ठेवून केवळ तकनिष्ठ बुद्धीने जेथवर जाता 
येईल तेथवर जावयाचे ठरवले असल्याचे लेखकाने 
स्पष्ट केले आहे. ' मृत्यूचा अर्थे काय, ' मृत्यू का 
यावा , या प्रकारच्या वाक्यांमुळे या प्रश्‍नाची 
उत्तरे आपल्याला मिळतील ही अपेक्षा वाचकाच्या 
मनात निर्माण होणे साहजिकच आहे व म्हणूनच 
की काय, लेखकाने वैद्यकीयदृष्ट्या मृत्यू म्हणजे 
काय आणि मृत्यूची संभाव्य कारणे कोणती असतात 
ते सांगितले आहे. या पेक्षा अधिक काही मिळेल या 
अपेक्षेने वाचक प्रस्तुत ग्रंथ वाचीत गेल्यास त्याची 
निराझ्या होईल. कारण, लेखक वारंवार सांगतो की 
“मृत्यू हे एक गूढ (मिस्टरी) आहे आणि ते एक 
गूढच रहाणार,” हे गूढ उकलण्याचे ' सामथ्ये त्क- 
बुद्धीच्या ठायी नाही ' ही विधाने पाहिली की हे 
लक्षात येते, की “ मृत्यूचे आकळून करून घेणे (टू नो 
डेथ)? म्हणजे “ मृत्यू अटळ आहे या गोष्टीची सतत 
जाणीव ठेवणे ( टू नो दॅट डेथ इज इनएव्हिटेबल )? 
आणि “जीवनाचा अथे समजून घेणे ? इतकेच 
लेखकास म्हणावयाचे आहे. “जीवन समजून घेणे 
म्हणजे (च) मृत्यू समजून घेणे होय आणि मृत्यू 
समजून घेणे म्हणजे(च) जीवन समजून घेणे होय? 
(पृ. २९९ ) , अशी लेखकाची सांगी आहे. असो. 
मृत्यूविषयीचा वैद्यकशास्त्रीय विचार सांगितल्या- 
नंतर मृत्यू या घटनेमुळे जीवनाला काही अर्थ आहे 
काय ? हा प्रश्‍न साहजिकच निर्माण होतो व प्रत्येक 
व्यक्तीने स्वतःच्या जीवनाचा अर्थ स्वत:च आकलन 
करून घ्यावा लागतो या महत्त्वाच्या गोष्टीकडे 
लेखकाने लक्ष वेधले आहे. 
दुसऱया प्रकरणामध्ये मानसशास्त्रीयदृष्ट्या 
मृत्यूचा विचार केलेला आहे. प्रारंभी विल्य़म मॅग्डूगल 
आणि सिग्मंड फ्रॉइड यांचे सहजप्रवृत्ती (इन्स्टिक्टस)- 


नवभारत 


ऑक्टोवर, १९७९ 


विषयीचे सिद्धांत दिले आहेत. परंतु ते इतक्या 
संक्षिप्त स्वरूपात दिले आहेत, की एकाद्या. मानस- 
शास्त्रीय सिद्धांतांचे कुंकू लावून लेखक मोकळा 
झाला आहे, असे वाटावे. त्यानंतर लेखकाने म्हटले 
आहे : “ भयाची सहजप्रवृत्ती म्हणजे सर्वसाधारणतः: 
काय हे आपण पाहिले ' (पृ. ३३). आश्‍चयं असे की 
भय या भावनेचा सहजप्रवृत्ती या नात्याने 
उल्लेख केलेला आढळतच नाही! असो. या 
प्रकरणाचे मुख्य प्रयोजन माणसाला वाटणाऱ्या 
मृत्यूच्या भीतीचे विशेषण करणे हे आहे. जगणे ही 
मूलभूत सहजप्रवृत्तीच असल्याने मृत्यूचे भय ही- 
देखील नैसगिक सह्जप्रवृत्तीच होय असे सांगून लेख- 
काने या भयाचे स्वरूप वर्णन केले आहे. भौतिक 
वस्तूंच्या भीतीचे स्वरूप (फिजिकल फिअर) आणि 
मृत्यूविषयी वाटणाऱ्या भीतीचे स्वरूप यांमधील भेद 
ज्े्काने अस्तित्ववाद्यांच्या परिभाषेच्या साहाय्याने 
पुढील प्रमाणे स्पष्ट केला आहे : मृत्यूची भीती ही 
असुरक्षितताभाव जीवनाच्या रित्तेपणाची वा पोकळ- 
पणाची भावना, स्वतःच्या बेकिमतीवणाचा भाव, 
यांनी युक्‍त असून ती ' ठ्रेड ' असते. नंतर या भयाचे 
जे. कृष्णमू्तींनी केलेले विश्लेषण व त्यांचा युक्तिवाद 
दीली आहे. मान विश्लेषण व तो युक्तिवाद असा: 
मृत्यूचे भय भ 
बधत बया क णय महतेच. स्वतशी 
तू होण्याची स्वत:च्या 
धारणा सोडून द्याव्या लागण्याची, जे आहे ते 
सोडून जाण्याची भोती माणसाला वाटत असते. 
(पृ. ३८ ) खुद्द मृत्यूचे भय वाटेलच कते ? भोतीला 
विषय लागत असतो व तो 


» अर 
कॅनॉट वौ फिअर ऑफ द अननोन, किभर 
आफ द अननोन इज अ मिसनांमर्‌ ० (पृ 


४० ) . अज्ञाताचे भय असू शकते को नाही, या- 


विषयी मानसशास्त्रीय सुक्म विचार करावयास 
वाचकांना प्रवृत्त करणारा हा युक्तिवाद या 
प्रकरणाचे वैशिष्ट्य म्हणता येईल. मरणाचे भ्‌य 
हे मनोनिभित असते व म्हणून त्याचे निमलून 
मनाच्या हवारेच करावयास हवे; क्षणे क्षणे जागरूक 
राहून, साक्षित्ववृत्ती ठेवून, स्वत:च्या ठायी उद्‌भव- 
णाऱ्या इच्छा-वासनांशी ता व 


प्रंथपरीक्षण 


स्वतःज्ञी संबद्ध असलेल्या सवे गोष्टींना दर क्षणी 
मताने परण्यास माणसाने शिकले पाहिजे, तेणे करून 
प्रयत्नशूकलेत व तल्निमित्त उद्भवणार्‍या संघर्षांमध्ये 
माणूस अडकणार नाही, सम्यक ज्ञान व सम्यक्‌ 
आचरण होईल व याच देही, याच जीवनात दुः:ख- 
निवृत्ती होऊन मृत्यूस निर्भयपणे तोंड देता येईल, 
हा अतिशय मोलाचा विचार या प्रकरणात मांड- 
लेला असून तो सांख्य, अद्वैत वेदान्त, गीता, इत्या- 
दींच्या उपदेशाचे स्मरण करून देणारा आहे. 
याच प्रकरणात मृत्यूच्या संबंधात सामान्य- 
जनांच्या प्रतिक्रियांचा लेखकाने मानसशास्त्रीय 
दृष्टिकोनातून परामर्श घेतला आहे. लेखकाच्या मते 
सामान्य माणूस मृत्यूविषयीच्या अज्ञानापायी 
मृत्यूला भितो. या भीतीपोटी विपरीत वतनप्रकार 
(.पर्व्हेरशन्स ) अस्तित्वात येतात आणि पलायन- 
रूप असे नानाविध मार्ग अवलंबिले जातात 
(पृ. ५१ ). नानाविध औषध्वंदेहिक विधी, प्रेताला 
वंदन, अन्न व द्रव्यदान, मृताच्या पत्नीने सती जाणे, 
इत्यादि सर्व प्रकारांवर लेखकाने टीका केली आहे. 
अज्ञानमूलक विपरीत वर्तनाचा एक प्रकार म्हणून 
आत्महत्येविषयी पुढील मत व्यक्‍त केले आहे: 
“आत्महत्या करणे योग्य नव्हे. मृत्यू येणारच आहे, 
पण तो आणवून का घ्यांवा ? माणसाने आहे त्याचा 
हाक्‍य तेवढा लाभ घेण्याची वृत्ती ठेवावी, पुढे काही 
चांगलेही वाट्यास येईल असा विचार करावा 
( पृ.२६), पुढे केव्हातरी कदाचित्‌ आपला दृष्टि- 
कोन बदलेलही हे ध्यानी घ्यावे (पृ. ५६) आणि 
उगाच अंधारात उडी घेऊ नये. 

तिसऱया प्रकरणात लेखकाने प्रथम धर्माचे स्वरूप 
व त्याचे मानसशास्त्रीय घटक दिलें आहेत व नंतर 
आदिम अवस्थेतील धर्माचा तसेच जगातील विद्य- 
मान मुख्यमुख्य धर्मांचा परामशं घेऊन असा निष्कषं 
काढला आहे, की धर्माचे प्रमुख मूलसरोत भीती 
आणि मृत्यूबद्दलचा विचार या दोन गोष्टी होत. 
आतापर्यंतच्या सांप्रदायिक धर्मांनी मनुष्यास भीती 
टाळण्याच्या पळवाटा पुरवल्या आहेत, फसवे दिलासे 
दिले आहेत, भ्रमात्मक समजुतींमध्ये आणि पुजा- 
प्राथनादि नानाविध कर्मकांडात गुंतवून ठेवले 
आहे व धर्माच्या नावाने तंटेंबखेडे व विनाशकारी 
युद्धेही झाली आहेत अशी तक्रार कडून लेखकाने 

न. भा. ६ 


1-4 


खऱ्या धाभिक वृत्तीची आवश्यकता प्रतिपादन 
केली आहे. जे. कृष्णमूर्तीच्या विचारांचा विस्तार 
करून लेखकाने म्हटले आहे की “ आप्तवाक्ये, रूढ 
श्रद्धा-समजुती, आणि नानाविध विधिप्रधान 
आचारप्रबंध (फॅटर्नाइझ बिहेवियर) यांच्या बंधनातून 
वुद्धीस मुक्‍त करून जीवनाची सवे अंगे सामावून 
घेईल असा विचार धैर्याने करणारे मन हे खरे 
धाभिक मन होय,” जीवन आणि मृत्यू यांच्या 
अर्थाचा शोध हा धर्माचा खरा गाभा होय. सर्व 
धर्मामध्ये मृत्यूविषयक तीव्र जाणीव ( कन्सनं ) 
आढळत असला, तरी बहुतेक धर्मानी मृत्यूचे 
निःसंदिग्ध स्पष्टीकरण दिलेले नाहो, अशी लेख- 
काची तक्रार आहे. ( पृ. ८० ) पण ते स्पष्टीकरण 
लेखकाकडून मिळेल ही अपेक्षा बाळगावी तर केवळ 
पुढील विधानेच हाती लागतात : “ मृत्यू अटळ 
आहे?” व “ मृत्यू हे एक गूढ आहे.' “वुई हॅव टु 
हेसन टु अंडरस्टँड व्हॉट डेथ इज, विच इन आदर 
वर्डस इज अंडरस्टेडिग व्हॉट लाइफ इज " (पू८६). 

चवथ्या प्रकरणात, ' तत्त्वज्ञानाशी मृत्यूविषयक 
चितन हे निगडित असते ? ह्या आतापर्यंतच्या अनेक 
तत्त्वज्ञांच्या मताचा निर्देश करून लेखकाने असा 
अभिप्राय व्यक्त केला आहे कौ “जे तत्त्वज्ञान 
मृत्यूविषयी बोलत नाही ते कुचकामाचे होय 
( पू. १४३) जडवाद, संशयवाद, अज्ञेयवाद, शून्य- 
वाद, चिद्वाद, फलप्रामाण्यवाद, ताकिक अनुभववाद 
वगैरे सर्वाविषयी लेखकाची मुख्य तक्रार म्हणजे. 
त्यांनी मृत्यूचा जेवढा विचार करायला पाहिजे 
तेवढा केलेला नाही. चिद्रादावर लेखकाची विशेष 
टीका अश्ली, की चिद्वाद जीवनाचे वास्तव स्वरूप 
स्वीकारीत नाही; ' ईश्यावास्यमिदं सवे ' असे म्हणून 
उदात्तीकरण (सब्लिमेशन) करू पहातो. भारतीय 
तत्त्वज्ञानात जरी मृत्यूचा विचार आहे तरी पण 
देह आणि इहजीवन यांबाबत तुच्छतेची दृष्टी आहे 
असे लेखकास वाटते. लेखकाला स्वत:ला अस्तित्व- 
वाद ( एक्झिस्टेंशिऑॅलिझम ) प्रश्नंसनीय वाटतो; 
कारण, अस्तित्ववादी मृत्यूकडे धैर्याने पहातात 
आणि ऐहिक जीवनाच्या सत्य स्वरूपाकडे डोळे 
झाक, करीत नाहीत. कर्मसिद्धांत, पुनर्जन्म, मोक्ष, 
यांवर थिऑसॉफी विश्‍वास ठेवते; परंतु लेखकाने 
थिऑसॉफीबाबत मात्र नरमाईची वृत्ती ठेवली आहे, 


अनुक्रमणिका 


४२ 


कारण “ थिऑसॉफीने मृत्युविषयीचे अज्ञान बरचसे 
दूर केले आहे. ” (पू. १६० ), 

या प्रकरणात मृत्यूच्या संदर्भात लेखकाने ' काल ! 
या संकल्पनेच्या चर्चेस हात घातला आहे खरा; 
परंतु प्रत्यक्षात मात्र बहुतांशी जे. कृष्णमू्तींचे 
विचारच उद्धृत केले आहेत व तेही त्यांचे स्पष्टी- 
करण न करता. उदाहरणार्थ, पू. १६४ वरील 
* द माइंड इज द ... विच मित्त्स वर्ड ? इत्यादी 
वाक्ये, 

पाचव्या प्रकरणात लेखकाने प्रथम ' मूल्य म्हणजे 
पसंत असलेला विचार किंवा वतंनप्रवंध ' अशी 
सुटसुटीत व स्वीकार्य अशी व्याख्या केली आहे. 
मृत्यू हा सवे इच्छांचा विराम बिदर आहे हे एकदा 
समजले, की मगच मूल्यांचा ( खरा ) "शोध घेता 
येईल; मूल्यांची तथाकथित चिरंतनता व सावंत्रि- 
कता वगेरे व्यथ वाटू लागते; एकूण दृष्टिकोनच 
बदलून जातो; मृत्यूची जाणीव ठेवली को तिच्यातून 
स्वयंस्फूर्त नीतिमत्ता उदयास येते; ( पृ. १७५ ) 
जीवनातील समस्यांचा विचार मृत्यूची जाणीव 
ठेवून केल्यास जीवनाच्या गूढ स्वरूपाचे दर्शन 
होईल, इत्यादि या प्रकरणातील विचार छेखकाच्या 
मूलगामी चिंतनाची साक्ष देतात. 

सहाव्या प्रकरणात ईइवरकल्पनेविषयीचे विवे- 
चन आहे. जे. कृष्णभूर्तीना अनुसरून लेखकाने म्ह्ट्ले 
आहे की माणसास सुरक्षितता आणि चिरंतनत्व ह्वे 
असते म्हणून तो ईश्‍वरप्राप्तीचा प्रयत्न करतो व 
“मृत्योर्मा अमृतं गमय ' या सारखी प्रार्थना करतो. 

ईदवराचे अस्तित्व सिद्ध करण्यासाठी करण्यात 
येणारे युक्तिवाद अयशस्वीच ठरतात, काही मंडळी 
ईश्‍वर हे सर्वोच्च मूल्य म्हणून मानतात परंतु सांत्व- 
नांच्या शोधात थकून गेलेले मन ईश्‍वरकल्पनेपाशी 
येऊन थांबते इतकाच त्याचा अर्थ होय; त्याच्याही 
पलीकडे गेले तरच ईश्वराचा अर्थ समजेल असे 
लेखकास वाटते. पण ईइवरकल्यनेच्या पलीकडे जाणे 
म्हणजे काय ? या प्रश्‍नाचे लेखकाचे उत्तर म्ह्णजे 
“मृत्यूची जाणीव ठेवणे ” ( पू, २१५ ). मृत्यूची 
जाणीव आणि मृत्यूचे आकलन ' हा एक परिस होय 
व एकमेव गुरुकिल्ली होय या विचाराची लेखकाच्या 
मनावर जबरदस्त पकड आहे. त्याने गूढवादावर 
( रास्त अश्या ) साशंकवृत्तीने टीका करून मग 


नवभारत 


ऑक्टोबर, १९७९ 


ईश्‍्वरसाक्षात्कारा्थ प्रयत्न करणाऱ्या' गुढवाद्यांना 
असा सल्ला दिला आहे, की त्यानी ' स्वतःची 
फसवणूक टाळण्यासाठी म्हणून, मृत्यूची जाणीव हा 
भापल्या प्रवासाचा आरंभविदू असु द्यावा. मृत्यूची 
जाणीव माणसाला अनुभूतीच्या इतक्या उच्च- 
शिखरावर नेते, की आपल्याला ईश्वर जे (सुख ) 
देणार ते मृत्यूच्या जाणिवेपासुन मिळविता येते ! 
( पू. २२० ). ईशवराजवळ भीक का मागावी ? 
£* मृत्यूच्या आकलनाद्वारे अमंगल ( इव्हिल ) विष- 
यक बहुतेक सर्व समस्यांचे आकलन व निरसन 
होऊ झकेल ” , मृत्यूची जाणीव ठेवली की आपण 
सच्ये जीवन स्वीकारू आणि “ त्या जीवनात 
फारच थोडी “ इव्हिल्स ? असतील. 7 ( पू. २२७; 
२२८ ). “ मृत्यूची जाणीव ( व्यक्तीचे ) आतून 
परिवतंन घडवून आणते व या अर्थाने ती ईश्‍वराचे 
स्थान घेण्यास पात्र पर्याय ( सन्स्टिट्यूट ) होय 7 
(पृ. ३१२) असे काहीसे आवेशाने लेखकाने म्हुटले 
आहे. ई 

सातव्या प्रकरणात माणसाची बद्धावंस्था, तिचे 
मूळ व मुक्‍तावस्था यांविषयीचे मन्तव्य आहे. बंध 
(बाँडेज) हा इच्छा (वासना- ) मूलक असुन मृत्यूची 
जाणीव ठेवणे हाच मुक्‍तीचा उपाय होय, हया 
प्रकरणाचे सुत्र असुन. त्यात चार्वाक तत्त्वज्ञान, 
चिद्वाद, भगवद्गीता, बोद्धमत, जैनधर्म, सांख्यदशेन, 
पांतजल योग यांचे मूल्यांकनही केले आहे. लेखकाची 
अस्तित्ववादाची असलेली छाप या ठिकाणी स्पष्ट- 
पणे दिसून येते. ज्या दर्शंनांमध्ये मृत्यूविषयीचा आणि 
इंहजीवनाविषयीचा विचार ज्याप्रमाणात आढळतो 
त्या दशशंनांची त्या कारणास्तव आणि त्या प्रमाणात 
प्रशंसा लेखकाने केली आहे. उदा. चार्वाक' तत्त्वज्ञान 
इहजीवनावर लक्ष केद्रित करण्यास, त्याच्याशी 
प्रामाणिक रहाण्यास सांगते व मृत्यू ही मुक्‍ती होय 
असे सांगते. ' ही चार्वाक तत्त्वज्ञानाची महत्त्वाची 
देणगी ' होय (२४७ ), चिद्वाद हा लेखकाच्या 
प्रशंसेला विशेषसा पात्र ठरलेला नाही; कारण, 
* चिद्ादाला मृत्यू म्हणजे काय हे समजून घेण्याची 
तळमळ नाही ' (पृ. २४९) ' चिद्ाद व्यक्‍तिगत 
अमरत्वादि परलोकसंबद्ध व अज्ञात अशा मूल्यांकडे 
लक्ष देतो आणि भविष्याचे गोडवे गातो.' भारतीय 
दर्शनांमध्ये मात्र ( अस्तित्ववादात आहे तसाच ) 


प्रंथपरीक्षण 


मृत्यूवर भर दिलेला असल्याने त्याबाबत लेखकाची 
अभिवृत्ती अनुकूल दिसते गीतेने 'धुवं जन्म मृतस्यच' 
असे म्हटल्यामुळे व * स्वे स्वे कर्मणो ' अभिरत रहा- 
ण्यास सांगितल्यामुळे मृत्यूचा विचार उचित अक्ली 
दृष्टी ठेवून केला आहे. ( पृ. २५६ ) मात्र भगवद्‌- 
गीतेतच ' स्वर्ग ! , * पुनर्जन्म ', ' जन्मनानात्व , 
इत्यादि कल्पनाही आहेत- ज्यांवर लेखकाने वारंवार 
टीका केली आहे-त्यांकडे मात्र या ठिकाणी सोइस्कर- 
पणे काणाडोळा केलेले दिसतो. गौतमवुद्धांनी जीवना- 
तील दुःख'व मृत्यू यांवर भर दिला, जैनधर्माने ईश्वर 
न मानता व्यक्‍्तिमात्राच्या वैयक्तिक जबाबदारीवर 
भर दिला, सांख्यद्शनात जीवाचे या जगातील बद्धत्व 
आणि जीवन्मुक्‍तीची शक्‍यता सांगितली गेली, म्हणून 
या सर्वांविषयीं लेखकाने अनुकूल मत व्यक्‍त केले 
आहे. योगदर्शताविषयीचीही लेखकाची अभिवृत्ती 
अनुकूल आहे; कारण, “ योगाच्या साह्याने मृत्यूचे 
आकलन होते” (पृ.९६५) आणि योग म्हणजे चित्त- 
वृत्तिनिरोध असल्याने व चेतनेच्या ( कॉन्शसनेस ) 
स्वरूपावर योगद्शनात जो भर दिला आहे त्यायोगे 
* मृत्यूचे भय अथवा मृत्यूची जाणीव सुलभरीत्या 
आकलन होऊ शकते.” ते कसे काय हे मात्र लेखकाने 
स्पष्ट केलेले नाही. शंकराचार्यांनी जीव हाच अज्ञाना- 
मुळे स्वतःचाबंध निर्माण करतो हे सांगितले आहे, 
प्रत्येकास मृत्यूचा विचार करण्यास सांगितले आहे 
आणि जीवन्मुक्‍ती शक्‍य़ आहे असे म्हटले आहे म्हणून 
त्यांचे क्रण लेखकाने मान्य केले आहे. ( पृ. २६८) 
मुख्यमुख्य अस्तित्ववाद्यांचे विचार संक्षेपाने सांगून, 
£' अस्तित्ववादाचा कटाक्ष इह॒जीवनाचे वास्तवस्वरूप 
जाणून घेण्यावर आहे. तो जीवन्मुक्‍्तीवर आणि 
सच्च्या जीवनावर भर देतो, मृत्यूची जाणीव 
ठेवण्यास सांगतो व पुनजंत्म किवा आध्यात्मिक 
मुक्तीचे आश्‍वासन देत नाही (पू. २७८ ) ” या 
कारणांस्तव अस्तित्ववादाची प्रशंसा केली आहे. 
आठव्या प्रकरणामध्ये पूर्वीच्या प्रकरणांचे सार 
दिलेले आहे. बाकीच्य़ा प्रकरणांपेक्षा हे प्रकरण 
निश्‍चितच सरस वाटेल, लेखकाला नेमके काय 
म्हणायचे आहे ते वाचकांना स्पष्टपणे कळते ते याच 
प्रकरणामुळे, पहिली सात प्रकरणे वाचताना, अनेक 
अवतरणे, जणू क्षुब्ध चित्तवृत्तीने लिहिलीं गेलेली 
भाषा, एकामागून एक येणाऱ्या ठराविक शब्दांच्या 


४२ 


मालिका, इत्यादींतुन मागे काढता काढता वाचकाची 
झालेली पुरेवाट या प्रकरणाने संपते. मृत्यूची 
अपरिहायेता, जीवनाची अत्यल्पता व दुःखमयता', 
सुखांसाठी सामान्य जनांची केविलवाणी धडपड, 
इहजीवनाचा धैर्याने, वास्तवदृष्टीने व गांभीर्याने 
विचार करण्याऐवजी पलायनस्वरूप कल्पनांचा केला 
जाणारा अवलंब, इत्यादी गोष्टी, तसेच तीच तीच 
टीका, आणि हे सर्वे त्याच त्याच शब्दांत पुनः पुन: 
वाचून कंटाळलेल्या वाचकांचे खरे समाधान या 
प्रकरणामुळे होईल व या ग्रंथातील खरोखरच बहु- 
मोळ विचारांपासुन प्रेरणा घेऊन ते स्वयंचितनास 
प्रवृत्त होतील. मुखपृष्ठावर चित्रित केलेल्या 
पिजर्‍यातून सुटलेल्या सुंदर पक्ष्याप्रमाणे ! 
या ग्रंथात विपुळ प्रमाणात आढळणाऱ्या अशुद्ध 
लेखनास मुद्रिते तपासण्याबावतचा निष्काळजीपणा 
कारणीभूत असावा. खुद्द मुद्रणप्रतही काळजीपुर्वक 
तयार केली गेळेली दिसत नाही असे वाटते. कारण, 
७ए0॥070॥0 ऐवजी “ 8011810? (पृ. ३३), 
१९३०7०१ ऐवजी ' त७डा7०१ (पू: १५८,) 
०७७०181 ऐवजी * 08००] १७11 * (पू. २०३) 
अश्या अनेक चुका आढळतात, 
-"णवब, वि, अकोलकर 


: अलन्तिका ' अनंत काणेकर ; श्रीविद्या 
प्रकाशन ; पुणे, मे १९७९ ; पृष्ठे १४८ ; किमत 
रु. १७.५० 


* जीवन उत्कटत्वाने ज्याला जगायचे आहे, 
त्याला स्वानुभवाच्या शाळेतच शिकले पाहिजे. ” 
“ अनन्तिका ' या पुस्तकाचा समारोप या वाक्याने 
झाला आहे. प्रा. अनंत काणेकर यांच्या सर्वकष 
समृद्ध जीवनाचे सार जसे त्यातुन उमटले आहे, 
त्याचभ्रमाणे मानवी जीवनाचे आविष्कारमूल्य जे 
आहे, त्याचे सूत्रही प्रतिबिबित झाले आहे. 

गेल्या दशकातील मराठी साहित्यातील मह- 
त्राची उपलब्धी म्हणजे आत्मचरित्रात्मक लेखनास 
आलेला बहर होय. आपल्या जीवनातील सुप्तगुप्त 
प्रेरणांचा वस्तुनिष्ठ व व्यापक अस्वयार्थ लावण्यात 
लेखक जितका यशस्वी झाला असेल तितकी ह्या 


४४७ 


वाडूमयप्रकाराची मौलिकता वाढते. नुसत्या जन्माची, 
जन्मगावा'ची आणि रक्ताच्या नात्याने जवळ आलेल्या 
माणसांची जंत्री दिल्याने काहीच न सांगितले जांणारा 
वाडूमयप्रकार म्हणजेही आत्मचरित्र म्हणावा 
लागेल. 

आत्मचरित्र लेखनाला लागणारी शिस्तवद्ध बैठक 
प्रा. काणेकर यांच्या स्वभावधर्माला जुळणारी नस- 
ल्याने त्यांनी “ अनन्तिका हे आत्मचरित्र मुळीच 
नाही. त्या आत्मचरित्रात्मक स्मृतिलहरी आहेत. !” 
हे आरंभालाच सांगून टाकले आहे. प्रसंगोपात्त पद्ध- 
तीने झालेले हे स्फुटलेखन असुनही काणेकरांच्या 
एकसंध व्यक्‍्तिमत्त्वामधील कित्येक झगमगते पैलू, 
ह्या ' अनान्तिकां ' तुन सहजतेने जाणवतात. 

बालपणीच्या पोरकेपणापासुन तो आयुष्याच्या 
उतारीपर्यंतचे चढउतार आणि बारकावे, काणेकरांनी 
नेमक्या शब्दात निवेदिळे आहेत. आयुष्यात आलेल्या 
नात्यांच्या महत्त्वाच्या माणसांपासून तो राजकारण, 
वाडूमय, नाट्य, संगीत, चित्रकला, पत्रकारिता, 
वकिली, प्राध्यापकीप्यंत आणि छोट्या-मोठ्या 
अनेक उचापतींपासून तो * सत्तरीच्या उंबरठ्या 
वरून ” आपल्या जीवननिष्ठांचा गंभीर वेध घेण्या- 
पर्यंतचा, त्यांचा स्मृतिप्रवास वेधक व उद्बोधक 
झाला आहे. त्यावरोबरच तो रंजक व भंतर्मुख 
बनविणाराही उतरला आहे. 

प्रा. काणेकरांच्या बालपणीच्या आठवणी कातर 
करणार्‍या भाहेत. बाळसेदार गुटगुटीत “ वावू ' ला 
तीनसाडेतीन वर्षाच्या वयातच पित्याचे छत्र गमवावे 
लागले. ऐकीव माहितीवरून व उपजत आदिम प्रेर- 
णांच्या स्मृतिधाग्यांनी आठवणारे, त्यांचे वडील 
आत्माराम काणेकर त्यांनी प्रांजपणे मांडले आहेत. 
लहानपणीच्या आठवणीत माणसांपेक्षा प्राण्या- 
पक्ष्यांना महत्त्वाचे आणि मोलाचे स्थान असते. 
अठरा वर्षांत, शिजलेल्या अन्नाचा कणही न खाणार्‍या, 
लहान मुलाला न चावणाऱ्या, आपल्या हिरव्या 
मित्राचे-पोपटाचे स्मरण ठसठशीत आहे. मालवणच्या 
“ देवचार म्हातार्डो ' आजोबांची, त्यांनी एडनहून 
आणलेल्या सोन्याची व मांजर मारले गेल्यामुळे 
काशीला जाऊन प्रायदिचित्त घेण्याची घटना, जल्ली ते 
सांगतात तसेच * कोका ' झालेल्या चंद्रामावशी च्या 
आठवणीनेही गलबलतात. तिखट जिभेची मालवणी 


नवभारत 


ऑक्टोबर, १९७९ 


आजी, मंगळी गायीला विकल्यानंतरही दारात 
आल्यावर तिने दिलेला निरोप, ' संडासात बागशाही 
लावलीस म्हणून माळी म्हणू का ?' असे झाडू- 
वाल्याला सांगणारी, हालअपेष्टा सहून करून ताठ 
मानेने जगणारी, ' तळव्याच्या रेषा हरवलेली ' ही 
करारी आजीही, स्मरणात राहील अश्ली उतरली 
आहे. 

ही नात्यागोत्यातली माणसे रंगवताना प्रा. अनंत 
काणेकरांचा मनमोकळा . गोष्टीवेल्हाळपणाही निवे- 
दनाची रंगत द्विगूणित करतो. कुडाळे वैश्यातल्या 
अनेक आडनावांपैकी “ परमानंद ' या उपनावाची 
अप्रुपाई जसे ते सांगतात, तसेच लग्न न करणार्‍या 
एका इंग्रजी लेखिकेची गोष्टही मिष्कीलपणे सांगून 
जातात. रात्रभर भटकणारे मांजर आणि सतत 
कानाशी कटकट करणारा पोपट हे दोन प्राणी 
नवर्‍याची गरजच कशी पडू देत नाहीत, हात्या 
लेखिकेचा युक्तिवाद खळखळून हसवतो. ह्या अन- 
न्तिकेतील निवेदनाची यशस्विता केवळ असा मोकळे- 
पणा किंवा गोष्टीवेल्हाळपणा यावरच अवलंबून 
नाही, तर जीवनाच्या वळणावळशांचे लेखकाने 
ठेवलेले भान यातून तो आला आहे. मलबार 
हिलवर राहणार्‍या एका श्रीमंत शाळकरी मित्राकडे 
पाव खायला मिळाला तेव्हाची प्रा. काणेकरांची 
प्रतिक्रिया या दृष्टीने किती बोलकी आहे, ते पाहता 
येईल, “ माझ्य़ा डोळ्यासमोर तो मळक्‍्या चड्डीतला 
बारा-तेरा वर्षाचा मुलगा मोठ्या चवीने जपून ते 
पावाचे तुकडे खात असलेला दिसतो! 7 [ पृष्ठ 
वीस ] स्वत:कडे यादृष्टीने पाहणारे काणेकर सोशॅ- 
लिस्ट विचारसरणीने का भारले गेले याचाही 
अंदाज अशा उल्लेखांतुन येऊ लागतो. भे 

इ. स. १९२२ नंतर घेतलेल्या कॉलेजप्रवेशाच्या 
प्रकारातही स्वतःची खिल्ली उडवून घेण्याचा त्यांचा 
स्वभाव दिसतो. त्यावेळी मुंबईत फक्त तीन कॉलेजे 
होती. काळया घोड्यासमोर एलफिन्स्टन, गिरगाव 
चौपाटीवरील विल्सन आणि धोबी तलावावरचे सेंट 
झेवियर. पैकी पहिली दोन जाड भिंगाचा चष्मा 
लावणार्‍या व अभ्यासाशिवाय कशातच गती नस- 
णार्‍यांसाठी असल्याने ' तिथे नकोच ? असे ठरले, 
हा तीन महाविद्यालयांचा व तेथील सहज प्रवेशाचा 
प्रसंग आता वाचताना सुजाण वाचकाला गरगरा- 


ड्या 


प्रंथपरी क्षण 


यला होते. कॉलेज प्रवेशाची सध्याची चित्तरकथा 
कालाय तस्मे नमः असे म्हणावयास भाग पाडते. 

पदवी मिळविल्यानंतर काणेकरांच्या जीवन- 
रंगांची खोली वाढल्याचे जाणवतें. * चांदराती - 
तल्या हृद्य कवितांची कूळकथा येथे कळते. के. 
नारायण काळे, श्री. वि. वर्तक आणि नाटयमन्वंतर 
याचेही सूत्र ह्या ठिकाणाहूनच सुरू होते. 

* दादा ताई? संबंधाबद्दल श्री. काणेकर खोचक- 
पणे लिहितात. २० फेब्रु. १९२६ ला लिहिलेल्या 
“ त्यांचे प्रेम या कवितेचा उगम ह्याच वेळी 
झाल्याचे ते नोंदतात. 

तारुण्यात ध्येयवाद आणि देशभक्तीचे वारे याने 
झपाटला न जाणारा तरुणच विरळा, काणेकरही 
याच चक्रातून गेलेत. चित्तरंजन दास हे त्यांचे 
आदश. काणेकर विरोधी रंगातून नेमका आशय 
किती समपेकपणे सांगू शकतात याचा प्रत्यय या 
निवेदनाद्वारे येतो. दासबाबूंनी “चैन आणि देशभक्ती 
एकदम करता येतात या कल्पनेचा निःपात केला. ” 
[पृष्ठ चाळीस ] आणि “ मी किती आणि कसली 
वकिली केली ते विचारण्यात मात्र फारसा अर्थ 
नाही. ” ही दोन विधाने याची साक्ष देतात. पण 
असे असले तरी एच. एम. व्ही. कंपनीला नुकसान- 
भरपाईची नोटीस देऊन हाहाःकार उडविणारे, 
शिक्षणखात्यातील तकंदुष्ट आदेश अधिकारी हॅमले 
यांच्यावर उलटविणारे आणि सर जमशेदजी कांगा 
ह्या भारतविख्पात न्यायपंडिताच्या विरोधात कुलावा 
सिल्क मिलच्या टाळेबंदी प्रकरणाची 'केस लढवून 
त्यांच्यावर बाजू उलटविणारे काणेकर साहित्याकडे 
वळले नसते तरी यशस्वी ठरले असते याची झलक 
दाखवितात. 

जाहिरात कंपनी, कोळशाचा व्यापार अशा 
अनेक उचापतींचा भक्‍कम अनुभव पाठीशी असल्या- 
मुळे काणेकर माणसातल्या चांगुलपणाची पारख 
करण्यात तरबेज झाले असावेत. 

काणेकरांना छापील शब्दांनी बालवयापासूनच 
मोहिनी घातली आहे. डाव्या राजकारणातील 
सुभाषचंद्र बोस, मानवेन्द्रनाथ रॉय ऊफ डॉ. महमूद 
यांच्या जशा आठवणी आहेत तसेच वामन मल्हार, 
डॉ. केतकर, दिवाकर. कोल्हटकर यांचीही स्वभाव- 
चित्रे येऊन गेली आहेत. 


४५ 


“ अनन्तिका'तील निर्मळपणाचे गुपित काणेकरांनी 
केलेल्या विविध व्यक्‍्तिद्शनात दडले आहे. ह्या 
व्यक्‍ती आपापल्या क्षेत्रात व काळात स्वतःचे स्थान 
निर्माण करणार्‍या आहेत. 

“ नाट्यमन्वंतर'च्या व्यापातुन कलाविष्काराचे 
बाळकडू ज्यांना लाभले त्यांच्या आठवणी रसाळ 
उतरल्या आहेत. पूर्वाश्रमीच्या दुर्गा केळेकर ऊफ 
ज्योत्स्ताबाई भोळे यांच्या कलागुणांचा काणेकर 
मुक्तपणे गौरव करतात. त्यांचा बाणेदारपणा, 
संसारदक्षता, संवेदनक्षमता, न्यूनगंडाचा संपुर्ण अभाव 
आणि स्वाभाविक सुसंस्कृतता या वैशिष्ट्यांचा 
त्यांनी आवर्जून उल्लेख केला आहे. पुण्यात ठरवि- 
लेल्या ' आंधळ्यांची शाळा ' या नाटकाच्या प्रयोगा- 
साठी पावसाळ्यातल्या मुसळधार धुकाळ घाटातून 
टॅक्सीने जाऊन केलेले धाडस त्यांनाही एखाद्या 
स्टंट चित्रपटात शोभावे तसे वाटते. 

मो. ग. रांगणेकरांच्या वेगळ्या व्यक्तिमत्त्वाचे व 
प्रयोग करून नवनव्या कल्पना प्रत्यक्षात आणण्याच्या 
कल्पक पत्रकारितेचा त्यांनी यथोचित गौरव केला 
आहे. 

आजाये अत्रे आणि अनंत काणेकर यांची मंत्री 
रसिकज्ञात आहेच. पण ' विनोबा की वानरोबा? 
असा अग्रलेख लिहिल्यावर, एस. एम. जोशींना' 
संयुक्‍त महाराष्ट्र प्रसंगी अपशब्द वापरल्यावर 
काणेकरांनी दाखविलेली नाराजी बघून “ ते चुकलेच 
बघा ! असे सांगणारे, भाषेच्या प्रवाहीपणावर बेहद्द 
खुश असणारे, नव्या कवितेवर व कवींच्या लोचट- 
पणावर उखडणारे अत्रेही त्यांनी सहज चितारले 
आहेत. दीनानाथ दलाल, प्रभाकर पाध्ये यांच्याही 
स्वभावच्छटा त्यांनी शब्दबद्ध केल्या आहेत. अत्रे- 
फडके वाद मिटवण्याचा प्रसंग जसा आला आहे 
तसेच प्रा. ना. सी. फडके यांच्याबद्दल * [९ 18 
ऐशी! 8110 188 ४९1]00081) ! ! असेही 
सहजोद्‌गार प्रा, अनंत काणेकर उत्स्फूतेपणे काढ- 
तात. 

मराठी विनोदी वाडूमयात धूमकेतुसारखे येऊन 
गेलेल्या दत्तू बांदेकरांच्या स्मरणी कातर करून 
सोडतात. * स्वतःचे अश्रू गिळून दुसर्‍यांना हसवणारा 
माणूस' अश्या अभिधानाने ते त्यांची थोरवी सांगतात. 
तर वृत्तपत्रात तावातावाने चाललेली बोलणी ऐकून 


8६ 


घेतल्यानंतर, “ मी कित्येक दिवस फूटपाथवर 
झोपलोय, काणेकर. तुमचे हे सोशलिस्ट मित्र गरिबां- 
विषयी बोलतात ते ऐकताना मजा. वाटते. ” असे 
सांगणारे अनोखे बांदेकरही अनन्तिकाच्या स्मृति- 
लहरी झंकारून सोडतात. 

प्रा. काणेकर यांचे व्यक्तिमत्त्व जसे समृद्ध आहे, 
तसेच ते संपूर्ण मानवी असल्याची आणि तसेच राहू 
देण्याची त्यांची नैसगिकताही अनन्तिकामध्ये जाण- 
वते. आपल्या मर्यादांची पक्की समज काणेकरांनी 
सतत जागती ठेवली आहे. त्यांच्या परिचयात कवी, 
लघुनिबंधकार, कथाकार, नाटककार, पत्रकार वगैरे 
उपाध्या ज्या येतात, त्यांतील आपल्या नाट्यलेखना- 
बद्दल ते म्हणतात, ' स्वतःला नाटककार म्हणवून 
घेणे मला बरोबर वाटत नाही. कारण माझे स्वतःचे 
असे एकही नाटक नाही. ”' (पृष्ठ एकशेअठरा) 
आपल्या खूपान्तरांचे स्वतःच मोजमाप करून त्यांनी 
त्यांचे पुर्वसुरी सांगून टाकले आहेत. घरकूल- 
इव्सेनच्या * ए डाल्स हाऊस ! वरून, निशिकान्ताची 
नवरी-गोल्डस्मिथच्या “शी स्टूप्स टू कान्कर' वरून, 
फास-डब्ल्यू. ओ. सोमिन च्या अन्तेश्ां वरून तर, 
“पतंगाची दोरी' बॅरीच्या ' व्हॉट एव्हरी वूमन नोज! 
यावरून केले भाहे. नाट्याच्या आठवणी व किस्सेही 
मोठे रोमांचक असतात. पुण्यात सुरू झालेल्या ह्या 
मन्वंतराची नाटके लवकर संपायची. असाच एक 
प्रेक्षक नाटक लवकर संपवून आपल्याला फसविल्याची 
तक्रार करायला थांबला होता. त्याच्या थोबाडीत 
भडकावून अर्ध्या तिकिटात काय अपेक्षा आहेत अशी 
मखलाक्षी करून उत्तर दिल्याची आठवणही त्यांनी 
सांगितली आहे. “ वाडूमयेतर क्षेत्रात वाद कसे चटकन 
मिटतात ! ' अशी मिष्कील मल्लिनाथीही करायला 
काणेकर विसरत नाहीत. 

सत्तर वर्षांच्या प्रवासी आयुष्यात काणेकरांनी 
सगळे क्षण चवीने वेचले आहेत. दु:ख गिळले आहे 
आणि आनंदांचाही उपभोग घेतला आहे. आयुष्या- 
तील अवघ्याच घटकांबद्दल त्यांना उदंड कुतूहळ 
असल्यामुळे त्यांच्या निवेदनाळा खुमासदारपणा व 
टवटवी लाभली आहे. अनन्तिकाला जे तात्विक 
अधिष्ठान लाभले आहे ते काणेकरांच्या कुतुहल्पुर्ण 
समावेशक दृष्टीतूनच. जीवनविषयक चिंतनात 
त्यांनी मी, माझ्या, अश्या स्वनिगडित संवनामाऐवजी 


नवभारत 


ऑक्टोबर, १९७९ 


* आपण असा शब्द उपयोजिला आहे. “ आपण 
माणसे निसर्गाचाच एक अंश आहोत,” वर्नाड शॉ'चे 
वचन आणि विशेष म्हणजे- वा. सी. “मढेकर 
यांनी * निमितीपुर्व निष्ठां'ची चर्चा करताना 'आला 
खुशीत सर्मिदर ! ह्या कवितेची टवाळी करून 
आपला मुद्दा सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला होता. 
प्रा. काणेकर आपले समर्थन करण्याच्या भरीस न 
पडता लेखनातील निषांवद्दळचा नवाच विचार 
मांडतात. मानवी समजाची जी गंगाजळी त्यांनी 
प्राप्त केली आहे त्याचे अनुभवसिद्ध विवरण चिन्त्य 
आहे. ते लिहितात “ नुसत्या शब्दांच्या कसरतीने 
किवा कोट्यांच्या आतषवाजीने साहित्यशास्त्र 
विज्षारदांच्या डोळयात एकवेळ धूळ टाकता येईल; 
पण सामान्य माणसाला असल्या लटपटींनी चक- 
विता येणार नाही. ” ( पृष्ठ- एकशेपस्तीस )ही 
सामान्यनिष्ठाच काणेकरांना असामान्य बनविण्यास 
कारणीभूत ठरली आहे. 

“ जातिवंत भावगीत वेचैन करणाऱ्या स्फूर्ती- 
शिवाय निर्माण करता येत नाही. तसेच ते स्फूर्तीच्या 
झटक्यात ताबडतोब लिहिले जाते असेही नाही. . . 
*-.साहित्यातील वास्तवाच्या मर्यादा जाणल्या 
नाहीत, तर समीक्षाही अवास्तव होऊन बसते. ! 
( पृष्ठ-सहासष्ट-सदुसष्ट ) समीक्षाकेंद्री आणि 
सोंदयशास्त्राग्रही विचारवंतांनी काणेकरांच्या उपे- 


रोक्‍त विधानातून निमितिप्रक्रियेच्या वेगळेपणाचा 
शांतपणे विचार करावा. 


* अनन्तिका ' हा स्मृतिलह्रींचा गतिमान प्रवास 
आहे. १९२५ ते १९७५ च्या पन्नास वर्षांतील, 
अनेक पातळ्यांवरील 


साळेला आहे. झपाट्याने मागे 
पडलेल्या काळाला येथे कुनिः 


तर त्यांच्याशी कडव्या निष्ठेने जणा 
न्यांची लढाईही त्यांनी निवेदिली आहे. र 
एक मोठा कालपट चित्रपटाच्या वेगवान गतीने 
उलगडत जाते. खप खूप जसे सांगून टाकते तसेच 


बरेच प्रश्‍नही निर्माण करते. एवढ्या व्यापक व 


प्रंथपरीक्षण 


दीघ अनुभवांचे शब्दांकन असे त्रुटित का व्हावे? 
हा एक प्रश्‍न सतावत राहतो. माझ्यासारख्या एखाद्या 
वाचकाळे काणेकरांच्या प्राध्यापकीचे अपार कुतूहल 
आहे. डॉ. वावासाहेब आंबेडकरांसारख्या आणखी 
एका महापुरुषासोबत काही क्षण काणेकरांनी 
व्पतीत केले असणार. ते जाणण्याच्या कृतुहलाला 
“* अनन्तिका ! कोंडून ठेवते. 

महाराष्ट्राच्या राजकोय, आथिक, सामाजिक, 
वाड्मयीन, आध्यात्मिक रस्सीखेचीचे व देवाण- 
घेवाणीचे हे विहंगम स्मृतिशव्दांकन आहे. ' अनन्ति- 
का'चा आणखी एखादा 'सर्ग' यावा अशी मला 
अपेक्षा करावीशी वाटते. मिष्कील शब्दातूनच 
दार्शनिक काणेकरांच्या भेटीची उत्सुकता 'अनन्तिका? 
वाढवते. गुरुवर्य काणेकरांच्या ह्या भेटीची, मी 
भाणि माझ्यासारखे खूप लोक प्रतीक्षा करतील. 


- केशव मेश्राम 


* क्कांतिवीर बाबाराव सावरकर ' : ले. द. न. 
गोखले ; श्रीविद्या प्रकाशन, पुणे; द्वितीयावृत्ती, जून 
१९७९; पृ. १९--३४४; किंमत ३० रुपये. 


भारतीय स्वातंत्र्यसंग्रामातील जहाल क्रांतिका- 
रकांचे अग्रणी स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर 
सावरकर यांचा परिचय आबालवृद्धांना असतो. 
परंतु त्यांचे पितृतुल्य वडिलबंधू गणेश दामोदर 
ऊफ बाबाराव सावरकर यांच्या राष्ट्रकार्याची ओळख 
क्वचितच कोणाला असते. स्वातंत्र्यवीर सावर- 
करांच्या ' माझ्या आठवणी * व ' माझी जन्मठेप! 
वाचणाऱ्या वाचकांना बाबाराव सावरकरांनाही 
जन्मठेप झालेली असते हे वाचून त्यांच्याविषयी 
अधिक जिज्ञासा उत्पन्न होते. डॉ. द. न. गोखले यांनी 
प्रस्तुतच्या चरित्रग्रंथामध्ये बाबाराव सावरकरांच्या 
जीवनकार्याची ओळख भतिशय जिव्हाळ्याने, आद- 
राने आणि उत्कट भाषेमध्ये करून दिली आहे. 
त्यामुळे बाबाराव सावरकरांचे अलौकिक राष्ट्र प्रेम, 
दुर्दम्य साहस आणि राष्ट्रासाठी त्यांनी पसोसळेला 
देहदंड या त्यांच्या गुणांचा वाचकाला उत्तम परिचय 
होतो व राष्ट्रभक्‍तीचे असिधारात्रत स्वीकारलेल्या 


४७ 


एका तेजस्वी आणि धीरोदात्त क्रांतिकारकाचे सुरेख 
चित्र त्याच्यापुढे उभे राहते. 

बाबाराव स्वातंत्र्यवीरांपेक्षा तीन चार वर्षांनी 
वडिल. दोन्हीं बंधूंच्या मूल्प्रवृत्ती मात्र भिन्न. 
बाबाराव निवृत्तिमार्गी तर तात्याराव प्रवृत्तिमार्गी. 
वयाच्या अवध्य़ा भकराव्या वर्षीच वाबांना गोतावा- 
चनामुळे योगमार्गाचे आक्षेण वाटू लागले व योग- 
सिद्धीसाठी त्यांची धडपड चालू झाली. परंतु वडील 
दामोदरपंत प्लेगने कालवश झाले आणि सवे कुटुंबाचा 
भार बाबारावांवर पडला. त्यामुळे हा योगच्छंद 
मागे पडला. तात्याराव तेव्हा नाशिकमध्ये * राष्ट्र- 
भक्‍्तसमूह *, * मित्रमेळा ' इत्यादी राष्ट्रकार्यामध्ये 
पुढाकार घेणाऱ्या संघटनांच्या उभारणीमध्ये गुंतले 
होते. सांसारिक अडचणींमुळे बाबाराव मात्र सुरवा- 
तीला या संघटनांमध्ये विशेष उत्साहाने भाग घेऊ 
शकत नव्हते. पुढे त्यांच्या मनामध्ये * देश की देव ?? 
भसा विचारांचा झगडा सुरू झाला, १९०२ मध्ये 
तात्याराव उच्च शिक्षणासाठी पुण्याला गेले आणि 
मग मात्र ' मित्रमेळा ' चा कार्यभार बाबारावांच्या 
श्रिरावर.पडला, आणि त्यांनी देशसेवेचे व्रत स्वीका- 
रले. ह्रतर्‍हेच्या सांसारिक कठिण प्रसंगांतून त्यांनी 
आपले हे व्रत चालूच ठेवले. आपला तात्या हा 
ईइवरप्रेषित असुन भारताला काही विशेष संदेश 
देणार ' अशी त्यांची दृढ समजूत होती. तात्यांचे 
पालन नि शिक्षण करणे म्हणजे क्रांतीचा निखारा 
फुलविणे होय अक्षा श्रद्धेने त्यांनी कौटुंबिक हाल- 
अपेष्टा सहन केल्या. 

१९०४ च्या “मे? मध्ये नाशिकला * अभिनव 
भारत ही क्रांतिकारक संघटना तात्यारावांच्या 
प्रेरणेने स्थापन झाली आणि बाबारावांनी स्वतःला 
सर्वेशक्तीने त्यात झोकून दिले. सभा, उत्सव, 
मिरवणुकी, ब्रिटिश मालावर बहिष्कार असे जनता- 
जागृतीचे अनेक कार्यक्रम हाती घेऊन तरुणां- 
मध्ये देशप्रेम आणि स्वार्थत्याग यांची ज्योत तेवत 
ठेवण्याचा प्रयत्न केला. नापल्या संग्राहक वृत्तीने 
त्यांनी € अभिनव भारता !साठी अनेकांचे सहकार्य 
मिळविले व महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी क्रांतीचे 
लोण पोचविले. यातूनच त्यांच्या पाठीमागे गुप्त- 
पोलिसांचा ससेमिरा लागला. घराच्या झडत्या 
झाल्या, खटले भरले गेळे आणि शेवटी १९०९ मध्ये 


अनुक्रमणिका 


1-1 


त्यांना जन्मठेप काळेपाण्याची आणि सर्वे मिळक- 
तीच्या जप्तीची शिक्षा झाली. ' 

१९२२ मध्ये सुटका होईतो आयुष्याची उमेदीची 
१३ वर्षे जन्मठेपेच्या शिक्षेत गेली. या काळात त्यांना 
येरवडा, अंदमान, विजापूर इत्यादि ठिकाणाच्या 
तुरुंगात शिक्षा भोगावी लागली. कोलू, छिलका 
यासारखे कठिण श्रमाचे काम, मानसिक यातना 
आणि आमांश, अर्धशिशी, गुडघेदुखी, कफक्षय 
इत्यादि शारीरिक विकारांनी त्यांचे शरीर व्याधि- 
ग्रस्त आणि जजेर झाले. परंतु देशसेवेच्या घेतलेल्या 
ब्रुतावरील निष्ठा यत्किचितही विचलित झाली 
नाही. यानंतर १९४५ मध्ये मृत्यु येईपर्यंतची २३ 
वर्षे त्यांनी हिंदु-राष्ट्राची निमिती हेच आपले एक- 
मेव जीवितकार्य मानले, आणि त्यासाठी आपली 
लेखणी, वाणी व शरीर झिजविले. हिंदुमहासभेच्या 
कार्यामध्ये त्यांनी हिरीरीने भाग घेतला, तरूण 
हिंदुसभेची निर्मिती केली व पुढे त्याचे विलिनीकरण 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात करून त्यांनी संघकार्याला 
जोरदार चालना दिली. भाषाशुद्धी, लिपीशुद्धी, 
धामिकशुद्धी यासारख्या चळवळी हातात . घेतल्या, 
आणि या सर्वे अखंड उद्योगामध्ये ' राष्ट्रमीमांसा ! , 
* हिदुराष्ट्र- पूर्वी आता नि पुढे! , * वीरा रत्न- 
मंजुषा ', ' श्री शिवरायांची आग्ऱ्यावरील गरूडझेप 
यांसारखे ग्रंथही लिहिले. याही काळामध्ये राजगुरू, 
पृथ्वीसिह, चंद्रशेखर आजाद, वा. व गोगटे यां- 
सारख्या क्रांतिकारकांशी त्यांचा संपके होताच ! 

प्रस्तुत चरित्रग्रंथ प्रथम १९४७ साली प्रकाशित 
झाला व बाबारावांच्या जन्मशतान्दिच्या निमित्ताने 
आता त्याची द्वितीयावृत्ती प्रसिद्ध झाली आहे. हा 
चरित्रग्रंथ सिद्ध करण्यासाठी लेखकाने खूप परिश्रम 
घेतले आहेत. स्वतः बाबारावांनी लेखकाला कथन 
केलेले आत्मवृत्त, असंख्य व्यक्तींच्या मुलाखती, 
बावारावांनी लिहिलेली व त्यांना भालेली अशी 
सुमारे तीन हजार पत्रे, प्रत्यक्ष स्थळांना भेटी, जुनी 
कागदपत्रे व वृत्तपत्रांचे संच, अनेक संदभंग्रंथ यांतून 
हा ग्रंथ साकार झाला असुन मराठीतील ते एक 
वाचनीय चरित्र झाले आहे असे नि:संशयपणे म्हणता 
येईल. 

या चरित्रग्रंथामुळें एका महान्‌ परंतु उपेक्षित 
क्रांतिकारकांचे चरित्र लिहून लेखकाने स्वातंत्र्य, 


नवभारत 


ऑक्टोवर, १९७९ 


लढ्याच्या इतिहासलेखनामध्ये महत्त्वपूणे भर तर 
टाकलीच आहे; परंतु या ग्रंथाचा दुसरा एक विशेष 
असा की वाचकाला ' मित्रमेळा', ' अभिनव”"भारत 
यासारख्या क्रांतिकारक संघटनांची उत्तम माहिती 
होते. या संघटनांमध्ये काये करणाऱ्या श्री, त्र्यंबक- 
राव म्हसकर, श्री, रा. कृ. पागे, दातारवंधू, श्री. 
बा, स, खरे वकोल या व अनेक व्यक्‍तींनी केलेल्या 
त्यागाची व कार्याची ओळख होते. एरव्ही क्रांति- 
कार्यामध्ये आपल्या सर्वस्वाचा होम करणाऱ्या या 
अनेक अज्ञात व्यक्तींची नांवेदेखील काळामध्ये 
विलीन झाली असती. 

चरित्रातील कांही प्रसंग जिवाला चटका लाव- 
णारे आहेत. अंगात तीन पर्यंत ताप असताना व 
जांघेत गांठी असताना बाबाराव अद्वितीय वंधुप्रेमाने 
आपल्या भावांना भेटण्यासाठी रेल्वेने प्रवास करून 
पुनः तीन मैलांची पायपीट करतात हा प्रसंग तर 
काळजावर कोरून राहतो. नाशिक कटात सरकारने 
क्रांतिकारकांचे जे अनन्वित छळ केले ते पाहून श्री. 
खरे वकोलांना वेड लागते हाही एक असाच प्रसंग. 
बाबारावांच्या पत्नी येसुवहिनींचा मूक त्याग, 
पतिविरहानंतर त्यांनी भोगलेल्या दुःसह यातना 
आणि मृत्युशय्येवर असतानाही स्वदेशी बांगड्यांचा 
त्यांनी धरलेला आग्रह इत्यादि बाबतीत लेखकाने 
रेखाटलेले करूणरसपुर्ण चित्र हृदयाला पाझर फोड- 
णारे आहे. 

चरित्रम्रंथाची ही दुसरी आवृत्ती म्हणजे पहिल्या 
आवृत्तीचे जवळ जवळ पुनर्मुद्रण आहे. परंतु पहिल्या 
आवृत्तीत बाबारावांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या 
स्थापनेमध्ये व वाडीमध्ये केलेल्या महत्त्वपूणे काम- 
ग्रिरीचा भाग लेखकाच्या, अनुमतीशिवाय वगळण्यात 
आला होता. त्याला पुण्यातील काही “ संकुचित नि 
हडेलहप्पी मनोवृत्तीचे संघीय ' जबावदार होते असे 
लेखकाने दुसर्‍या भावृत्तीच्या प्रस्तावनेत म्ह्ट्ले 
आहे. या दुसर्‍या आवृत्तीत मात्र मूळ लिखाण 
कायम ठेवलेले आहे आणि पहिल्या भावृत्तीत झालेली 
अनधिकृत बदेलाबदल दूर करण्यात आली आहे. 

पुस्तकाच्या पहिल्या आवृत्ती आणि दुसर्‍या 
आवृत्तीत सुमारे बत्तीस वर्षांचा काळ लोटला आहे. 
या कालावधीत भारताच्या इतिहासात महत्त्वपुर्ण 
बदळू घडून आले आहेत. पूर्वग्रह आणि पक्षपात. 


अ्रंथपरीक्षण 


मते यांची जळमटे दूर होण्याचा काळ सुरू झालेला 
असुन आज इतिहासाचे तटस्थ आणि वस्तुनिष्ठ 
दृष्टिकोर्नौंतुन पुनर्लेखन करणे शक्‍य आहे आणि 
आवड्यकही आहे. स्वतः लेखकाने या कालावधीत 


डॉ. केतकर व माधव जूलियन यांची दर्जेदार चरित्रे 


लिहिली आहेत. लेखक म्हणतो, “ मध्यंतरी जी ३२ 
वष उलटली तेवढ्यात मी पुष्कळ बदललो आहे; 
बाबांविषयी माझी पुज्यवुद्धी तिळभंरही उणावलेली 
नाही; पण माझ्या विचारात, वृत्तीत, शेलीत बरेच 
परिवर्तन झालेले आहे. अशा स्थितीत आजच्या 
दृष्टीने या चरित्रात सुधारणा करण्याचे मी ठरविलें 
असते तर सुधारणा करता करता एक वेगळे चरित्र 
सिद्ध झाले असते, आणि त्यात मूळचे चरित्र हरवून 
गेले असते. तेव्हा, तशा सुधारणा करण्याचे मी 
जाणूनवुजून टाळले आहे.” ( प्रस्तावना, पू. ६ ) 

लेखकाने वरील प्रकारची प्रांजल कवुली दिली 
असल्याने प्रस्तुत चरित्रग्रंथाच्या उणीवांवर आणि 
दोषस्थळांवर आणखी भापष्प़ करणे उचित होणार 
नाही. पुस्तकाच्या पहिल्या आवृत्तीच्या वेळीच त्याची 
सवे बाजूंनी चिक्रित्सा एकदा होऊन गेली असुन त्या- 
वेळी टीकाकारांनी व्यक्‍त केलेले अनुकूल व प्रतिकूल 
अभिप्राय या दुसर्‍या आवृत्तीमध्ये समाविष्ट कर- 
ण्यात आले आहेत. लेखकाला आवर्जून पाठविलेल्या 
पत्रात प्रा. श्री. म. माटे म्हणतात. “ मला माहीत 
नसछेले कित्येक शब्द आपल्या लिखाणात मला 
सापडले. हे चरित्र लिहून क्रांतिवाडूमय आणि 
एकंदर मराठी वाडमय आपण खरोखरी समृद्ध बन- 
विले आहे. ” तर कविवर्य गिरीश आपल्या भभि- 
प्रायात म्हणतात... “ नाही म्हणावयास एकच 
अपवाद... दिसतो व तो म्हणजे महात्मा गांधीं- 
बद्दलचे बाबारावांचे किंवा स्वत:चे विचार देताना, 
या प्रश्‍नाला दुसरी बाजू आहे ही गोष्ट पक्षा- 
भिमानाच्या भावनेत ते (श्री. गोखले) विसरले 
आहेत. .. त्याने चरित्राला उणीव येते.” 

लेखकाने दिलेली प्रांजळ कबुली आणि चरित्राचे 
संपूर्ण पुनर्लेखन करण्यात येणाऱ्या अडचणी मान्य 
करूनही एवढेच म्हणावेसे वाटते, की नामदार गोखले 
यांनी भारतमंत्री मोले यांचेकडे लोकमान्य टिळकां- 
बद्दल केलेली चुगली, (पृ. ११० ) तसेच “ गांधी- 
मुस्छीम कॉन्स्पिरसी (प्रकरण १३) चे केलेले 

त. भा. ७ 


४९ 


चवितचर्वेण या गोष्टी या आवृत्तीत लेखकाने सुधा- 
रून लिहिल्या असत्या तर त्यामुळे नामदार गोखले 
व महात्मा गांधी यांना योग्य तो न्याय मिळाला 
असता. निदान पहिल्या आवृत्तीत बाबारावांवर 
झालेला अन्याय धुवून काढण्यात लेखकाने जी 
तत्परता दाखविली तितकी तरी किमानपक्षी तत्प- 
रता नामदार गोखले व म. गांधी यांचेबाबतीत 
दाखविली असती तर लेखकाने दिलेल्या प्रांजळ 
कबुलीचा मोकळ्या मताने स्वीकार करता आला 
असता व भावी इतिहासकारांच्या दृष्टीने व 
विशेषतः या चरित्राचे वाचन करणार्‍या तरुण 
पिढीवर होणाऱ्या संस्कारांच्या दृष्टीने ती गोष्ट 
अत्यंत योग्य ठरली असती. “ पुस्तकातील एकही 
अक्षर मी आधाराविना लिहिले नाही ! ” असा 
पहिल्पा आवृत्तीच्या प्रस्तावनेत दावा करणार्‍या 
लेखकाने वरील दोन्ही बाबतीत दुय्यम दर्जाचे पुरावे 
दिले आहेत व आपल्या पक्षाभिमानी अश्याच 
लेखकांच्या साक्षी काढल्या आहेत ही गोष्ट विशेषे- 
करून लक्षात घेतली पाहिजे. बाबाराव सावरकरांचे 
राष्ट्रप्रेम व त्यासाठी त्यांनी भोगलेला _ देहदंड 
याबद्दल कोणाही भारतीयाला' आदरच वाटेल. परंतु 
त्याचा अर्थ त्यांची हिंदुत्वनिष्ट दृष्टी आजच्या 
स्वतंत्र भारतातील सुज्ञ नागरिकाला पटेल असे 
नव्हे किवा नामदार गोखले व म, गांधी यांच्या 
निदेमुळे श्री, बाबरारावांबद्दचा आदरभाव दुणावेल 
असेही नाही. 

- प्र, म. बांदिवडेकर 


* छोककथा ' ७८!': रत्नाकर मतकरी; 
पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई; १९७९; पृष्ठे ८ -- ४८ 
डेमी; किमत ६ रुपये. 


श्री. रत्नाकर मतकरी यांचे ' लोककथा * ७८ ' 
हे नाटक दलित साहित्यातील एक लक्षणीय कला- 
कृती ठरावे. दीड तासात सलगपणे सादर केल्या 
जाणाऱ्या या नाटकात साहित्यमूल्य आणि प्रयोग- 
मूल्प़र यांचा तोल चांगला साध्वला गेलेला आहे. 


अनुक्रमणिका 


५५ 


* लोककथा “७८ ' मधील कथा स्वातंत्र्योत्तर 
काळातील असली तरी ती कोणत्याही काळात 
घडणारी अशीच आहे. बहुमताच्या बळावर चाल- 
णाऱ्या लोकशाहीत काय अथवा रूढीला शरण 
जाणाऱ्या, इतरांविषयी कमालीचे सहिष्णु धोरण 
अवलंबून स्वबांधवांविषयी पराकोटीचे असहिष्णु 
धोरण अवलंबणार्‍्या समाजात ही लोककथा घडणे 
स्वाभाविक आहे. पण श्री. मतकरी यांच्या लेखनाचे 
वैशिष्ट्य हे की, या कथेचा ज्या पद्धतीने त्यांनी 
आविष्कार केलेला आहवे त्यावरून तिच्यातील सुष्ट- 
दुष्ट, शोषण करणारे आणि शोषिले जाणारे यांच्या 
प्रेरणांवर, सामर्थ्यावर आणि मर्यादांवर चांगला 
प्रकाश पडतो. 

सात-साडेसातशे लोकवस्ती असलेल्या गावातील 
पाच-पन्नास संख्या असणार्‍या महादेवकोळी जमाती- 
वर होणार्‍या अन्यायाची ही कथा आहे. गांडुळी- 
समान जीवन जगणाऱ्या भाऊबंदांच्या जीवनात 
न्याय्य हक्‍क प्रस्थापित करण्यासाठी जगन्या धडप- 
डतो आहें. यातुनच पुढे निवडणुकीतील त्यांच्या 
पक्षाचा विजय, पाटलांशी बाचाबाची असा संघर्ष 
पेटत जातो. अत्याचार करणारांना ज्यांच्यावर 
अत्याचार होतो आहे त्यांचा हुंकारदेखील ऐकण्याची 
सवय नसल्याने त्यांना हे किटाळ वाटते. पुढे संतु 
चांभारणीच्या गुलीवरचा रेप, त्यातूनच तिचा 
झालेला मृत्यू, जगन्याचा खून, सावित्रीने नवऱ्याचा 
शब्द पाळण्यासाठी केलेली शिकस्त, त्यासाठी तिळा 
भोगावे लागणारे कष्ट, लहान मुलाची होणारी 
उपासमार, परीस्थितीच्या दडपणामुळे इतर भाऊ- 
बंदांची नांगी टाकण्याची वृत्ती, अन्यायनिवारण 
-समितीचे प्रयत्न, प्रतिकारास सज्ज झालेले महादेव- 
कोळी आणि शेवटी काही जमीन-पैसे यांची 
सावित्रीला होणारी प्राप्ती अशी ही कथा विस्तारत 
जाते. संतु चांभारणीच्या मुलीच्या किकाळीस 
जगन्याने दिलेला प्रतिसाद, जगन्या-सावित्रीचा 


त्याग, सावित्रीचा दुःखभोग यातुन अन्यायाचा 


संपुर्ण नायनाट तर सोडाच; पण अन्यायाची धार 
बोथट होणार का नाही, अशी शंका मात्र सारखी 
सतावत राहते. 

याचा अर्थ लोककथा / ७८ केवळ अन्यायाची 
शरणझ्ील कंफियत मांडते असा नाही. हा अन्याय 


नवभारत 


ऑक्टोबर १९७९ 


सोसताना सोसणाराच्या रक्‍तबंबाळ, अश्राप मनाची 
काय काहिली होते, त्या मनातील दुःख केवढे 
भयंकर आहे, हूदयाला पीळ पाडणारे आहे याचे 
दर्शन घडते. त्याचप्रमाणे अन्याय करणाराची 
थंडगार, कूर, पाशवी वृत्तीही व्यक्‍त होते. येथे सत्ते- 
चा ताम्रपट अन्यायाचीच द्वाही फिरवतो. तर भन्याय 
सोसावा लागणारा आत्मा कळवळून जनतादर* 
वारात त्याब मागती. संतु चांभारणोच्या मुलीवर 
वलात्कार करणारी गावातील वड्यांची मुळे तिच्या 
मृत्यूने कासावीस होत नाहीत. त्यांना पशचात्तापही 
होत नाही. एखादे झुरळ झटकून टाकावे तितक्‍या 
सहजपणे ती त्या मृत्यूला झटकून टाकतात. ' आयला 
मेली तर मेली. तिचा वेळ भरला-मरून गेली? 
(पृ. १४ ) असे म्हणतात. त्यांच्यापेक्षा त्यांच्या 
घरातील वडीलधारी मंडळी अधिक बुद्धिमान 
आहेत. अन्याय करणाऱ्या या प्रवृत्ती बिनतोड युक्ति» 
वाद करणाऱ्या आहेत. सरपंच, पाटील पत्रकारांशी 
बोलताना उपरोक्त वैशिष्ट्य अगदी सहजपणे 
दाखवितात, दारू आणि तत्सम व्यसनात अडकलेले 
सरपंच जगन्याला त्याच्या मृत्यूनंतर तो दारू आणि 
वाईंबाबत प्रसिद्ध होता असे प्रशस्तिपत्र देतात. संतु- 
चांभारणीच्या मुलीचा आणि जगभ्याचा संबंध होता 
असे सुचित करून दोन्ही खुनांतुन शिताफीने बाजला 
होतात. तर पाटील तात्विक पातळीवर महादेव- 
कोळी लोकांची भांडणे व त्याचेच भक्ष्य झालेल्या 
जगन्याचा उल्लेख करतात. देवपूजा आटोपता 
आटोपता मुळाखतही आटोपतात. पण पाटलांच्या 
या आखीव, दुरदृष्टीच्या, सुरक्षित बेतातही फट' 
राहते. पण मुख्यमंत्र्याशी फोनवरून ' संवाद ' 
साधून पाटील ही फट बुजवून टाकतात. 
सावित्रीची अब्रू आणि तिचे अन्न यावर पाटील 
उठलेले असतात, त्यांच्या वागण्यातली ही ताकिकता' 
मात्र माणुसकीला पारखी झालेली आहे. त्यामुळे 
गरावकुसाबाहेरचाच नाही, तर गावातलाही समाज 
पोरका झालेला आहे. यांच्या हातातील दुष्टशक्‍ती 
त्या दुष्टशक्‍्तीने .निर्माण केलेली दहशत आणि 
त्या दहशतीपोटी त्यांनी दाखविलेली लालूच ही 
संतु चांभारणीला जद्ली पांगळी करते तशीच 
भजनीमंडळीलाही पांगळी करते. यावरून हे 
स्पष्ट व्हावे. 


अंथपरीक्षण 


या. नाटकातला संघर्षे वास्तवतेचे विविध स्तर 
उल्गडून्‌ दाखवितो. पाटलांवरोबर भांडताना प्रथम 
बावचळलेली, अज्ञानापोटी पाटलाचेच वागणे योग्य 
असे म्हणणारी मने पुढे अन्यायाला प्रतिकार कर- 
ण्याचा प्रयत्न करतात. आपल्या ताकदीचा तोकडे- 
पणा त्यांना सारखा माघार घ्यायला लावतो. पण 
यातूनच लढण्याशिवाय गत्यंतर नाही या निर्णया- 
प्रत ती येतात. जगन्याने त्यांना दिलेले न्यायाचे 
भान जगन्याच्या मृत्यूनंतरही त्यांच्यापासून दुर जात 
नाही. विलक्षण संकटाच्या आक्रमणातुनही हे भान 
ते विसरत नाहीत. म्हणून नाटकाच्या प्रारंभी आणि 
अखेरी म्होरक्‍याने विचारलेले प्रश्‍न अर्थपूर्ण ठरतात. 
प्रारंभी 'काय जालं का नाय समदं जागं ! असा प्रश्‍न 
तो विचारतो तर नाटकाच्या शेवटी 'पर म्या म्हन्तु- 
तुमी समद्यांनी ह्ये पाह्यल्यालं हाय. तुमी काय काय 
करनार ? घरोघर गेल्यावर समदं इसरून जाणार? 
का आमच्यासारख्या जळल्यापोळल्यांसाठी व्हृइल 
त्येवडं करनार ? गरीवगुरिबांना ह्ये कोडमुंगीवानी 
जगत्यात म्हून इसरून जानार, का ह्ये आपलंच 
भाईबंद, म्हून पोटाशी धरनार ? या जगामंदी जे 
जे जितं हाय त्येन्ला आपलं म्हननार का व्हाई ? 
असे प्रश्‍न विचारतो, हे प्रश्‍न पुर्वीपासुनचे आहेत. 
पण ते व्यक्‍त होत नव्हते. त्यांना शब्द नव्हते, आदि- 
विद्रोही कवी केशवसुतांच्या “ अंत्यजाच्या मुलीचा 
पहिला प्रश्‍न ?? येथपासुन मात्र ते शब्दबद्ध होत 
आहेत. पण येथे ते अधिक अथंपूर्ण, तीब्रतम झालेले 
आहेत. विषमतेच्या, पारतंत्र्याच्या आणि दुष्टा- 
व्याच्या प्रतीक झालेल्या,शक्‍तींना हाणून पाडण्याच्या 
आवेशाने उभे राहिलेले आहेत. या नाटकात जागो- 
जागी आलेल्या बातम्या, चित्रे व त्याच पानावर 
आलेला नाटकातला मजकूर यांची तुलना करून 
पाहण्यासारखी आहे. दलित वस्तीत मोफत वीज- 
पुरवठा या बातमीच्या वरचा नाटकातला मजकूर 
दलितांच्या जीवनातला काळोख किती वाढतो आहे 
यावर प्रकाश टाकतो. (पू. २०) वितरणाचे माध्यम 
आणि वस्तुस्थिती यात केवढी दरी आहे हे लक्षात 
येते. सव्वीस प्रसंगांतुत साकार होणार्‍या या नाट- 
काच्या शेवटाबाबत एक परिशिष्ट लेखकाने जोडलेले 
आहे. त्या परिशिष्टातला मुळात लिहिलेला शेवट 
आहे त्यापेक्षा नाटकाच्या अखेरीस येणारा शेवट 


ष्ट्र 


अधिक प्रत्ययकारी आहे असे म्हणावेसे वाटते. 
रंगमंचावरील माफक वस्तु, पात्रांनी प्रेक्षकातून येणे, 
एकाच व्यक्‍तीने अनेक भूमिका करणे, माधुर्यापेक्षा 
कर्केशपणास प्राधोन्य देणारे संगीत या सार्‍यातून 
साकारणारा विद्रोह आणि कैफियत अंतर्मुख करणारी, 
चितनास प्रवृत्त करणारी आहे. प्रा. वसंत बापटांची 
प्रस्तावना आणि श्री. मतकरी यांनी प्रयोगासाठी 
केलेल्या सुचना ' लोककथा “ ७८! च्या प्रयोगा- 
दास्वादास साहाय्यभूत होणाऱ्या आहेत. असे 


म्हणावेसे वाटते. 
- पडित टापरे 


* परामर्षे ' : ( तत्त्वज्ञानाला वाहिलेले त्रैमा- 
सिक ) - संपा. डॉ. सुरेंद्र बारलिंगे; वर्षे १ ले, 
अंक १-२; एप्रिल-जुल॑ १९७९; पुणे विद्यापीठ 
प्रकाशन, पू. ११४; वाषिक वगणी १६ रु.; 
किरकोळ अंक ४ रु. 


* परामर्ष ' ह्या तत्त्वज्ञान विषयाला वाहिलेल्या 
व्रैमासिकांचा पहिला अंक गेल्या जुल॑ महिन्यात 
प्रसिद्ध झाला. ह्या त्रेमासिकाचे स्वागत करून 
त्याला दीर्घायुरारोग्य लाभो अशी इच्छा व्यक्‍त 
करताना ' नवभारता 'ला विशेष आनंद होत आहे. 
पुणे विद्यापीठाच्या तत्त्वज्ञानविभागाचे प्रमुख डॉ. 
सुरेंद्र बारलिंगे ह्यांच्या नेतृत्वाखाली तत्त्वज्ञान 
विभागाने हा उपक्रम सुरू केला आहे. ह्यावद्दल 
विद्यापीठ, तत्त्वज्ञानविभाग आणि बारलिगे यांचे 
अभिनंदन केले पाहिजे. 

अर्थशास्त्र ह्या विषयाला वाहिलेले मराठी अर्थ- 
शास्त्र परिषदेचे ' अर्थपंवाद ' हे त्रैमासिक दोन 
वर्षांपुर्वी सुरू झाले व आता ते सुस्थिर झाले आहे 
असे दिसून येते. अर्थशास्त्राप्रमाणे तत्त्वज्ञानाला खास 
वाहिलेळे नियतकालिक आता सुरू होत आहे ही 
गोष्ट महाराष्ट्रातील तत्त्वज्ञानाच्या अभ्यासकांच्या 
दृष्टीने अतिशय स्वागताहं आहे. हे त्रैमासिक म्हणजे 
ह्या अभ्यासकांना लाभलेली संधी आहे; आणि त्यांना 
मिळालेले एक आव्हान आहे. ह्या त्रैमासिकाचे 
अस्तित्व आणि गुणवत्ता टिकवून धरणे ही जबाब- 


अनुक्रमणिका 


ष्र 


दारी त्यांनी मनापासून स्वीकारली पाहिजे. पण ही 
जबाबदारी केवळ व्यावसायिक तत्त्ववेत्त्यांची - 
तत्त्वज्ञानाच्या प्राध्यापकांची- नाही. महाराष्ट्रीय 
समाजाचे वैचारिक जीवन सुदृढ आणि निकोप 
व्हावे अशी ज्यांची इच्छा असेल त्या सर्वांची ही 
जबाबदारी आहे. 

एका दृष्टीने ' परामर्ष *चे प्रकाशन म्ह्णजे जीर्णो- 
द्वार आहे. अमळनेर येथील तत्त्वज्ञान-मंदिर ह्या 
संस्थेतर्फे प्रसिद्ध होणाऱया पण काही काळापूर्वी 
बंद पडलेल्या “ तत्त्वज्ञान-मंदिर ! ह्या त्रैमासिकाचा 
नवा अवतार आहे. नवीन मंदिराच्या स्थापनेपेक्षाही 
जीर्णोद्धाराचे पुण्य अधिक असते अशी समजूत आहे. 
 परामषे 'ची भूमिका स्पष्ट करताना संपादक डॉ. 
वारलिंगे यांनी प्रा. दे. द. वाडेकर यांचा गौरवाने 
उल्लेख करून पूर्वसूरींशी असलेला क्रणाचा आणि 
सातत्याचा धागा स्पष्ट केला आहे. ही अतिशय 
योग्य अश्ली वृत्ती आहे. 

“ परामरषे च्या ह्या अंकात चार लेख प्रसिद्ध झाले 
आहेत. डॉ. अशोक केळकर यांचा ' प्राचीन भारतीय 
साहित्यमीमांसा : एक आकळन ? हा ७६ पृष्ठांचा 
एक प्रदीघ लेख, प्रा. अरविद देशपांडे यांचा इतिहास 
लेखन व ललित साहित्य ? हा लेख, डॉ. बारलिगे 
यांचा “ कर्म, कर्मबंध, आणि मोक्ष ', आणि 


नवभारत 


ऑक्टोबर, १९७९ 


श्री यज्ञेशवरशास्त्री कस्तुरे यांचा “ श्रीभामतीप्रकाह' 
हा, श्री वाचस्पतिमिश्र यांच्या ' भामती'वर 
भाष्य करणार्‍या लेखमालेतील पहिला, लेख. ह्या 
लेखांचे चिकित्सकपणे परीक्षण करून ' परामर्ष'ने 
सुरू केलेला हा तत्त्वसंवाद तत्त्वज्ञानाचे अभ्यासक 
चालू ठेवतील यात शंका नाही. 'श्रीभामतीप्रकाशा?- 
विषयी एक सूचना करावीशी वाटते. श्री कस्तुरे 
हे ' भामती ' वर करीत असलेल्या भाष्याबरोबरच 
भामतीचे नेमके भाषांतरही ह्या भाष्यात अंतभूत 
करण्यात आले तर अभ्यासकांची सोय होईल. 
तत्त्वमीमांसा ( मेटॅफिझिक्स ), नैतिक व 
सामाजिक तत्त्वज्ञान, तत्त्वज्ञानाचा इतिहास, 
तकंशास्त्र, धर्माचे तत्त्वज्ञान, इ. तत्त्वज्ञानाच्या 
प्रमुख शाखांवर * परामषं 'मध्ये लेख प्रसिद्ध होतील, 
इंग्रजी व मराठी ह्या भाषांत प्रसिद्ध होणाऱ्या 
तत्त्वज्ञानविषयक ग्रंथांचा परिचय करून देण्याचे 
आणि समीक्षण करण्याचे काम “* परामषे  स्वीका- 
रील आणि विशेषत: , आधुनिक तत्त्वज्ञानाकडन 
लाभलेल्या संकल्पनात्मक अवजारांचा वापर करून 
भारतीय तत्त्वज्ञानाच्या परंपरेतील चिरकालिक 
आहय आत्मसात करायेला * परामर्षे) आधुनिकांना 
साहाय्य करील अशी आशा आहे. र 


” संपादक, ' नवभारत, 


पर्फारंकर्शिाशर्शर्शार्शर्शर्शरशोिशर्शाशिरशिशिशिणिण ण??? 


वाचकांचा पत्नरव्यवहार- 


श्री. संपादक, ' नवभारत ' यांस स. न. 

ऑगस्टच्या अंकातले “ डुकर, वराह आणि डिग्री! 
ह्या विषयावरील संपादकीय फार चांगले आहे. 
केवळ लोकांच्या कानावरून गेलेल्या मराठीचा वापर 
करून मराठीत प्रगल्भ व्यवहार करता येणार नाही 
हे आपले म्हणणे आपण सोदाहरण फार उत्तम तऱहेने 
मांडले आहे. ते कोणालाही पटावे. 

नको तेथे जेव्हा संस्कृत येते, तेव्हा त्यावर आक्षेप 
घेणे योग्य आहे. प्रेक्षकांना चित्रपटाचा ' उर्वरित 


भाग पाहाण्यास सांगण्याऐवजी ' उरलेला ' भाग 
पाहाण्यास सांगावे. त्यापुढे जावून कुणी म्हटले कौ 
* प्रवेश-निर्गम ? ऐवजी साधे ' आत-बाहेर, किवा 
* प्रसुतिगृहू ' ऐवजी ' बाळंतघर ! अथवा केश- 
कततनालयाऐवजी गुजराथेत आढळते तसे ' बाल 
कापवानी दुकान ' असावे, तर त्यालाही संमती 
मिळावी, 

पण “डिग्री । म्हणजे काय ह्या प्रश्‍नाचे उत्तर 
मराठीत द्यायचे झाल्यास ते आपण म्हणता त्या- 


पत्रव्यवहार 


प्रमाणे द्यावे लागेल. त्यातदेखील आपण वापरलेल्या 
* रेषा” ह्या शब्दाऐवजी आपणांस ' रेघ ' म्हणता 
आले असते. 


मराठी समाजाच्या कानावर सतत पडणाऱ्या 
इंग्रजी शब्दांना मराठी मानावे असे अनेकांचे 
म्हणणे आहे असे आपण म्हटले आहे. माझा 
मुलगा सुमारे सात वर्षांचा होता तेव्हा त्याचेही 
हेच म्हणणे होते. त्यावेळी डेक्कन कॉलेजवर 
एक अमेरिकन बाओ राहाण्यास आल्या होत्या. 
त्यांनी माझ्या मुलाशी करार केला की त्याने बाईंना 
मराठी शिकवावे, बाओंनी मुलाला इंग्रजी. मराठीचा 
पहिला धडा मुलाने देण्यास सुरवात केली. आजू- 
बाजूच्या एकेक वस्तूकडे वोट दाखवून तो वाओंना 
शिकवू लागला, “ ह्याला मराठीत रेडिओ म्हणतात, 
ह्याला फ्रिज, हिला सायकल, हिला ट्यूब लाईट. . .' र 
बाओंना हसु आवरेना. 


ह्या शब्दांना मराठी मानायचे नाही ठरवले तर 
प्रतिशव्दांचा वापर कटाक्षाने व्हायला हवा. आधी 
चमत्कारिक किंवा अपरिचित वाटणारे, संवयीने वाटे- 
नासे होतात, ' अप-टू-डेट ' हा प्रयोग हल्ली ऐकूही 
येत नाही. अद्ययावत किंवा अद्यावतचाच प्रयोग 
तालू आहे. लोकांना भाता सेक्रेटरिएट माहीत नाही, 
सचिवालय-आता मंत्रालय-माहीत आहे. १९५४-५५ 
च्या सुमारास कॉलेजात जे अमेरिकन पाहुणे येत ते 
सांगत की दिल्लीत टॅक्सीवाल्याला लोकसभा माहीत 
नसते, पाळंमेट हाऊस माहीत असते. मला वाटते 
आता परिस्थिती नेमकी उलटी असावी. 


मराठी वकील कायद्याच्या क्षेत्रातील व्यवहारा- 
विषयी आपसात बोलताना प्रत्यय आणि क्रियापदे 
सोडून बाकीचे जवळजवळ सारे शब्द इंग्रजी 
भाषेतळे वापरत असल्याचे आपण म्हटले आहे. 
भारतातील इतर भाषाभगिनींचा वापर करणारे 
ह्याला अपवाद नाहीत. फार वर्षांपुर्वी एका अर्मन 
पंडिताने - बहुधा प्रो. आल्सदोफे ( 818१0)" 


कोर्टातल्या हिंदीचे एक उदाहरण दिल्याचे आठवते; . 


ते काहीसे असे : इस पोझिशन का इत्कॉन्ट्रॉंव्हिटिबल 
प्रूफ मै दे सकता हुं और प्रूव्ह कर सकता हूं की 
अपोजझ्षिदान का आरग्युमेंट वॉटर होल्ड नही कर 
सकता है । 


ष्र 


ता, क. - क्रिकेटच्या क्षेत्रातले बहुतेक प्रतिशब्द 
आता मराठी माणसाच्या कानावरून जाण्याची 
व्यवस्था झाली आहे. 

कळावे. 


म. अ. मेहेंदळे 


माननीय संपादक ' नवभारत ' यांना--- 

: नवभारत ' मासिकाच्या सप्टेंबर १९७९ च्या 
अंकातील श्री, रा. ग. जाधव यांनी श्री, दया पवार- 
लिखित ' वलुतं' या साहित्यकृतीची केलेली 
मीमांसा वाचली. सदर मीमांसेत प्रा, जाधव म्हण- 
तात, “ मला असेही वाटते, की * बलुतं ' मधील 
आत्मकहाणीला आत्मचरित्रापेक्षा एखाद्या. कादंब" 
रीचा घाट देता आला असता, तर त्याची खोली व 
रुंदी वाढली असती. कादंबरी हा अधिक मुक्‍त 
साहित्यप्रकार आहे. ' बलुतं 'चे अनुकरण यापुढील 
लेखकांनी करावं, पण ते आत्मचरित्राचा घाट 
दाक्‍यतो टाळून ! 7... ( पृष्ठ ४६ ). 

प्रा. जाधव यांच्या या मताशी मी सहमत होऊ 
शकत नाही, कारण आज ' बलुतं ' ला जे दखल- 
योग्य अफाट यश लाभले आहे ते आत्मकथन म्हणू- 
नच. आत्मकथन हा सत्याचा संपुर्ण आविष्कार 
नसला तरी सत्याप्रत जाणारा, सत्याची जाणीव 
ठेवणारा, प्रयोग करणारा उत्कृष्ट साहित्यप्रकार 
आहे. यशस्वी कादंबरीत उत्तृंगता आढळेल पण 
तिला कल्पनेची साथ सोडता येणार नाही, सत्य- 
जीवनावर आधारित अशी कादंबरीकर्त्याने टीप 
दिली तरी ती सामाजिक मूल्य गाठू शकत नाही. 
अनुभवांचे अधिक विश्दीकरण अनुभवांवर केंद्री- 
करण करू शकेल; पण नीतिमूल्य निर्माण करू 
शकणार नाही. बहिष्कृत, कातिकी नि क्षुंज हा 
चित्रपट हेच सिद्ध करतो. दलित जीवनावरील 
कोणत्याही कादंबरीपुळे आज दलित अनुभूतींचा 
जेवढा बोलबाला झाला नाही तेवढा “ बलुतं ' या 
आत्मकथनामुळे झाला आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. 
आत्मचरित्राच्या शक्‍तीचे व सामर्थ्याचे हेच निराळे- 
पण होय. 

कोणताही समाज विचारबळावर वाढतो. 
“ बलुते ' चे हे विचारबळ आत्मचरित्राच्या घाटा- 


ष्छ 


मुळे वाढले आहे. दलित साहित्य सर्वे अंगांनी बह्रावे 
असे म्हणणार्‍या समीक्षकाने मग दलित साहित्यि- 
कांनी अमुक अमुक साहित्यप्रकार हाताळावा वा 
टाळावा असे सांगणे हे विशेष आइ्चयेकारक नव्हे 
का ? दलितांनी ' अनुभूती ' न राहता “ भवभूती ' 
व्हावे असे तर समीक्षकांना सुचवावपाचे नाही ना? 


महाराष्ट्राचे कामगारमंत्री ना. श्री. सुशीलकुमार 
शिदे यांनीही आपले दलित जीवन मोठ्या वेधकतेने 
एका दिवाळी, अंकात सांगितले आहे ( अपर्णा 
१९७८). त्यांच्या आत्मकहाणीतही कादंबरीची वीजे 
आढळतील, परंतु नामदार शिदे यांच्या आत्म- 
कथनातून दलितांना जी प्रेरणा, आत्मीयता व उमेद 
लाभेल ती दलित जीवनावरील कादंबरीतुन लाभेळच 
याची हमी नाही. 


नवभारत 


ऑक्टोबर, १९७९ 


पाऊण्षे कादंबर्‍या लिहिणाऱ्या व साहित्याची 
सर्वे क्षेत्रे पादाक्रांत करून नोबेल पारितोषिक पट- 
काविण्याची जिद्द धरणार्‍या कादंबरीकारालादेखील 
“ माझे जीवन - एक कादंबरी ' म्हणूनच आत्म- 
कहाणी सांगावी लागली. 

एक प्रथितयश दलित साहित्यिकाला डॉ. बाबा- 


: साहेब आंबेडकरांच्या वादळी जीवनाला कादंबरीरूप 


देण्याचा प्रयत्न अर्ध्यातुनच सोडावा लागला. हे 
कशाचे सूचन ? 

दलित जीवन दिग्दशित झाले पाहिजे ही स्फूर्ती 
नि तळमळ ' बलुतं ' ने निर्माण केली; दलित 


माणूस बोलका केला ही या आत्मकहाणीची 
यशस्विता आहे. 


7 सतीश वि, कुलकर्णी 


सारं>संकलन 


मदिरेची मंदिरे : 

कौटिलीय अर्थशास्त्रात ( २-४ ) नगररचनेच्या 
संदर्भात निरनिराळ्या देवतांची मंदिरे कुठे कुठे 
असावीत व ती कोणकोणत्या देवतांची असावीत या- 
संबंधी विवेचन केले आहे. या देवतागणांच्या मंदिरां" 
मध्ये शिव, कुवेर, अशविदेव व श्री (लक्ष्मी ) या 
देवतांप्रमाणे मदिरादेवीचेही मंदिर असावे (२-४ 
-१७), असे कौटिल्याने म्हटले आहे. याचा अर्थ 
असा कोणी करील की, इथे मदिरादेवीचे मंदिर 
म्हणजे गुत्ता असावा; पण तसा अर्थ नाही. ' नव- 
भारता?चा मद्य, मद्यनिवृत्ती व संस्कृती विद्ोषांक 
(मे १९७८) जिज्ञासूंनी पाहिला तरु हे लक्षात येईल, 
को इ. स. पुर्वीच्या भारतामध्ये ब्राह्मणवणं सोड- 
ल्यास सवे वर्णांना मदिरापानाची परवानगी होती. 
एवढेच नव्हे, तर निरनिराळया देवतांच्या पूजा- 
द्रव्यांमध्ये मदिराद्रव्य हे महत्त्वाचे द्रव्य गणले 
होते उदा. सौतेने वनवासात जाताना गंगा आणि 
यमुना या देवतांना मदिरेचे सहस्र घट अर्पण 
करीन, असा नवस केला होता. ब्राह्मणवर्णास 
मद्यपानबंदी होती, हे आम्ही वर म्हटले आहे; परंतु 
वैष्णव, दैव, शाक्त इत्यादी वाममार्गी ब्राह्मणांच्या 
पूजासाहित्यात मदिरा हे द्रव्य भावदयक म्हणून अत- 
भूत केलेले आहे. मदिरादेवता ही इतकी पूजनीय का 
मानली गेली, याचे कारण आयुर्वेदात सापडते. चरक 
आणि सुश्रुत या दोन संहितांमध्ये अग्थ्य म्हणजे 
अत्यंत हितकारक व अत्यंत अहितकारक अशा कर्मांची 
वं द्रव्यांची एक सूची दिली आहे. त्या सूचीमध्ये 
पुष्टिकर द्रव्यांत मांस; ग्रहणी, क्षय व मूळव्याध बरे 
करणार्‍या द्रव्यांत मांसाहारी प्राण्यांचा मांसरस, 
सुखाने पचन व्हावयास एकदाच भोजन करण, 
झारीर सुकविणार्‍या कारणांत झोक, अत्यंत शांती 
देणाऱ्या कारणांत निवृत्ती, किवा चिरतारण्या- 


करिता सेवनीय द्रव्यांत श्रेष्ठ द्रव्य आमलकी 
( आवळा ) इत्यादी सांगितले आहे. त्यांतच मन 
निराश' दु:खी किवा अस्वस्थ झाले असता, मन 
प्रसन्न करणाऱया द्रव्यांमध्ये मद्य हे अग्ऱ्य म्हणणे श्रेष्ठ 
सांगितले. “ सौमनस्यकराणां मद्यम्‌ । ' सोमनस्य 
करणाऱ्या द्रव्यात मद्य आणि स्मरणशक्‍ती, विवेक 
व संयम नाहिसे करणाऱ्यांमध्ये अतिमद्यसेवन हे 
सवंश्रेष्ठ आहे. परंतु ही शंभर श्रेष्ठ द्रव्ये किंवा 
कर्मे यांच्यामध्ये राजकीय सत्तेचे परिगणन केलेले . 
नाही. प्रसिद्ध इतिहासतत्त्वज्ञ लॉड अँक्टन याने 
म्हटले आहे, की सत्ता माणसास भ्रष्ट करते आणि 


. सर्वकष सत्ता किवा एकाधिकारशाही जास्तीत जास्त 


भ्रष्ट करते. सत्तेला आलंकारिक अर्थाने मदिराही 
म्हणतात. “ सत्तेची धुंदी किंवा कफ * असाही 
वाक्प्रचार अलीकडे आला आहे. हा वाक्प्रयोग 
टिळकयुगात किवा गांधीयुगात कधीही प्रचारात 
नव्हता. नेहरूयुगाच्या अखेरीस या सत्तामदिरेचा 
प्रभाव जाणवू लागला; त्यामुळे तो वाक्‍्प्रचारही 
आता वारंवार लेखनात व भाषणात येऊ लागला 
आहे. जवळजवळ सगळी सत्तास्थाने मदिरामंदिरेच 
बनत आहेत. 

इंदिरायुगात ह्या मदिरामंदिरांच्या पुजेचे विविध 
संप्रदाय भारतभर पसरू लागले आहेत, आणि त्यांच्या 
मेळाव्यांना कुंभमेळ्यांचे स्वरूप येऊ लागले आहे. 
पश्चिमेतील निरनिराळे धामिक संप्रदाय आपलाच 
मार्गे हा स्वर्गाचा किंवा मोक्षाचा मार्ग आहेव 
अन्य मार्गे हे पतनाचे मार्गे आहेत, असे ठासून 
सांगत असतात. मृतिपूजेचा मार्ग*हा नरकाचा मार्ग 
आहे, असे यहुदी, ख्त्रिस्ती व इस्लामी धर्मे सांगतात; 
पण कोणत्या ना कोणत्या रूपाने मूतिपुजा मोठ्या 
अभिनिवेशाने हे सर्व मूतिपूजानिषेधक धर्म चालूच 
ठेवतात. जेस्सलेम येथे यहुदी, स्त्रिस्ती आणि मुसल- 


दद 


मान यांची पवित्र पुजास्थाने आहेत. येथे एक फार 
जुनी हजारो वर्षांची पुराणी भिंत आहे. तिच्यापुढे 
जाऊन यहुदी मंडळी अश्रुपात करतात, मक्केच्या 
कावाचे व थडग्यांचे पावित्र्य मुसलमान समाज 
मोठ्या श्रद्धेने मान्य करतो, काश्मीरमध्ये महंमदा- 
च्या केसाची मशीद आहे, ह्या मशीदीतील केस 
चोरी गेल्याच्या निमित्ताने काइमीरात रक्‍तपानी दंगे 
झाले. अशी अगणित उदाहरणे सांगता येतील, 
आपल्या श्रद्धा तपासुन घेण्याची प्रवृत्ती हे पाप होय, 
असेच सगळे धर्मपंथ मानतात. तसेच सत्तास्थाना- 

: कडे धावणारे सगळे राजकीय पक्षोपपक्ष स्वतःच्या 
श्रद्धा तपासण्यास धजतच नसतात. प्रत्येक राजकीय 
पक्ष हा सत्तापुजक असतो आणि सत्ताक्षेत्राचा 
यात्रेकरू असतो, 


सध्याचे भारतीय राजकारण हे इंदिरा-कालखंडाचे 
राजकारण आहे. सरळ किंवा विपयंस्त रूपात 
इंदिराजींचीच प्रतिविवे, इंदिराजींच्या धोरणांचीच 
प्रतिविबे म्हणजे राजकीय पक्षांच्या विचारसरणी 
व ध्येयधोरणे होत. एकाधिकारशाहीच्या स्थापने- 
साठी इंदिराजींनी जी महत्त्वाकांक्षा मनी बाळगली, 
त्याच महृत्त्वाकांक्षेची प्रतिबिवे या देशातील 
राजकीय पक्षोपपक्षांच्या ध्येयधोरणात दिसुन 
येतात. धामिक सप्रदायांप्रमाणे सगळेच जनतेच्या 
कल्याणकारी राज्याचे आराखडे मतदारांपुढे ठेवत 
आहेत. पडचिमी जगातील धामिक संप्रदायांचा इति- 
हास पाहिला, तर ते सगळेच स्वर्गाची आणि मोक्षाची 
अहमृहमिकेने हमी देत रक्‍तपाती युद्धे खेळले आहेत, 
असे दिसुन येते. स्वर्ग किवा मोक्षही केवळ आत्म- 
वंचनात्मकच उद्दिष्टे असतात. स्वर्ग आणि मोक्षाच्या 
शुद्ध साधनेमध्ये धर्मसंस्थांचा आणि संप्रदायांचा 
इतिहास बसूच शकत नाही. तीच गोष्ट राजकीय 
पक्षांच्या ध्येयवादाला लागू आहे. 


श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील विषमता कमी 
करणे, देशातून गरिबीस हद्दपार करणे, महागाई 
नाहिशी करणे, सम्तजवादाची स्थापना करणे इत्यादी 
उद्दिष्टे आणि राजकीय पक्षांतील उच्च, मध्यम व 
खालच्या श्रेणीतील कायेकर्त्यांचे व नेत्यांचे व्तेन 
यांचा आज मेळच बसत नाही. हिंदुराष्ट्रवादी पक्ष 
हा हिंद समाजाला एकात्मक करून सामथ्येशाढी 


नवभारत 


ऑक्टोबर, १९७९ 


करू इच्छितो; परंतु त्याच्या या उच्च ध्येयवादाचा 
आधारभूत विचार हा सगळा हिंदूंच्या प्राचीन 
संस्कृतीची मूल्ये होत. हिंदूंचा गेळा ज्ञात इंतिहास 
पाहिला तर त्याच्यामध्ये सर्वसामान्य हिंद मनुष्य हा 
दारिद्रघरेषेच्या वर कधीही डोके काढू शकला नाही 
आणि सामाजिक विषमतेच्या दडपणाखाळी कायम 
निपचित पडला होता. हिंदुराष्ट्राची एकात्मता 
निर्माण करू इच्छिणारे परंतु समतेचे तत्त्व नाकार- 
णारे हे हिंदू राष्ट्रवादी एकात्मता निर्माण न करता 
एकाधिकारशाहीच्या मार्गानेच जाणार, भारतीय 
निधर्मी एकात्मतावादी राजकीय पक्ष गेली वत्तीस 
वर्षे सत्तास्थानी आहेत; परंतु दारिद्रघरेषेखाली 
जगणाऱ्या जनांची संख्या न घटता वाढलीच आहे. 
सगळ्या जीवनाच्या. क्षेत्रांत झगडे वाढत आहेत 
आणि क्षोभ तीत्र होत आहे. ही परिस्थिती एका- 
धिकारझ्याहीला अनुकूल अल्ली पाश्‍वेभूमी तयार 
करीत आहे. 


जेव्हा सर्वसामान्य माणसांना आपले शुभ भवि- 


'तव्य दिसेनासे होते, राजकीय सत्ता अस्थिर वनते, 


तेव्हा सर्वसामान्य माणसे आत्मविश्वास गमावून 
वसतात व कोणीतरी तारक, आधार देणारा व 
गोंधळ संपविणारा वरिष्ठ सत्ताधारी मिळावा अश्या 
उत्कठेने निराश होऊन स्थिर सरकार देणाऱ्या सत्ता- 
धाऱ्याला शरण जातात, असे या विसाव्या शतकातील 
उजव्या व डाव्या हुकूमशाहींच्या उदयामागे कारणी- 
भूत असलेले सामाजिक मानसशास्त्र सांगते, अनेक 
शतकांची लोकशाही व मानवी मूल्यांची परंपरा 
असलेल्या युरोपातही जे घडते, तसे भारतात घडणार 
नाही असे आदवासन येथील राजकोयप परिस्थिती 
देऊ शकत नाही. मानवी मूलभूत हक्काच्या जाणि- 
वेने भरलेला नागरिकवर्ग जेथे नव्हता, तेथे डाव्या 
हुकूमशाहींची स्थापना झाली व डाव्या हुकूम- 
शाह्या तेथे कायमच्या स्थिरावल्या, भारताच्या 
सांस्कृतिक परंपरेतील मूल्ये ही लोकशाही मानवी 
मूल्यांचा अव्हेर करणारी मूल्ये आहेत. उत्तर भारतात 
हिंदराष्ट्रवाद प्रभावी आहे; 'कारण तेथे हिंदू आणि 
मुसलमान यांच्यात कायम सामंजस्य रुजविणारा 
असा व्यापक विचार निर्माण झाला नाही. जनसंघ 
1 हिंदुराष्ट्रवादी आहे आणि € रः 
हा हिंदुराष्ट्र हे माजा, आधारभूत 


सार-संकलन 


अशी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही संघटना यूरोपात 
फॅसिझमच्या उदयाच्या वेळी प्रसृत झालेल्या 
* एक नेकी एक राष्ट्र! या सिद्धांतावरच आधारलेली 
आहे. एकच नेता, एकाच नेत्याचे विचार व मागे- 
दर्शन माना, इतर चर्चा करू नका, नेता सांगेल तेच 
काम करा, असाच आदेश संघस्थानावर कायम द्लि 
जातो. एकाकाळी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हा 
हिटलर व मुसोलिनी यांच्या विजयाने भारावून 
गेलेला होता. नर्मदेच्या दक्षिणेकडच्या भारतांमध्ये 
ब्राह्मयेतर आंदोलन प्रभावी ठरले; येथे हिंदुराष्ट्र 
वाद फोफावला नाही. पण त्या आंदोलनामुळे 
एक प्रकारचा जातिवाद कायमचा दूढमूळ झाला 


न. भा. ८ 


७ 


आहे. प्रत्येक प्रदेश राज्यांमध्ये विशिष्ट जातीचाच 
सत्तास्थानांमध्ये वाहुल्याने प्रवेश होतो, हे याचे स्पष्ट 
निदशक आहे. म्हणून अल्पसंख्यांक जातींमध्ये आत्म- 
विश्वासाची जाणीव निर्माण होऊ शकत नाही. उत्तर 
भारत असो वा दक्षिण भारत, या दोन्हीही विस्तृत 
प्रदेशांमध्ये बहुसंख्य सामान्य माणसे आपला आत्म- 
विश्वास गमावून बसली आहेत. अशा स्थितीत स्थिर 
राज्याचे आश्‍वासन देणारे नेतृत्व यशस्वी होण्याची 
अधिक शक्‍यता आहे है नजीकच्या काळात दिसेल, 
किवा जनता पक्षाच्या राज्यांप्रमाणे अनेक अस्थिर 
राज्यांच्या अल्पकालीन उत्थानपतनांचा अनुभव 
आल्यानंतर दिसेल. 


“ नवभारत! वर्षे ३२ वे, अंक १ त्ते १२ (ऑक्टोबर १९७८ ते सप्टेंबर १९७९) 


लेखक-सूची (अकारविल्दे ) 


अकोलकर, व. वि. : * पाश्‍चात्त्य तत्त्वज्ञानाचा 
इतिहास : समीक्षेवरील प्रतिक्रिया (पत्र), 
मे ७९. 

आत्राम, व्यंकटेश : गोंडी भाषेतील 

सप्टे. ७९. 

£ आर *: आईन्स्टाइन यांचे धर्मविषयक 
जुले ७९. 
: ख्रिश्‍चन धर्म आणि आधुनिक विवेकवादाचा 
उदय, डिसें. ७८-जाने.७९, 

आवलगावकर, रमेश वामन; ' चक्रपाणि : एक 
विश्‍लेषण ! ( महंत मुरलीधरशास्त्री आराध्ये 
व प्रा. कन्हैया कुंदप )- परीक्षण-एप्रिल ७९, 

आवळीकर, पंडित : ' संशोधन साधना ( वसंत स. 
जोशी ), लेखसंग्रह (परीक्षण), कअ वे ७९. 

* महाराष्ट्राचा देव्हारा ' (रा,च. ढेरे) 

- परीक्षण- मे ७९. र 
: अनु. ' अर्थशास्त्रज्ञ ' बसवण्णा ( मूळ लेखक 
बी. बी. कणवी ), जुल ७९. 

इनामदार, एस. डी. : * विद्रोही कविता ! ( संपादक 
केशव मेश्राम ), काव्यसंग्रह, ( परीक्षण ), 
ऑक्टो.-७८. 
$ ' होरपळ ' ( भोमसेन देठे ); काव्यसंग्रह 
( परीक्षण ), ऑक्टो, ७८. 
: “ लोकवाडूमय  ( संपा. सदा कऱ्हाडे ), 
टॉलस्टॉय विद्वेषांक ( परीक्षण ) मार्च ७९, 
: * रापण ? (प्रल्हाद अनंत धोंड) -परीक्षण- 
ऑगस्ट ७९. 

: “एम्‌. : म. जोतिबा फुले यांचा सावेजनिक 
सत्यधर्म, डिसें. ७८-जाने. ७९. 
* आइन्स्टाइन यांचे विचार, जून ७९. 


वाडूमय, 


विचार, 


कळमकर, यशवंत : 'मराठी लघुकथेतील निवेदनतंत्र 
एक टिपण, मे ७९. 

काशीकर, चिं. ग. : € कध्ग्वेदसंहिताकार आणि 
फादर एस्तेलर' ( मधुकर अनंत मेंहेदळे ) , 
पुस्तिका ( परीक्षण ), एप्रिल ७९. 


* ' गघेगाळी ' संबंधी प्रतिक्रिया (पत्र), 
फेब्रु. ७९. 
कुलकर्णी, अनिरुद्ध अनंत . ' गवसले श्रेय : पॉल 


सेज्ान !, फेब्रु, ७९. 


: जीवन, नाटक आणि जीवन, सप्टें. ७९, 
: नवे पाय नवा पाया, एप्रिल ७९. 


: यंश्रयुगातील सिद्धहस्त, आगस्ट ७९. 
कुलकर्णी, भ. र. : ' अरुंद वळणावर (श्यामकांत 
ऊल्कर्णी ), कथांग्रहू ( परीक्षण ), जुल ७९. 
कुलकर्णी, वा. म. ; * शंकुकाची भूमिका : अलौकि- 
केतावादी ? । ऑक्टो, ७८ 
कोलते, वि. भि.: « उलाहूरण ' - एक अभ्यास, 
मे ७९. 
* * उखाह्रण !-एक अभ्यास ( पुरवणी ), 
जुले ७९, 
खरे, ग. ह. : 


*गघेगाळी ! बावत अधिक माहिती 
(पत्र), फत्रु. ७९. 


:  नागपुरकर भोसल्यांचा इतिहास - 
२ री आवृ, (या. मा, काळे) - परीक्षण- 
1 


सप्टें. 
डा वि. : * ग्रंथवेध ? (वि. रा. करंदीकर), 
हे ( परीक्षण ), फेब्रु. ७९ 
ग्रामोपाध्ये, गं. ब व 


(९. 7 पेखरलेखन : एक नवचितन 
मार्च ७९. एक न 2 


लेखक-खूची 


: * वखरलेखन : एक नर्वचितन या लेखा- 
संबंधीच्या पत्रावरील प्रतिक्रिया (पत्र ), 
जून ७९. 
चव्हाण, रा. ना, : गु. केवलानंद सरस्वती व धर्मे- 
निणंयमंडळाचे कार्ये, डिसें. ७८-जाने. ७९. 
चव्हाण, शि. रा. : “ आधुनिक मानवाची कहाणी * 
( शाहीर साबळे ), पोवाडे ( परीक्षण ), 
फेब्रु, ७९. 
जाधव, रा. ग. : 'अँरिस्टॉटलचे काव्यशास्त्र ( गो. 
वि. करंदीकर )- परीक्षण- मार्च ७९. 
: 'बलुतं' : दलित पुनःप्रत्ययाचा आकृतिबंध, 
* सप्टे. ७९, 
: जिज्ञासू ! ! स्वामी केवलानंद सरस्वती आणि 
प्राज्ञमाठशाळेची धर्मसुधारणेची चळवळ 
( लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांची मुलाखत ), 
डिसें. ७८-जाने. ७९. 
जोशी, अनिल : वाई प्राज्ञपाठशालेचा सरस्वत्युत्सव, 
नोव्हें. ७८, 
:ब्र. स्वामी केवलानंद सरस्वती जन्मशताब्दी 
समारोह, जून ७९. 
जोशी, द, पं. : निझाम मराठे संबंध-फारसी मराठी 
ऐतिहासिक साधनांचा तुलनात्मक अभ्यास, 
जून ७९. 
जोशी, लक्ष्मणशास्त्री : भारतीय राष्ट्रवाद, सप्टें. 
७९, 
: ' लज्जागौरी ' (रा. चि, ढेरे), लेखसंग्रह 
( परीक्षण ), ऑक्टो. ७८, 
: हिंदू धरम, डिसें. ७८- जाने, ७९. 
: बौद्ध धर्म, डिसें. ७८ - जाने. ७९. 
: जैन धर्म, डिसें. ७८ - जाने. ७९. 
: नवमानवतावाद व साहित्य, फेब्रु. ७९. 
: कै. श्रीपाद झ्षंकर नवरे, फेब्रु. ७९. 
: धर्माचे मानसशास्त्र व समाजशास्त्र, जून 
७९, 
ः पवित्र आत्मह्त्या आणि जैनांची सल्लेखना, 
"जुल ७९, 
जोशी, वसंत स. : ' साहित्यवरेध ' ( निर्मलकुमार 
फडकुले), लेखसंग्रह (परीक्षण), नोव्हें. ७८ 


ष्र 


टापरे, पंडित : ' घडविले तयांना माउलींनी 
(गजानन शं. खोले), लेखसंग्रह (परीक्षण) , 
फेब्रु. ७९. 
: “ तराणा ' (अमृत देशमुख), काव्यसंग्रह 
( परीक्षण ), मार्चे ७९. 

: सात समुद्रांपलीकडे ' (प्रभाकर दुपारे ), 
एकांकिकासंग्रह ( परीक्षण ), जून ७९. 
टिळक, सौ, कमलाबाई : ' सोफोकूलीजची चार 
शोकनाटच्े : प्रस्तावना, ' नोव्हें. ७८. 

: ' इस्किलसची सहा शोकनाटचे । प्रस्तावना, 
(पुर्वार्ध, व उत्तराध), जुलै व ऑगस्ट ७९, 

ठकार, निशिकांत : “ हिंदी उपन्यास : स्थिति और 
गति (चंद्रकांत बांदिवडेकर) - परीक्षण- 
एप्रिल ७९, 

ठाकूर, अ. ना. : अनु. समाजात वैज्ञानिक वृत्ती 
रुजून वाढीस कल्ली लागेल ? ( होमी एन्‌. 
सेठना, महाराष्ट्र अकॅडेमी ऑफ सायन्सेसच्या 
चर्चासत्रातील उद्घाटनाचे भाषण) , 
फेब्रु, ७९. 

ढेरे, रा. चि. : ' गघेगाळी'च्या निमित्ताने, 
नोव्हें. ७८, 

तुंकूर, शांता : शिवराम कारंत, मे ७९. 

थिटे, गणेश : ' वागीइवरी ' ( गो. के. भट), 
लेखसंग्रह ( परीक्षण ), एप्रिळ ७९. 

दंडगे, ग. बा. : वैदिक समाजाचा यज्ञधर्म, 
एप्रिल ७९. 

दामले, प्र. रा. : ' पाश्‍चात्त्य तत्त्वज्ञानाचा इतिहास' 
: एक प्रतिक्रिया ( पत्र ), एप्रिल ७९, 

4 ' इहवाद, धर्म व नीती ' एक दृष्टिकोन (पत्र), 
मे ७९. 

देशपांडे, पु. ल. : कवच भवान, क्व पुलः कवच 
सुकर: । ऑगस्ट ७९ अंकातील संपादकीया- 
वरील प्रतिक्रिया (पत्र) व त्यावरील संपाद- 
कांचा खुलासा, सप्टें, ७९. 

देशपांडे, सु. र. : ' अशी आमुची वाई' (ग. ह. 
खरे; व. म. बोराटे)- परीक्षण - जुले ७९. 

नईमुद्दीन, स. : स्वातंत्र्योत्तर काळातील उदू 
वाडमय, फेब्रु. ७९. 

नगरकर, रा. शं, : 'अंगाई : लोकगीतांचे एक लेणे', 
एप्रिल ७९. 


६० 


परळीकर, नरेश : ' विमुक्‍तजन ' (संपा. सुरेश पुरी), 
त्रैमासिक ( परीक्षण ), जून ७९. 

पळशीकर, वसंत : ' विज्ञान व धर्मश्रद्धा : ? प्रश्‍ना- 
वली, डिसें. ७८ - जाने, ७९, 

पाटील, शरद्‌ “ जय नावाच्या इतिहासाची नायिका 
: कृष्णा द्रौपदी ', जुळे ७९. 

पाध्ये, प्रभाकर $ माक्स आणि मनृष्यस्वभाव 
(उत्तराधं ), अक्टो. ७८. 
: परात्मता (पूर्वार्ध व उत्तरार्ध ), मार्च व 
एप्रिल ७९. 
: माक्‍संचा भोतिकवाद, मे ७९, 
ऐतिहासिक भोतिकवाद (पूर्वाध व उत्तराधं) , 
ऑगस्ट व सप्टें. ७९. 

पुरोहित, वा. ल. : आइन्स्टाइन यांचा सापेक्षतावाद, 
जुले ७९. 

फरांदे, विजयकुमार : “ चंदन ' (रमाकांत जाधव), 
कवितासंग्रह ( परीक्षण ), जून ७९ 

बखले, सु. वा. $ ' तत्त्वज्ञानातील समस्या? (बर्‌ट्रांड 
रसेल, अनु. मे. पुं. रेगे ), - परीक्षण - 
एप्रिल ७९. 

बांदिवडेकर, चंद्रकांत : 'अज्ञेय: साहित्यिक 
कतृंत्वाचा एक आलेख ', मार्च ७९, 

बांदिवडेकर, प्र. म. : ' आंबेडकरवाद ' (रावसाहेब 
कसबे ) - परीक्षण - ऑक्टो. ७८, 

: व्हिएटनाम संघर्ष' (विजय कुवळेकर)- परीक्षण- 
जुल ७९. ी । 

भदे, व. ग. : ' यक्षांची देणगी' (जयंत नारळीकर), 
विज्ञानकथा ( परीक्षण ), ऑगस्ट ७९, 

भोसले, द. ता. : “फीस्ट? (व. बा. बोधे ), 
कथासंग्रह ( परीक्षण ), ऑक्टो. ७८. 

भोळे, भास्कर लक्ष्मण : ' प्र. के. अत्रे : साहित्य 
आणि समीक्षा ' ( एस. एस्‌. भोसले ) 
-परीक्षण- फेब्रु. ७९. 

मराठे, ना. बा. : संस्कृत विद्येची जागतिक प्रतिष्ठा 
कायम राखणारे प्राध्यापक क॑, डॉ. व्ही. 
राघवन, जून ७९. 

मिराशी, वा, वि. : माहिषक देशाचे भौगोलिक स्थान, 
ऑगस्ट ७९. 


नव भारत 


ऑक्टोबर, १९७९ 


मेहेंदळे, म. अ. : सप्टे. ७८ अंकातील संपादकीया- 
वरील प्रतिक्रिया ( पत्र ), ऑक्टो. ७८, 
: श्रद्धा, मार्च ७९. 
: गोरक्षणाच्या प्रेरणेचा प्राचीन इराणी संदर्भ, 
जून ७९, 

रेगे, मे. पुं. : अनु. भारतीय समाजातील वर्गकलहाचे 
स्वरूप, ( वि. म. दांडेकर, ग. रा. भटकळ 
स्मृती व्याख्यानमालेतील भाषण ), पूर्वार्ध 
व उत्तराधं, ऑक्टो. व नोव्हें. ७८. 
: अनु. न्याय ( जाजं हेन्रिक फॉन राइट ) , 
उत्तराध, ऑक्टो. ७८. 
: अनु. इस्लाम आणि मानवतावाद (अ. 
भि. शहा), डिसें. ७८-जाने. ७९, 
: ग. ना. जोशीकृत : * पाश्‍चात्त्य तत्त्वज्ञानाचा 
इतिहास ' एक समीक्षा, फेब्रु. ७९, 
: इहवाद, धर्म आणि नीती, मार्च ७९, 

वऱ्हाडपांडे, नी. र. : भारतीय विद्याभ्तवनप्रणीत 
मराठा वर्चस्व, जून ७९, 

संकपाळ, बापूजी : 'बखरलेखन : एक नवववितन' या 
लेखावरील प्रतिक्रिया (पत्र ), एप्रिल ७९. 

साळुंखे, अरविद : 'पंचधारा? ( संपा. अनंत अरगडे), 
आंध्र प्रदेशातील रंगभूमी विशेषांक, 
( परीक्षण ), फेब्रु. ७९. 

साळुंखे, आ. ह्‌. : 'अनौपचारिक शिक्षण ! (ज. पां. 
नाईक, अनु. वि. स. वाळिंबे) - परीक्षण- 
एप्रिल ७९, 

सुर्वे, भा. ग. : ' जंगल ' (व, बा. बोधे), कादंवरी' 
(परीक्षण), फंब्रु. ७९. 
रः “दलितांचे प्रबोधन? ( गंगाधर पानतावणे), 
ठेलसंग्रह ( परीक्षण ), सप्टे, ७९, 

हातकणंगलेकर, म. द. : 'स्वातंत्र्योत्तर मराठी कथा: 
रूप, तंत्र आणि आविष्काराचे प्रकार ? 
मे. ७९. म 
: प्रदेश साकल्याचा ! (त्र्यं, 
समीक्षाग्रंथ ( परीक्षण र: 

हातेकर, रत्नाकर : सज ती म, वि 

कू र )7 परीक्षण - मे ७९, शि 

वाडकर, र. वि. : 'बखरलेखन : एक नवचवितन ' 


वि, सरदेशमुख), 


ठेखसूची (अकारविल्हे ) 


* अंगाई : लोकगीतांचे एक लेणे ' : रा. श॑ नगरकर, 
एप्रिल ७९, 

* अनौपचारिक शिक्षण ' ( ज. पां नाईक; अनु. 
वि. स. वाळिवे)- परीक्षण- आ. ह. साळुंखे, 
एप्रिल ७९. 

“ अरुंद वळणावर ' ( श्यामकांत कुलकर्णी )/ 

कथासंग्रह (परीक्षण ) : अ. र. कुलकर्णी, 

जल ७९. 
अर्थक्षास्त्रज्ञ ' बसवण्णा : ( मूळ लेखक बी. बी. 
कणवी ) अनु. पंडित आवळीकर, जुल ७९ 

“अशी आमुची वाई”: (ग. ह खरे; व. म. बोराटे) 
- परीक्षण- सु. र. देशपांडे, जुल ७९. 

 अज्ञेय : साहित्यिक कतृत्वाचा एक आलेख ?9 
चंद्रकांत बांदिवडेकर, मार्च ७९. 

। अँसिस्टॉटलचे काव्यशास्त्र ' ( गो. वि. करंदीकर ) 
- परीक्षण - रा. ग. जाधव. मार्च ७९. 

आइन्स्टाइन यांचा सापेक्षतावाद : वा. ल. पुरोहित, 
जल ७९, 

आइन्स्टाइन यांचे धर्मविषयक विचार: “ आर्‌ 
जुळ ७९. 

आइन्स्टाइन यांचे विचार: “एम्‌ ' , जून ७९. 

! आंबेडकरवाद? : ( रावसाहेंब कसबे ) - परी- 
क्षण - प्र. म. बांदिवडेकर, ऑक्टो. ७८. 

५ आधुनिक मानवाची कहाणी '! (शाहीर साबळे ), 
पोवाडे - परीक्षण- शि. रा, चव्हाण, 
फेब्रु. ७९ 

* इस्किलसची सहा शोकनाट्ये 
( पूर्वाधं व उत्तराधं ) 
टिळक, जुले व ऑगस्ट ७९ 

इस्लाम आणि मानवतावाद: (अ. भि. शहा ) 
अन. मे. पुं रेगे, डिसें. ७८- जाने. ७९ 

इहवाद, धर्मे आणि नीती मे. पं. रेगे, मार्च ७९. 


4 


प्रस्तावना 
सौ. कमलाबाई 


£ उखाहरण' एक अभ्यास ( लेख व पुरवणी ) : 
वि. भि कोलते, मे व जुल ७९. 

* क्रग्वेदसंहिताकार आणि फादर एस्तेळर ? (मधुकर 
अनंत मेहेंदळे ), पुस्तिका ( परीक्षण) : चि. 
ग. काशीकर, एप्रिल ७९. 

ऐतिहासिक भौतिकवाद ( पूर्वाधे व उत्तराध ) : 
प्रभाकर पाध्ये, ऑगस्ट व सप्टें. ७९. 

( स्वामी ) केवलानंद सरस्वती आणि प्राज्ञपाठ- 
शाळेची धर्मसुधारणेची चळवळ : ('जिज्ञासु 
यांनी घेतलेली लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांची 
मुलाखत), डिसें. ७८-जाने. ७९. 

(ब्र. स्वामी) केवलानंद यांचे धर्मविषयक तत्त्वज्ञान : 
( स्वामीजींच्या. [दैनंदिनीवरून ), 
डिसें. ७८-जाने. ७९. 

(ब्र. स्वामी ) केवलानंद सरस्वती जन्मशताब्दी 
समारोह : अनिल जोशी, जून ७९. 

( गु. ) केवलानंद सरस्वती व धर्मनिणयमंडळाचे 
कार्ये : रा. ना. चव्हाण, डिसें. ७८-जाने, ७९. 

कवच भवान, क्व पुल: कवच सुकर: । : पु. ल. 
देशपांडे, सप्टें. ७९. 

ख्त्रिचन धर्म आणि आधुनिक विवेकवादाचा उदय: 
“ आर्‌, डिसें. ७८-जाने. ७९. 

* गघेगाळी 'च्या निमित्ताने : रा. चि. ढेरे, नोव्हें. ७८. 

* गवसले श्रेय : पॉल सेझान ' : अनिरुद्ध अनंत 
कुलकर्णी, फेब्रु. ७९. 

गोंडी भाषेतील वाडमय ! व्यंकटेश आत्राम, 
सप्टे, ७९. 

गोरक्षणाच्या प्रेरणेचा प्राचीन इराणी संदर्भ : म. 
अ. मेहेंदळे, जून ७९. 

* ग्रंथवेध ' ( वि. रा. करंदीकर ), लेखसंग्रह, 
( परीक्षण ) : म. वि. गोखले, फेब्रु. ७९. 


द्र 


* घडविले तयांना माउलींनी ' ( गजानन शं. खोले ) 
लेखसंग्रह : (परीक्षण) , पंडित टापरे, 
फेब्रु. ७९, | 

* चंदन” ( रमाकांत जाधव ), कवितासंग्रह 
( परीक्षण) $ विजयकुमार फरांदे, जून ७९. 

* चक्रपाणि $ एक विश्लेषण! ( महंत मुरलीधर- 
शास्त्री भाराध्ये व प्रा कन्हँया कुंदप ) 
7 परीक्षण- रमेश वामन भावलगावकर, 
एप्रिल ७९. 

“ चारिका * ( नवे सदर ओळख ), ऑक्टो. ७८; 
लाडक्या जगा, एप्रिल ७९ ; पैजा, मे ७९, 

€ जंगल ' ( व. बा. बोधे ), कादंबरी ( परीक्षण ) 
: भा. ग. सुर्वे, फेब्रु, ७१२. 

*जय नावाच्या इतिहासाची नायिका 
द्रौपदी ' : शरद्‌ पाटील, जुलै ७९. 

जीवन, नाटक आणि जीवन : अनिरुद्ध अनंत 
कुलकर्णी, सप्टें. ७९. 

जैन धर्म : लक्ष्मणशास्त्री जोशी, डिसें. ७८- जाने,७९, 

* तत्त्वज्ञानातील समस्या ” (बर्‌ट्रांड रसेल, अनु. मे. 
पुं. रेगे ) - परीक्षण - सु. वा. वसले, 
एप्रिल ७९. 

* तराणा ? ( अमृत देशमुख ) काव्यसंग्रह, ( परीक्षण ) 
: पंडित टापरे, मार्च ७९. 

* दलितांचे प्रबोधन ' ( गंगाधर पानतावणे ) लेख- 
संग्रह (परीक्षण) : भा. ग. सुर्वे, सप्टे, ७९, 

धर्माचे मानसशास्त्र व समाजशास्त्र : लक्ष्मणशास्त्री 
जोशी, जून ७९, 

नवमानवतावाद व साहित्य : लक्ष्मणशास्त्री जोशी, 
फेब्रु, ७९. 

नवे पाय नवा पाया : अनिरुद्ध अनंत कुलकर्णी, 
एप्रिल ७९, 

* नागपुरकर भोसल्यांचा इतिहास ' (या. मा. 
काळे )- परीक्षण- ग. ह. खरे, सप्टें, ७९, 

निझाम मराठे संवंध- फारसी मराठी ऐतिहासिक 
साधनांचा तुलनात्मक अभ्यास : द. पं. 
जोशी, जून. ७९. 

न्याय : उत्तराध॑ ( जॉर्ज हेन्रिक फॉन राइट १ 
अनु. मे. पुं. रेगे, ऑक्टो, ७८, 


कृष्णा 


नवभारत 


ऑक्टोबर, १९७९ 


“ पंचधारा ' (संपा. अनंत अरगडे), आंध्र प्रदेशातील 
रंगभूमी विशेषांक ( परीक्षण ) : _अरविद 
साळुंखे, फेब्रु. ७९. क 

पय्रब्यवहार : सप्टें, ७८, अंकातील संपादकीया- 
वरील प्रतिक्रिया : ( म. अ. मेहेंदळे ), 
ऑक्टो, ७८ , 

* गघेगाळी'वावत अधिक माहिती : ( ग. ह. 
खरे ); ' गधेगाळी ' संबंधी प्रतिक्रिया : 
( चि, ग. काशीकर ), फेब्रु. ७९, 

* पाश्‍चात्त्य तत्त्वज्ञानाचा इतिहास ': समीक्षे- 
वरील एक प्रतिक्रिया : ( प्र. रा. दामले हीर) 
“* वखरलेखन $ एक नवचितन ? या लेखा- 
वरील प्रतिक्रिया : ( बापूजी संकपाळ ), 
एप्रिल ७९, 
* पाइचात्य तत्त्वज्ञानाचा इतिहास! : समीक्षे- 
वरील प्रतिक्रिया : (व. वि. भकोलकर ) ; 
' इहुवाद, धर्मे व नीती ? एक दृष्टिकोन 
(प्र. रा. दामले ), मे, ७९, 
“ बखर लेखन : एक' नववितन ' या लेखा- 
संबंधीच्या; पत्रावरील प्रतिक्रिया : ( गं. ब. 
ग्रामोपाध्ये , जून ७९. 

' बखरलेखन : एक नवचितन? या लेखा- 
विषयीच्या पत्रव्यवहाराच्या संदर्भात खलासा : 
( र. वि. हेरवाडकर ); ऑगस्ट ७९, 


प्रतिक्रिया ( पु. ल. देशपांडे 
संपादकांचा खुलासा, सप्टे. ७९ 
परात्मता ( पूर्वाधे व उत्तरा्ध ) : प्रभाकर पाध्ये 
मार्चे व एप्रिल ७९, * 
पवित्र आत्महत्या आणि जनांची सल्लेखना : 
लक्ष्मणशास्त्री जोशी, जुले ७९, न 
* पाश्‍चात्त्य तत्त्वज्ञानाचा इतिहास ' ( ग. ना, जोशी- 
._ _झेत ) एक समीक्षा : भे. पु. रेगे, फेब्रु. ७९ 
प्र. के. अत्रे : साहित्य आणि समीक्षा , 
एस्‌. भोसले ) _ परीक्षण 
लक्ष्मण भोळे, फेब्रु. ७९, 
* प्रदेश साकल्याचा ! 


लेख-सची 


€ फौस्ट ' ( व. बा. बोधे ), कथासंग्रह (परीक्षण), 
द. ता. भोसळे, ऑक्टो. ७८, 

* बखरलेखन ; एक नवचितन ' : गं. व. प्रामोपाध्ये, 
माचे ७९, 

* बलुतं ? $ दलित पुन:प्रत्ययाचा आकृतिबंध : रा. ग. 
जाधव, सप्टे, ७९. 

बौद्ध धर्म : लक्ष्मणशास्त्री जोशी, 
डिसें. ७८-जाने. ७९, 

भारतीय राष्ट्रवाद: लक्ष्मणशास्त्री जोशी, सप्टे. ७९, 

भारतीय विद्याभवनप्रणीत मराठा वर्चस्व : नी. र. 
वर्‍हाडपांडे, जून ७९. 

भारतीय समाजातील वर्गकल्हाचे स्वरूप-पूर्वार्ध व 
उत्तराधे- ( वि. म. दांडेकर, ग. रा. भटकळ 
स्मृती व्याख्यातमालेतील भाषण ) !: अनु, 
मे. पुं. रेगे, ऑक्टो, व नोव्हें, ७८. 

म. जोतिबा फुले यांचा सार्वजनिक सत्यधर्म :" एम्‌ 
डिसें. ७८- जाने. ७९, 

५ मराठी लघुकथेतील निवेदनतंत्र : एक टिपण !: 
यशवंत कळमकर, मे ७९. 

£ महाराष्ट्राचा देव्हारा ' (रा. चि. ढेरे), 
(परीक्षण ) : पंडित आवळीकर, मे ७९. 

मार्क्स आणि मनुष्यस्वभाव (उत्तराधं ) : प्रभाकर 
पाध्ये, ऑक्टो, ७८. 

माक्‍संचा भौतिकवाद : प्रभाकर पाध्ये, मे ७९ 

माहिषक देशाचे भौगोलिक स्थात : वा. वि. 
मिराशी, ऑगस्ट ७९, 

यंत्रयुगातील सिद्धहस्त : अनिरुद्ध अनंत कुलकर्णी, 
ऑगस्ट ७९. 

“ यक्षांची देणगी ? ( जयंत नारळीकर ), विज्ञान- 
कथा (परीक्षण) : व, ग. भदे, ऑगस्ट ७९. 

£ रापण ' ( प्रल्हाद अनंत धोंड ) - परीक्षण - 
एस. डी. इनामदार, ऑगस्ट ७९. 

* लज्जागौरी” ( रा. चि. ढेरे ), लेखसंग्रह, 
-परीक्षण- लक्ष्मणशास्त्री जोशी, 
ऑक्टो, ७८. 

* लोकवाडूमय ' (संपा, सदा कऱ्हाडे), टॉलस्टॉय 
विक्षेषांक ( परीक्षण) : एस. डी. इनामदार, 
मार्च ७९. 

वाई प्राज्षपाठशाळेचा सरस्वत्युत्सव : अनिल जोशी, 
नोव्हे, ७८ 


ष्र 


चे 

“* वागीश्वरी ' (गो. के. भट), लेखसंग्रह (परीक्षण) : 
गणेश थिटे, एप्रिल ७९. 

* विद्रोही कविता ' ( संपा- केशव मेश्राम ), काव्य- 
संग्रह (परीक्षण) $ एस. डी. इनामदार, 
ऑक्टो. ७८, 

* विमुक्‍तजन ' ( संपा. सुरेश पुरी ), त्रैमासिक 
(परीक्षण ) : नरेश परळोकर, जून ७९. 

“विज्ञान व धमंश्रद्धा : प्रश्‍नावली' : वसंत पळशीकर, 
डिसें. ७८- जाने. ७९. 

वैदिक समाजाचा गयज्ञधर्म $ ग. 
एप्रिल ७९. 

“ व्हिएटनाम संघर्ष? ( विजय कुवळेकर ) 
- परीक्षण- प्र, म. वांदिवडेकर, जुल ७९. 

शंकुकाची भूमिका : अलौकिकतावादी ? : वा. म. 
कुलकर्णी, ऑक्टो. ७८, 

शिवराम कारंत : क्यांता, तुंकूर, मे ७९. 

५ शिक्षणाचे अर्थशास्त्र ' ( मो. वि. भाटवडेकर ), 
-परीक्षण - रत्नाकर हातेकर, मे ७९. 

श्रद्धा: म. अ. मेहेंदळे, मार्च ७९. 

(क॑.) श्रीपाद शंकर नवरे : लक्ष्मणशास्त्री जोशी, 
फेत्रू. ७९. 


बा. दंडगे, 


संपादकीय : 

विद्यापीठातील अभ्यासक्रम $ ऑक्टो. ७८, 

इतिहासाचे ओझे : नोव्हें. ७८. 

धर्म आणि सुधारणा : डिसें.-जाने. ७९. 

अज्ञानाचा विश्वकोश : फेब्रु. ७९, 

ते काय करीत आहेत हे त्यांना कळत नाही : 
मार्च ७९. 

गायदया की भूतदया : एप्रिल ७९, 

धर्मांतर: मे ७९, 

भारतीय लोकशाही संविधान आणि राज्यकर्त्यांचे 
अधिकारशाही अंतरंग : जून ७९, 

संधिकाल : जुलै ७९, 

डुकर, वराहू आणि डिग्री $ आँगस्ट ७९, 

जनता क्रांती अत्यवस्थ स्थितीत : सप्टे. ७९, 


* संशोधन साधना ' ( वसंत स, जोशी) , लेखसंग्रह 
(परीक्षण) : पंडीत आवळीकर, माचे ७९. 


६४ 


संस्कृत विद्येची जागतिक प्रतिष्ठा कायम राखणारे 
प्राध्यापक कै. डॉ. म्ही. राघवन्‌ : ना. बा. 
मराठे, जून ७९. 

समाजात वैज्ञानिक वृत्ती रुजून वाढीस कशी लागेल ? 
( होमी एन्‌. सेठना, महाराष्ट्र अँकेडेमी 
ऑफ सायन्सेसच्या चर्चासत्रातील उद्‌घाटनाचे 
भाषण) : अनु. अ. ना, ठाकूर, फेब्रु. ७९. 

* सात समुद्रांपलीकडे ? (प्रभाकर दुपारे ), एकांकिका- 
संग्रह (परीक्षण) : पंडित टापरे, जून ७९. 


सारसंकलन! 


चीन :£ शेती; आधुनिकीकरण व आंतराष्ट्रीय 
राजकारणातील पवित्रे, ऑक्टो, ७८. 

आयझेंक बाशेव्हिस सिंगर; पश्चिम आशिया; 
काइमीर; बंगालमधील महापूर, नोव्हें, ७८. 

व्यंगचित्रांचे संवत्सर; इराणी क्रांतिपर्व, 
फेब्रु. ७९. 

आणखी एक चळवळ ( ग्रामीण साहित्याची ) ; 
अँलिस इन वंडरलॅड ( अथंसंकल्पाचा वाषिक 
सोहळा ), माचे ७९. 

चीनचा व्हिएतनामवरील हल्ला; इस्लामी 
पाकिस्तान; समान हक्‍क को सद्गुणांसाठी 
पारितोषिक ? , एप्रिल ७९. 

कुत्र्यांचा आक्रोश, मे ७९. 


नवभारत 


ऑक्टोबर, १९७९ 


इस्लामी पुनरूज्जीवनाचे संकट; भारतीय मुस्लि- 
मांचे वैचारिक पुढारी; ग्रामीण दारिद्रय, 
जून ७९. । 

दाउदी बोहरा : “'नाथवानी आयोगा?”चा अहवाल, 
जुले ७९. 

जीवनाचे मीठ-सॉल्ट-२, ऑगस्ट ७९. 

भारतीय राजकरणातील चालू घडामोडी, 
सप्टें, ७९. 


* साहित्यवेध ' (निर्मलकुमार फडकुले ) लेखसंग्रह 
(परीक्षण) : वसंत स. जोशी, नोव्हें. ७८. 

* सोफोल्कीजची चार शोकनाट्ये : प्रस्तावना ! 
: सौ. कमलाबाई टिळक, नोव्हें. ७८. 

'स्वातंत्र्योत्तर काळातील उदू वाळूमय : स. नईमुद्दीन, 
फेब्रु. ७९, 

: स्वातंत्र्योत्तर मराठी कथा : रूप, तंत्र आणि 
आविष्काराचे प्रकार ': म.द. हातकणंगलेकर, 
मे ७९. 


“* हिंदी उपन्यास : स्थिति ओर गति ( चंद्रकांत 


बांदिवडेकर ) - परीक्षण - निशिकांत 
ठकार, एप्रिल ७९. 

हिंदू धर्म : लक्ष्मणश्ञास्त्री जोशी, डिसें. ७८. - 
जाने. ७९, 


* होरपळ ' ( भीमसेन देठे ), काव्यसंग्रह (परी- 
क्षण) $ एस्‌. डी. इनामदार, ऑक्टो. ७८. 


- अ. ना. ठाकूर 


नवभारत । ऑक्टोबर ३९ २१६०1). 517. 1९७. 19 


प्राक्षपाठणाळामंडळ ग्रंथमाला 


मराठी प्रकाणने 


वेडिक संस्कृतींचा बिकास । तर्कतीर्थ ट£मणद्ासत्री जोशी 

अद्वैतसिद्धीच मराठी भाषांतर ( पूर्वाधे ) | त्र०स्वामी केवळानंदसरस्वती 
इतिहासाच तत्त्वजान । प्र3सदाऱिव आटवळे 

क्रोचेचे सौंदर्यशास्त्र : एक भाष्य । डो०राग्मा*्पारणकर 
पुरोहितवर्गवर्चस्ब ब भारताचा सामाजिक इतिहास । डो०नुमत मुरंजन 
गीता-प्रवेशा । डो०गा०वि०देवस्थळी 

लोकशाहीचे धोके । पन्नालाल सुराणा 

भारतीय स्त्रीधर्माचा आदर्श । सौ०कमलळ पाथ्य 

हिंदी साहित्याबिचार । प्रान्प्यारेलाल गोदेल 

महाराष्ट्रातील दुष्काळ ब त्याबरील उपाययोजना । चा०अ०टाभोळकर 
श्रीग्यराबेतराव चव्हाण । अभिनंदन ग्रंथ 

संशोधन साधना । डॉण्वसंत स०जोशी 

ज्ञानदेव जिंतन ( संपादित ) | डन्वसंत स०जोशी 

आनंदाचा डोह । प्रा०्गाग्गाः्जाधव 

भावार्थ गामायण ( श्री०णकनाथ महाराजकृत ) बाळकांर 

तेरंगयामिक व पुंजयामिक । मा०गटोळे 

आयोंच्या सणांचा प्राचीन व अर्वाचीन इतिहास 

वागीश्रर| । डॉगो०्के०भट 


प्रंथविक्रेत्यांना २० टक्‍के कमिदान, 


प्राज्षपाटशाळामंडळ, बाई ( जि. सातारा ) 


हे मासिक पां. गो, आपटे यांनी टी प्राज प्रेस, ३१५. गंगापुरी, वाई येथ छापून 
म. पृ. रेगे यांनी प्राजयाटशाळा मंडळ, बाई यांचेकांरेला नेथच प्रसिड केळे 


(८0५६४९ ९शा ६) &1 02॥का£:श, ०२०0५ 


अनुक्रमणिका 


संगणकीकृत 


